RNI No. MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक ३१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ९ ० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

असल्याने व ती घोषित नसलेमुळे कार्यालयीन परिपत्रक क्रमांक २१५, 
पुणे व पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र , पुणे 

दिनांक १ जुलै २०१७ नुसार या कार्यालयाकडील जा . क्र . झोपुप्रा/ सप्रा/ 

कावि/ २९ ६- शेवकर वस्ती/ ६ ९ ६ / २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ अन्वये 
झोपडपट्टी पुनर्वसन आदेश 

उपआयुक्त ( परिमंडळ क्रमांक ४ ) पुणे महापालिका यांचेकडून अनुसूचीत 
क्रमांक झोपुप्रा / सप्रा -१ / झोपुआ / ३० ९ ६/ २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 

निर्दिष्ट जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या पुढील कार्यवाहीसाठी 
शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, 

झोपडपट्टीसदृश परिस्थितीबाबत मागविणेत आलेल्या वस्तुस्थितीदर्शक , 
१ ९ ७१ ( प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे सोयी 

अहवाल त्यांचेकडील दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त 
करिता " उपरोक्त अधिनियम " असा करणेत येत आहे ) चे कलम 

असून त्यात , " सदरचा भाग मिश्रित कच्ची व पक्की बांधकामे आहेत . तसेच 
३- अ ( १), (२ ) अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता 

अंतर्गत रस्ते अरुंद असल्याने जाता- येता त्रास होत असून झोपडपट्टीसदृश 
गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झोपुयो-२००४ /प्र. क्र . २१३/ 

परिस्थिती असलेचे नमूद करणेत आले आहे. तसेच उपजिल्हाधिकारी तथा 
झोपसु -१, दिनांक ३० जून २००५ मधील तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन सक्षम प्राधिकारी क्रमांक १ यांनी विषयांकित झोपडपट्टीची दिनांक १६ 
प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे आणि उक्त प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र मुख्य जानेवारी २०१८ रोजी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून स्वतंत्र अहवाल सादर 
कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक केली आहे ; 

करून त्यात " सदर जागी दाटीवाटीची कच्ची/ पक्की घरे, अरुंद रस्ते , 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ - ब मधील तरतुदींनुसार अपुरा सूर्यप्रकाश व हवा , अस्वच्छता इत्यादीबाबी विचारात घेता, झोपडपट्टी 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपट्टी घोषित करणेस अनुकूल परिस्थिती आहे" असे नमूद केले आहे ; 
पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार सुधारित अधिनियम , २०१८ चे तरतुदीनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक 
राबविण्यासाठी विकसक मे . यश प्रॉपर्टीज यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन झो.पु.यो. - २००४/ प्र. क्र . २१३ / झो.प.सु. - १ , दिनांक ३० जून २००५ व मूळ 
प्राधिकरणाकडे दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रस्ताव दाखल केलेला अधिनियमातील ३ (क ) चे तरतुदीनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद मिळकतीचे क्षेत्र 
आहे. सदर प्रस्तावासोबत मशाल संस्थेने निश्चित केलेली झोपडीधारकांची झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेची पूर्वसूचना, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
सर्वेक्षणाची यादी जोडली असून त्यात एकूण ६१ झोपडीधारकांचा समावेश दिनांक १४ जून २०१८ रोजी पृष्ठ ९ वर प्रसिद्ध करणेत आले असून त्यास 
आहे. प्रस्तावासोबत एकूण ४४ झोपडीधारकांची संमती सादर केलेली आहे. योजनाक्षेत्रातही प्रसिद्धी देणेत आली आहे. तसेच संबंधित जमीन मालकालाही 
त्या अनुषंगाने मे. यश प्रॉपर्टीज यांना ७२ टक्के झोपडीधारकांनी पुनर्वसन सदरची पूर्वसूचना बजविणेत आली असून , त्याबाबत ३० दिवसांच्या ( दिनांक 
योजनेसाठी संमती दिलेली आहे ; 

१४ जुलै २०१८ अखेर) विहित मुदतीत सूचना/ हरकती प्राप्त झालेल्या 


- 


, 


( १ ) 


एच -२४४ , भाग एक ( पु.वि.पु.) - ३१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


नाहीत . त्यामुळे अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्र उक्त कलमाखाली झोपडपट्टी 
पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, मी , पांडुरंग पोले , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे, महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
( सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम, २०१८ चे कलम 
३- क (१) मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये अनुसूचीत 
नमूद केलेले क्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे. 

सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस हा आदेश 
प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, 
निर्मूलन व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम, २०१८ चे कलम ३- क (२) 
अन्वये शिखर तक्रार निवारण समिती, ४ था मजला, झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण कार्यालय , प्रो. अनंत कणेकर मार्ग, बांद्रा (पू.), मुंबई-५१ यांचेकडे 
अपील दाखल करता येईल आणि त्याबाबत शिखर तक्रार निवारण समितीचा 
निर्णय अंतिम राहील . 


- 


१३५२ / सीआर-१ ९/ १२/ डी. पी. सॅक्शन/ युडी-१३, दिनांक २४ मे २०१२ 
ने मंजूर झाली असून ती दिनांक १० जुलै २०१२ अमलात आलेली आहे 
(जिचा यापुढे " उक्त विकास योजना" असा उल्लेख करण्यात येईल); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये इचलकरंजी शहापूर गट नंबर 
१५८ , १५९ पैकी सि.स.नं. १८३४८ , १८३४९ पैकी जागा " आरक्षण 
क्रमांक V / ३१ , प्राथमिक शाळा आणि खेळाचे मैदान " ( Primary 
School and Playground) याकरिता आरक्षित आहे. सदर आरक्षणाचे 
समुचित प्राधिकरण आदर्श शिक्षण मंडळ, इचलकरंजी ही संस्था आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, इचलकरंजी नगरपरिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये मे . कौन्सिल 
ठराव नंबर ३० ९ , दिनांक २५ जानेवारी २०१८ अन्वये उक्त विकास 
योजनेतील इचलकरंजी शहापूर गट नंबर १५८ , १५९ पैकी सि.स.नं. 
१८३४८ , १८३४९ पैकी " आरक्षण क्रमांक V / ३१ , प्राथमिक शाळा आणि 
खेळाचे मैदान" ( Primary School and Playground) ऐवजी 
रहिवास विभागात ( Residential Zone) समाविष्ट करणेकामी आवश्यक 
ती कार्यवाही करणेस मंजुरी दिलेली आहे. 

त्याअर्थी, आता वरील फेरबदलाच्या प्रस्तावाने बाधित होणाऱ्या सर्व 
नागरिकांना सूचना अगर हरकती द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही नोटीस 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत 
नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात म्हणजे सदर प्रस्ताव 
शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी अशा प्राप्त हरकती सूचनांचा 
विचार करता येईल . 

वरीलप्रमाणे फेरबदल दर्शविणारा प्रस्तावाखालील नकाशा जनतेच्या 
अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत नगर 
रचनाकार , इचलकरंजी नगरपरिषद यांचे कार्यालयात नागरिकांचे 
अवलोकनार्थ ठेवला आहे . 


अनुसूची 


जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


१ 


२ 


चौ . मी . 


११७०.०० 


सि.स.नं. २ ९ ६/ अ/ १/ ४/ २, 
हडपसर , शेवकर वस्ती, 
पुणे. 


चतु: सीमा 


पूर्वेस.-- रस्ता व लागू स . नं . २९ ६ पैकी. 
पश्चिमेस.-- रस्ता ( १२ मीटर डी.पी. रस्ता) व लागू स . नं . १२१. 
उत्तरेस .-- रस्ता ( १२ मीटर डी . पी. रस्ता). 
दक्षिणेस.-- रस्ता (१८ मीटर डी . पी. रस्ता). 

विकसकाचे नाव व संपूर्ण पत्ता .-- मे. यश प्रॉपर्टीज प्रमोटर्स अॅण्ड 
डेव्हलपर्स , कोंढवे- धावडे, एन.डी.ए. रोड , पुणे -२३ 

सदरचा आदेश हा माझे सहीशिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे. 


अॅड . सौ . अलका अशोक स्वामी , 

अध्यक्षा, 
इचलकरंजी नगरपरिषद , इचलकरंजी. 
इचलकरंजी, २४ जुलै २०१८ . 


पांडुरंग पोले , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे. 


पुणे , २७ जुलै २०१८ . 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 

इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम 
३७ ( १) अन्वये. 

जाहीर नोटीस 
क्रमांक टीपी/ २४८५/ २०१८.-- ज्याअर्थी, इचलकरंजी शहराची मंजूर 
विकास योजना मूळ हद्द भागशः सुधारित आणि वाढीव हद्द सुधारित महाराष्ट्र 
शासनाचे नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२१११/ 


ICHALKARANJI MUNICIPAL COUNCIL , 

ICHALKARANJI 
Under Section 37 (1 ) ofMaharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 . 

Public Notice 
No. T.P./2485/2018.—Whereas , the Develop 
ment Plan of Ichalkaranji Original limit partly 
revised and additional area revised has been 
sanctioned by Government of Maharashtra vide it s 
Notification No. TPS- 2111/1352/ CR- 19/ 12/ D.P. 
Sanction /UD - 13 , dated 24th May 2012 and came 
into force with effect from 10th July 2012 
(hereinafter referred to as " the said Development 
Plan"); 

and whereas, in the said Development Plan of 
Ichalkaranji Shahapur Gat Nos. 158 , 159 P, CTS 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


३ 


- 


चतु : सीमा 


उत्तरेस 


दक्षिणेस : 


नकाशावर गुलाबी रंगाने दर्शविल्याप्रमाणे 


पश्चिमेस : 


, 


पूर्वेस 


शेखर श्रीराम घोगरे , 


अध्यक्ष, 
चाकण नगरपरिषद , चाकण , 


तालुका खेड, जिल्हा पुणे . 


- 


चाकण , २७ जुलै २०१८ . 


No. 18348 , 18349 P , is reserved for " Primary 
school and Playground " vide Site No. V / 31 . 
Appropriate Authority of this reservation is Adarsh 
Shikshan Mandal, Ichalkaranji ; 

and whereas , the Ichalkaranji Municipal Council 
has passed the Resolution No. 309, dated 25th 
January 2018 to modify the purpose and 
Ichalkaranji Shahapur Gat Nos . 158 , 159 P , CTS 
No. 18348, 18349P, Land Reservation No. V/ 31 , 
" Primary School and Playground " to "Residential 
Zone" under Section 37 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Now , therefore , suggestions and objections if 
any from all persons affected by the proposed 
modifiction shall be submitted in writing to the 
Municipal Council within one month from the date 
of publication of this notice in the Maharashtra 
Government Gazette . 

The plan showing above modification is available 
for inspection by public during the office hours on 
all working days in the office of the Town Planner, 
Ichalkaranji Municipal Council, Ichalkaranji. 
Adv. Sou. ALKA ASHOK SWAMI, 

President , 
Ichalkaranji Municipal Council, 

Ichalkaranji. 
Ichalkaranji, 24th July 2018 . 


, 


अध्यक्ष , नगरपरिषद यांजकडून 

चाकण नगरपरिषद, चाकण 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम 
६० (२) अन्वये उद्घोषणा. 

जाहीर नोटीस 
क्रमांक नप/ टीपी / नरयो/ ३४३३ / २०१८.-- चाकण नगरपरिषदेने विशेष 
सभेचे ठराव क्रमांक १ , दिनांक १३ जुलै २०१८ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ६० (१) मधील तरतुदींनुसार 
चाकण नगरपरिषद हद्दीतील क्षेत्रापैकी नकाशात दाखवलेल्या क्षेत्रासाठी नगर 
रचना योजना, चाकण क्रमांक १ तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. 


CHAKAN MUNICIPAL COUNCIL , 

CHAKAN 
Declaration under Section 60 (2 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966. 

Public Notice 
No. MC /TP/ TPS / 3434/ 2018.-- The Chakan 
Municipal Council by its General Body Resolution 
No. 1 , dated 13th July 2018 has declared it s 
intention to prepare the Town Planning Scheme, 
Chakan No. 1 for the area shown on the plan and 
situated within the Municipal limits , in accordance 
with the provisions of Section 60 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

Now , in accordance with the provisions of 
Section 60 (3 ) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 , a copy of the declaration 
along with the plan showing the area to be 
included in the said Town Planning scheme ( shown 
in pink verge ) is kept open for inspection of the 
public at the office of the Municipal Council during 
working hours on all working days . Co-peration in 
this regard is solicited from the Citizens. 

The area included in the said Town Planning 
scheme is bounded as stated below.— 

Boundaries 
On the North 
On the East As shown pink 
On the South : verge boundary on Plan 
On the West 
SHEKHAR SHRIRAM GHOGARE , 

President , 
Chakan Municipal Council , Chakan , 

taluka Khed, district Pune. 
Chakan , 27th July 2018 . 


- 


-- 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ६० (३ ) 
मधील तरतुदीनुसार इराद्याची नक्कल तसेच या नगर रचना योजना, चाकण 
क्रमांक १ मध्ये अंतर्भूत असलेले क्षेत्र गुलाबी किनारीने दर्शविणाऱ्या 
नकाशाची प्रत नगरपरिषद कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांचे 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आली आहे. याची कृपया नागरिकांनी नोंद घेऊन 
नगरपरिषदेस सहकार्य करावे. 


प्रस्तुत नगर रचना योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या क्षेत्राच्या चतुःसीमा 
पुढीलप्रमाणे आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, 


शके १ ९ ४० 


उपरोक्त अधिसूचना आज दिनांक ३० सप्टेंबर रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहे. 


दत्तात्रय शिंदे, 
पोलीस अधीक्षक, 

सांगली. 


सांगली, ३० सप्टेंबर २०१६. 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पशा -५ / वेग मर्यादा / अधिसूचना/ ९ ४८५/ २०१६.- ज्याअर्थी, 
पोलीस निरीक्षक, वाहतूक नियंत्रण शाखा, सांगली यांनी माझे निदर्शनास 
असे आणून दिले आहे की , सांगली शहरातील वाहतुकीची वाढती कोंडी, 
वाढती समस्या यासाठी वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित रहावी . मोटार वाहनांची 
वाढती गर्दी त्यामुळे रस्त्यावरील घडणारे अपघात , या सुरक्षिततेच्या 
दृष्टिकोनातून सांगली शहरामध्ये खालील तक्ता " A" मध्ये नमूद एकूण 
०६ रस्त्यावर सर्व वाहनांकरिता ताशी ५० वेग मर्यादा निश्चित रहदारीचे 
नियमन करणे आवश्यक आहे. 


तक्ता " A " 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पशा-५/ नो - पार्किंग/ अधिसूचना/ ९ ३८०/ २०१६.- ज्याअर्थी, 
पोलीस निरीक्षक , वाहतूक नियंत्रण शाखा, सांगली यांनी माझे निदर्शनास 
असे आणून दिले आहे की , सांगली शहरातील वाहतुकीची वाढती कोंडी, 
वाढती समस्या यासाठी वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित रहावी . मोटार वाहनांची 
वाढती गर्दी त्यामुळे रस्त्यावरील घडणारे अपघात , या सुरक्षिततेच्या 
दृष्टिकोनातून सांगली शहरामध्ये खालील ठिकाणी नो - पार्किंग झोन मोटार 
वाहनांची रहदारी आणि नागरिकांचे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रहदारीचेनियमन 
करणे आवश्यक आहे. 


अ.क्र . 


रस्त्याचे नाव 


कि.मी.ताशी 
वेग मर्यादा 


१ 


राम मंदिर चौक , सांगली ते महात्मा गांधी चौक, मिरज 


५० 


२ 


५० 


कर्मवीर भाऊराव पाटील पुतळा- काळीखण- आपटा 
पोलीस चौकी - कॉलेज कॉर्नर. 


खालील चौकापासून चौकात येणारे सर्व रस्त्यावर ५० मीटर 

परिसर " नो - पार्किंग झोन " 


३ 


५० 


कॉलेज कॉर्नर ते माधवनगर , तासगाव रोडवर , 
माधवनगर गावची हद्द . 


४ 


५० 


कोल्हापूर रोड, टी जंक्शन ते वालचंद इंजिनिअरींग 
कॉलेजपर्यंत १०० फुटी रोड . 
सांगली वाडी टोल नाका-शिवशंभो चौक -माधवनगर 
रस्ता, टी पॉइंट बायपास रोड, 


५ 


५० 


६ 


५० 


बालाजी मंगल कार्यालय- सिव्हिल हॉस्पिटल -गांधी चौक 
एस.टी. स्टँड , महात्मा फुले चौकपर्यंत , पंढरपूर रोड , 
मिरज . 


उपरोक्त नमूद 


केलेप्रमाणे वाहतूक 

परिस्थिती विचारत घेऊन या 
ठिकाणची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी वाहतुकीचेनियमन करणे आवश्यक 
आहे अशी माझी खात्री करून देणेत आली आहे . 


१. सांगली शहरातील राजवाडा चौक ते उपविभागीय पोलीस अधिकारी 
कार्यालय दोन्ही समांतर रस्त्यावर . 

२. जुना स्टेशन चौक ते आझाद चौक जाणारे रस्त्यावर एस.एफ.सी. 
मॉलचे समोर पूर्व- पश्चिम रस्त्यावर . 

३. राजवाडा चौक . 
४. आझाद चौक . 
५. सिव्हिल हॉस्पिटल चौक . 
६. कॉलेज कॉर्नर चौक . 
७. नाना पाटील (विश्रामबाग) चौक ते कुपवाडमध्ये जाणाऱ्या दक्षिण , 
उत्तर रस्त्याचे पूर्व बाजूस सिग्नलपासून २० फूट अंतरापर्यंत कोणतेही 
वाहन न थांबविता पुढे उत्तर बाजूस एकेरी पार्किंग राहील. तसेच सदर 
नाना पाटील चौकात येऊन मिळणाऱ्या उर्वरित रस्त्यास चौकापासून ५० 
मीटर " नो - पार्किंग" राहील. 

८. राम मंदिर चौक . 
९ . कर्मवीर भाऊराव पाटील चौक ( पुष्पराज चौक). 

यामध्ये विश्रामबाग चौकापासून ते कुपवाडकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या पूर्व 
बाजूस महानगरपालिका यांनी व्यावसायिकांना व्यवसाय करणेकरिता गाळे 
बांधून दिले असल्याने, सदर ठिकाणी सूट देणेत येईल . तसेच जुना स्टेशन 
चौकामध्ये एखाद्या मंत्री, व्हीआयपी व्यक्तीचे व्याख्यान - सभा असलेस त्यावेळी 
त्यांच्या वाहनांना सूट राहील. तसेच यामध्ये आणीबाणीचे प्रसंगी वापरावयाची 
वाहने, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल , पोलीस दल वाहने , लाल / अंबर 
दिवा असलेले व्हीआयपी वाहनांना वेळप्रसंगी यामधून सूट राहील . 
उपरोक्त 

नमूद केलेप्रमाणे वाहतूक 

परिस्थिती विचारात घेऊन या 
ठिकाणाची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी वाहतुकीचेनियमन करणे आवश्यक 
आहे अशी माझी खात्री करून देणेत आली आहे . 


त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय शिंदे, पोलीस अधीक्षक, सांगली जिल्हा, मोटार 
वाहन अधिनियम, १९ ८८ चे कलम ११२ (२) व राज्य शासन गृह विभागाचे 
आदेश क्रमांक एमव्हीए/ ०५८ ९/ सीआर - ९ ८२(II)/टीआरए -२ , दिनांक २१ 
जून १ ९ ८ ९ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून सांगली 
शहरामध्ये उपरोक्त तक्ता " A " मध्ये नमूद केलेप्रमाणे अ.क्र . १ ते ६ 
ठिकाणी सर्वप्रकारच्या मोटार वाहनांना ताशी ५० वेग मर्यादा निश्चित 
करणेत येत आहे. 


१ 


यामध्ये आणीबाणीचे प्रसंगी वापरावयाची वाहने जसे, रुग्णवाहिका , 
अग्निशमन दल , पोलीस दल वाहने, लाल / अंबर दिवा असलेले व्हीआयपी 
वाहनांना वेळप्रसंगी यामधून सूट राहील . 

तरी नागरिक , रहिवाशी, मोटार वाहनचालकांनी वाहतूक नियोजनास 
सहकार्य करावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


५ 


त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय शिंदे, पोलीस अधीक्षक , सांगली महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३३ पोट - कलम १ (ब) रहदारी 
अधिकारान्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून सांगली शहरामध्ये 
उपरोक्त अ.क्र . १ ते ९ ठिकाणी सर्व प्रकारच्या मोटार वाहनांना नो 
पार्किंग झोन म्हणून घोषित करणेत येणार आहेत. 

यामध्ये आणीबाणीचे प्रसंगी वापरावयाची वाहने जसे, रुग्णवाहिका , 
अग्निशमन दल , पोलीस दल वाहने , लाल / अंबर दिवा असलेले व्हीआयपी 
वाहनांना वेळप्रसंगी यामधून सूट राहील . 

तरी नागरिक , रहिवाशी, मोटार वाहनचालकांनी वाहतूक नियोजनास 
सहकार्य करावे. 


३. त्याअर्थी, मी , सुनील रामानंद, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर 
वर नमूद अ.नं. २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून व मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करीत आहे . 


. 


उपरोक्त अधिसूचना आज दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहे . 


दत्तात्रय शिंदे, 
पोलीस अधीक्षक , 

सांगली. 


( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव 

पदार्थ बरोबर नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे. 
( क) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( क ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, 

प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची 

सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस 
तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


सांगली , 


३० 

सप्टेंबर २०१६ . 


पोलीस सहआयुक्त यांजकडून 


मनाई आदेश 


मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी होणेबाबत . 


( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा 

पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) 
( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


४. मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम 
( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक 
काढणेस बंदी घालीत आहे. 


जावक क्रमांक पोसहआ / कावसु /६११९/ २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस 
उपआयुक्त ,विशेष शाखा, पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय कक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे 
व उपोषणासारख्या आंदोलनांचे आयोजन करतात . शहर परिसरात 
ठिकठिकाणी महापालिकेच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या 
कार्यवाहीच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव 
आहे. दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मुस्लीम बांधवांचे मोहरम सणानिमित्त 
पंजाचे सणाचे डावी - उजवी हा कार्यक्रम होतो . दिनांक ११ ऑक्टोबर 
२०१६ रोजी दसरा (विजयादशमी) हा सण असून देवीच्या विर्सजन 
मिरवणुका निघत असतात. तसेच त्याच दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 
वतीने विविध ठिकाणी संचलनाचे कार्यक्रम होतात . तसेच धम्मचक्र प्रवर्तन 
दिनानिमित्त मिरवणुकादेखील काढण्यात येतात. दिनांक ११ ऑक्टोबर 
२०१६ व दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मुस्लिम बांधवांच्या मोहरम 
सणानिमित्त ताबूत व पंज्यांची मिरवणूक व विर्सजन आहे. तसेच दिनांक 
१५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी विविध ठिकाणी कोजागिरी पौर्णिमा साजरी 
होत असलेने त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा 
व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ 
चे कलम ३७ ( १) (३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 

२. आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस 
अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 


५. जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेत यात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 


७. सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस 
अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


सुनील रामानंद , 


पोलीस सहआयुक्त , 


पुणे शहर, ६ ऑक्टोबर २०१६. 


( का.व सु .) , पुणे शहर . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


-- 


वाचले : ( १) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक 

रानिआ / ग्रापंनि -२०१६/ प्र.क्र .११ / का -८, दिनांक २१ जुलै 

२०१६. 
( २ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड -१९ ७३ चे कलम १४४. 
क्रमांक पगह / कावि / १२३३/ २०१६ . ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे सप्टेंबर ते डिसेंबर 
२०१६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच विभाजनामुळे नव्याने अस्तित्वात 
आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोट-निवडणुकींची घोषणा 
केलेली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील एकूण १० ग्रामपंचायतींच्या 
सार्वत्रिक व १०५ ग्रामपंचायतींच्या पोट -निवडणुकांचा समावेश आहे व 
त्याबाबतची आचारसंहिता दिनांक २१ जुलै २०१६ चे रात्री १२.०० 
वाजलेपासून सार्वत्रिक व पोट -निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या 
कार्यक्षेत्रात अमलात आलेली आहे. सदर निवडणुकीचे मतदान दिनांक 
२४ ऑगस्ट २०१६ रोजी व मतमोजणी दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ 
रोजी होत असून सदर निवडणुकीचे मतदान व मतमोजणी शांततामय 
वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील 
सार्वत्रिक व पोट -निवडणुकीच्या मतदानाची मतमोजणी असलेल्या 
ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी मतमोजणीचे 
दिवशी मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या 
परिसरामध्ये सार्वजनिक सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, 
सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी तसेच मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून 
१०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील जागेचा प्रचारासाठी व इतर 
कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 


वाचले : (१) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक 

रानिआ/ ग्रापंनि -२०१६/ प्र.क्र .११/ का -८ , दिनांक २१ जुलै 

२०१६ . 
( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड-१९ ७३ चे कलम १४४ . 
क्रमांक पगह / कावि / १२३२/ २०१६. – ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे सप्टेंबर ते डिसेंबर 
२०१६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच विभाजनामुळे नव्याने अस्तित्वात 
आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोट-निवडणुकींची घोषणा 
केलेली 

असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील एकूण १० ग्रामपंचायतींच्या 
सार्वत्रिक व १०५ ग्रामपंचायतींच्या पोट -निवडणुकांचा समावेश आहे व 
त्याबाबतची आचारसंहिता दिनांक २१ जुलै २०१६ चे रात्री १२.०० 
वाजलेपासून सार्वत्रिक व पोट -निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या 
कार्यक्षेत्रात अमलात आलेली आहे . सदर निवडणुकीचे मतदान दिनांक 
२४ ऑगस्ट २०१६ रोजी व मतमोजणी दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ 
रोजी होत असून सदर निवडणुकीचे मतदान व मतमोजणी शांततामय 
वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील 
सार्वत्रिक व पोट- निवडणुकीचे मतदान असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी मतदानाचे दिवशी मतदान केंद्राचे 
परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये सार्वजनिक सुरक्षिततेला 
व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी 
तसेच मतदान केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील 
जागेचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता 
असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे , अशी माझी 
खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट -निवडणुकीचे मतदान असलेल्या 
ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी मतमोजणीचे 
दिवशी मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या 
परिसरातील टपऱ्या , स्टॉल, दुकाने , वाणिज्यिक आस्थापना व तत्सम 
बाबी बंद ठेवणेचे आदेश देत आहे . 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट -निवडणुकीचे मतदान असलेल्या 
ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 

२४ ऑगस्ट 

२०१६ रोजी मतदानाचे 
दिवशी मतदान केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील 
टपऱ्या , स्टॉल , दुकाने, वाणिज्यिक आस्थापना व तत्सम बीबी बंद 
ठेवणेचे आदेश देत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे ००.०० वाजलेपासून 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत म्हणजे 
मतमोजणीचे दिवशी संपूर्ण दिवस अमलात राहील. या आदेशाचे उल्लंघन 
करणारी व्यक्ती भा.दं.सं.क. १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र 
राहील . 


सदरचा आदेश दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे ००.०० वाजलेपासून 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत म्हणजे 
मतमोजणीचेदिवशी संपूर्ण दिवस अमलात राहील . या आदेशाची उल्लंघन 
करणारी व्यक्ती भा.दं.सं.क. १८८ मधील तरतुदींनुसार कारवाईस पात्र 
राहील. 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ ऑगस्ट 
२०१६ रोजी देणेत आला आहे . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ ऑगस्ट 
२०१६ रोजी देणेत आला आहे. 


राजेंद्र मुठे, 


राजेंद्र मुठे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


पुणे, २३ ऑगस्ट २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे. 


पुणे, २३ ऑगस्ट २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


७ 


- 


आदेश 


२६ ऑगस्ट 

२०१६ रोजी 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for 
The Bombay Police Act, 1951 ) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 

००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ८ सप्टेंबर 
२०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता खाली नमूद 
केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 

नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा , तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 
अशा 

The Maharashtra Police Act (Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) (Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १), 

( ३). 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २०१६-३४०१, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६. 
क्रमांक पगक / कावि / ६४१६/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी चौथा श्रावण 
सोमवार असून श्रीक्षेत्र भीमाशंकर, ता. खेड , श्रीक्षेत्र खंडोबा मंदिर , 
जेजुरी, ता . पुरंदर , श्रीक्षेत्र बनेश्वर , ता . भोर , श्रीक्षेत्र सोमेश्वर, 
ता . बारामती, श्रीक्षेत्र घोरावडेश्वर व वडीवळे , ता . मावळ , श्रीक्षेत्र 
रामलिंग, ता. शिरूर व श्रीक्षेत्र नीरा- नरसिंहपूर, ता . इंदापूर येथे दर्शनाकरिता 
भाविकांची मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी होते . दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ ते 
१५ सप्टेंबर २०१६ या कालावधीमध्ये श्री गणेश उत्सव व दिनांक १२ 
सप्टेंबर २०१६ रोजी बकरी ईद सर्वत्र साजरी होणार आहे . 

वर्षा विहाराचा आनंद लुटण्यासाठी लोणावळा, खंडाळा, खडकवासला, 
पानशेत , सिंहगड , ताम्हाणी घाट व माळशेज घाट इत्यादी पर्यटनांच्या 
ठिकाणी पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी होत आहे . कोपर्डी, जिल्हा 
अहमदनगर येथील घटनेच्या निषेधार्थजिल्ह्यामध्ये सर्वत्र आंदोलन , 
रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको , निदर्शने होत आहेत . महाराष्ट्र शासनाने 
अलीकडे घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकरी हा शेतीमाल कृषी उत्पन्न बाजार 
समितीमध्ये विकणे बंधनकारक नसून तो इतरत्र कुठेही विकू शकतो. 
त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अडते, माथाडी कामगार नाराज 
असून त्यांचे सध्या आंदोलन चालू आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला 
पवना धरणामधून बंद पाईपलाईनद्वारे करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे 
कामकाज पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाच्या 
चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा 
तीव्र विरोध विरोध आहे . पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण 
झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास 
स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर 
मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलन, रॅली, मोर्चे, रास्ता 
रोको , निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ,( ३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक वाटते . तरी वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजलेपर्यंत 
१४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१), ( ३ ) 
चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे. 


- 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) (Title substituted for The Bombay Police 
Act , 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


- 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २५ ऑगस्ट २०१६. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, 


शके १ ९ ४० 


पोलीस सह - आयुक्त यांजकडून 


आदेश 


मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम (३ ) 
पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 
पुणे शहर यांचेपूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस 
बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 

सुनील रामानंद , 


१३ 


पोलीस सह - आयुक्त , 


पुणे शहर , ८ सप्टेंबर २०१६. 


( का.व.सु.), पुणे शहर . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी होणेबाबत . 

क्रमांक पोसहआ/ कावसु/ ५५९ २/ २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस उप 
आयुक्त, विशेष शाखा, पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद 
पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनांचे आयोजन करतात शहर परिसरात 
ठिक -ठिकाणी महापालिकेच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या 
कार्यवाहीच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव 
आहे. हिंदू धर्मियांचा गणेशोत्सव चालू असून दिनांक ११ सप्टेंबर २०१६ 
रोजी सात दिवसांच्या गणपतीचे विर्सजन होणार 

असून 

दिनांक 
सप्टेंबर २०१६ रोजी मुस्लीम बांधवांचा बकरी ईद हा सण साजरा 
होणार आहे. तसेच दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ ( अनंत चतुर्दशी) रोजी 
पुणे शहरामध्ये गणपती विर्सजन मिरवणुका काढण्यात येणार आहे. त्या 
अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याचे दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम 
३७ (१ ) ( ३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस 
अधिनियम, सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश 
जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , सुनील रामानंद, पोलीस सह - आयुक्त , पुणे शहर वर 
नमूद अ.नं. २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून व मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १० सप्टेंबर २०१६ रोजी ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक २३ सप्टेंबर 

२०१६ रोजी रात्री 

२४.०० 

वाजेपर्यंत 
१४ दिवसांकरिता खाली 

नमूद केलेली 

कृत्य करण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करीत आहे . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 

नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा , तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम 
३७ (१) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


वाचा :- ( १ ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा , आस्थापना शाखा 

यांचेकडील अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक मह-२/ आस्था/ १ / 
कावि-६४ ९/ २०१६, दिनांक ३० 

ऑगस्ट 

२०१६ . 
( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड - १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 

क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एस.आर./ २५/ २०१६.- ज्याअर्थी, आस्थापना 
शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा यांनी त्यांचेकडील अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक मह -२/ आस्था / १/ कावि -६४९ / २०१६ , दिनांक 

३० 

ऑगस्ट 
२०१६ अन्वये माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , जिल्हाधिकारी 
कार्यालय यांचे आस्थापनेवरील लिपिक -टंकलेखक संवर्ग तसेच सह 
जिल्हा निबंधक ( निम्न श्रेणी) तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे 
आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील भरती परीक्षा दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१६ 

रोजी सातारा जिल्ह्यातील शाळा / महाविद्यालयांमध्ये 
खालील नमूद एकूण ०७ उपकेंद्रांवर सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० 
या वेळेत परीक्षा घेण्यात येणार आहे . 


- 


- 


( १) कन्या शाळा, १५५ अ/ ब , भवानी पेठ , सातारा, ( २) न्यू इंग्लिश 
स्कूल , सोमवार पेठ , सातारा भाग - अ, (३ ) न्यू इंग्लिश स्कूल, 

सोमवार 
पेठ, सातारा भाग- ब, (४) लालबहादूर शास्त्री कॉलेज , १७, मल्हार 
पेठ , सातारा, (५) यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, कॅम्प, 
सातारा भाग- अ, ( ६) यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स , 
कॅम्प , सातारा भाग - ब , ( ७) धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय , 
कॅम्प, सातारा या उपकेंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. 

ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर नमूद केलेल्या परीक्षा 
केंद्रांचे परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात क्रिमिनल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


or 


प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे 
आवश्यक झाले आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी, मी , संजीव देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १ ९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदींनुसार 
मला प्राप्त अधिकारान्वये दिनांक ४ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ९.०० 
ते दुपारी ०४.०० वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील उपरोक्त 

नमूद 

केलेल्या 
उपकेंद्राचे परिसरात व त्या सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी 
परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी / कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी / कर्मचारी 
यांना वगळून इतर व्यक्तींना लिपिक -टंकलेखक व कनिष्ठ लिपिक 
संवर्ग भरती परीक्षासाठी प्रवेश करणेस या आदेशान्वये मनाई करीत 
आहे. तसेच दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई 
करीत आहे . तसेच शाळा / महाविद्यालयाचे परिसरातील सार्वजनिक 
टेलिफोन / एस.टी.डी. बुथ / आय.एस.डी. बुथ / फॅक्स केंद्रांवर 
मोबाईल , वायरलेस सेट , ट्रान्झिस्टर, रेडिओ, कॅल्क्युलेटर , लॅपटॉप 
परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटरपर्यंत परिसरात वापरणेस व जवळ बाळगणेस, 
तसेच परीक्षा केंद्रात नेणेस मनाई करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस 
अधिनियम, सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश 
जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , सुनील रामानंद, पोलीस सह- आयुक्त, पुणे शहर वर 
नमूद अ.नं. २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून व मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २४ सप्टेंबर २०१६ रोजी ००.०१ वाजेपासून 
ते दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक ४ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ९.०० ते 
दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला . 


संजीव देशमुख, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 

नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा , तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी , दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढायांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव 
करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम 
३७ (१ ) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे. 


सातारा , ३१ ऑगस्ट २०१६. 


सातारा . 


- 


पोलीस सह - आयुक्त यांजकडून 


आदेश 


मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी होणेबाबत . 

क्रमांक पोसहआ/ कावसु / ५५९ ८ / २०१६. ज्याअर्थी, पोलीस उप 
आयुक्त , विशेष शाखा, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले 
आहेकी, पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, 
सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात शहर परिसरात ठिक -ठिकाणी महापालिकेच्या 
वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कार्यवाहीच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे . दिनांक २५ सप्टेंबर 
२०१६ रोजी मराठा समाजाचा महामोर्चा आहे . दिनांक १ ऑक्टोबर 
२०१६ रोजी घटस्थापना , नवरात्रारंभ आहे व त्या अनुषंगाने सार्वजनिक 
मंडळे हे देवीची स्थापना करून वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित 
करत असतात . तसेच दिनांक २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी महात्मा गांधी 
जयंती असून विविध ठिकाणी जयंती कार्यक्रम साजरे केले जातात, त्या 
अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याचे दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम 
३७ ( १) ( ३ ) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 


मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम (३) 
पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 
पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस 
बंदी घालीत आहे . 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४० 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस अधिनियम, 
सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


आदेश 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


सुनील रामानंद , 


वाचा :- ( १ ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा , आस्थापना शाखा 

यांचेकडील अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक मह / २ / आस्था/ १ / 
कावि -६६१/ २०१६, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६. 


पोलीस सह - आयुक्त , 


पुणे शहर , २२ सप्टेंबर २०१६ . 


( का.व.सु.), पुणे शहर . 


( २ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड - १ ९ ७३ चे कलम १४४. 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


दुरुस्ती आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ कावि/ १३४६/ २०१६.- ज्याअर्थी, सातारा 
जिल्ह्यामध्ये दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ या 
कालावधीमध्ये गणेशोत्सवातील एकूण ४ दिवस (१) गणेशोत्सवाचा दिनांक 
१२ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ८ वा दिवस , दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०१६ रोजी गणेशोत्सवाचा ९ वा दिवस , दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ 
रोजी गणेशोत्सवाचा १० वा दिवस , दिनांक १५ सप्टेंबर 

सप्टेंबर २०१६ रोजी 
गणेशोत्सवाचा ११ वा अनंत चतुर्दशीचा दिवस ध्वनिची विहित मर्यादा 
राखून सकाळी ६.०० ते रात्री १२.०० वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यासाठी 
ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकचा वापर करणेस सवलत देणेकामी आदेश 
जारी करणेत आलेला होता. 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एस.आर. / २७/ २०१६.- ज्याअर्थी, आस्थापना 
शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा यांनी त्यांचेकडील अनौपचारीक 
संदर्भ क्रमांक मह / २/ आस्था / १/ कावि -६६१/ २०१६, दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०१६ अन्वये माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , सातारा 
जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी संवर्गातील पदे 
भरतीबाबत परीक्षा दिनांक ११ सप्टेंबर २०१६ रोजी घेणेत येणार आहे. 
तसेच या पदासाठी जिल्ह्यातील सातारा , कोरेगाव, कराड , वाई, फलटण 
येथील महाविद्यालये, माध्यमिक शाळांमध्ये खालील नमूद केंद्रांवर सकाळी 
११.०० ते दुपारी १.०० परीक्षा या वेळेत घेण्यात येणार आहे. 


- 


, 


महाराष्ट्र शासन , पर्यावरण विभाग यांचेकडील शासन निर्णय , क्रमांक 
ध्वनीप्र-२००९ / प्र.क्र .१२/ ०८ / तां.क्र . १, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ अन्वये 
ध्वनी प्रदूषण (नियम व नियंत्रण ) नियम २००० च्या परिच्छेद ५ (२) 
नुसार ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक यंत्रणेचा वापर श्रोतगृह , सामुहिक सभागृहे 
आणि मेजवानी कक्ष यांसारख्या बंद जागेखेरीज इतर १५ दिवसांसाठी 
फक्त ध्वनिची विहित मर्यादा राखून सकाळी ६.०० 

६.०० वाजल्यापासून 

रात्री 
१२ वाजेपर्यंत करणेत आलेली आहे . तसेच गणेशोत्सवासाठी ( दुसरा 
दिवस , पाचवा दिवस , गौरी विसर्जन व अनंत चर्तुदशी) चार दिवस 


ठरवून दिलेले आहेत. 


HIERT — ( 1) Aannasaheb Kalyani High School, Sadar 
Bazar , Camp , Satara . (2 ) Anant English School, 
Mangalwar Peth , Satara . ( 3) Aravind Gavali College of 
Engineering , At Panmalewadi, Post Warye , Tal. Dist . 
Satara . (4 ) Arts & Commerce College , 117 A / 1,2,3 , 
Shukravar Peth , Satara. (5 ) Bharat Vidyamandir ,Kodoli , 
M.I.D.C., Satara . (6 ) Bhavani Vidyamandir & Juniour 
College , 17 , Malhar Peth , Satara . (7 ) Bhimabai 
Aambedkar Kanya Vidyamandir , Karmvir Samadhi 
Parisar, Satara . (8 ) Chha. Shahu Acadamy & Science & 
Juniour College , Visava Naka , Satara . (9 ) Chha . Shivaji 
College , Sadar Bazar Camp, Satara , (10 ) Dhananjayrao 
Gadgil Commerce College , Sadar Bazar Camp, Satara . 
( 11) Gauri Shankar Polytechnic (Gauri Shankar), AtPost 
Limb , Tal. Dist. Satara . (12) Gaurihar Polytechnic (Gauri 
Shankar ), At Post Limb , Tal. Dist. Satara . ( 13 ) 
Ismailsaheb Mulla Law College ,Karmvir SamadhiParisar, 
Satara . (14 ) Kanya Shala , 155 A / B , Bhavani Peth , Satara . 
( 15 ) Karmvir Bhaurao Patil College of Engineering & 
Polytechnic , At Panmalewadi, Post Varye , Tal . Dist. 
Satara . ( 16 ) Karmvir Bhaurao Patil College of Engineering 
& Polytechnic , Sadar Bazar, Satara. (17) Lal Bahadur 
Shashtri College, 17, Malhar Peth, Satara. (18) New 
English School, Somwar Peth , Satara Part - A , ( 19 ) New 
English School, Somwar Peth , Satara Part- B , (20 ) Satara 
College of Engineering & Management (Gauri Shankar), 
At Post Limb , Tal.Dist Satara . (21) Shripatrao Patil High 
School & Junior College , Karanje Peth , Satara . 
(22 ) SushiladeviSalunkhe High School & Junior College , 
17 , Malhar Peth, Satara. ( 23 ) Yashavantrao Chavan 
Institute of Science , Sadar Bazar Camp, Satara . 
Part- A . (24 ) Yashavantrao Chavan Institute of Science , 
Sadar Bazar Camp, Satara Part - B . ( 25 ) Yashoda 
Technical Campus, Vade Fata , Satara . 


१ , 


त्याअर्थी, मी , जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी , सातारा मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये सातारा जिल्ह्यात गणेशोत्सव -२०१६ साठी 
शासन निर्णय क्र . ध्वनीप्र-२०० ९/ प्र.क्र .१२/०८ / तां.क्र . दिनांक 
सप्टेंबर २०१६ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार गणेशोत्सवासाठी ( दुसरा 
दिवस , पाचवा दिवस , गौरी विसर्जन व अनंत चर्तुदशी) हे ४ दिवस 
ध्वनिची विहित मर्यादा राखून सकाळी ६.०० ते रात्री १२.०० वाजेपर्यंत 
सातारा जिल्ह्यासाठी ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकचा वापर करणेस सवलत 
देणेकामी आदेश जारी करणेत आलेला होता. 


५ 


सदरचा आदेश हा माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०१६ रोजी काढण्यात आला आहे. 


अश्विन मुदगल , 
जिल्हादंडाधिकारी , 


सातारा , ६ सप्टेंबर २०१६. 


सातारा. 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


११ 


- 


School, Raviwar Peth , Phaltan , Taluka Phaltan , District 
Satara , Part- B . (7 ) Mudhoji College , Dattanagar, Phaltan , 
Taluka Phaltan , District Satara . (8 ) Abhiyantriki 
Mahavidyalay, Upalave Road , Thakurki, Phaltan , Taluka 
Phaltan , District Satara . ( 9 ) Venutai Chavan Girls High 
School , Nana Patil Chowk, Shivajinagar,Phaltan , Taluka 
Phaltan, District Satara. या केंद्रावर घेण्यात येणार आहे. 


, 


आणि , ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर नमूद केलेल्या परीक्षा 
केंद्रांचे परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात क्रिमिनल 
प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक 
आहे . अशी माझी खात्री झाली आहे. 


सातारा 


कोरेगाव : - ( 1 ) Sarasvati High School , Shivajinagar, 
Koregaon, Taluka Koregaon, Dist . Satara. ( 2) D. P. 
Bhosale College, Koregaon -Rahimatpur Road ,Koregaon , 
Taluka Koregaon , Dist . Satara . (3) Modern High School, 
Koregaon -Rahimatpur Road , Koregaon , Taluka 
Koregaon , Dist. Satara . (4 ) Aadarsh Vidyalay 
Rokadeswhar Galli,Rahimatpur, Taluka Koregaon , Dist . 
Satara . (5 ) Vasantdada Patil Vidyalay, Near S.T. Stand , 
Rahimatpur, Taluka Koregaon , Dist . Satara . (6 ) Sahkar 
Maharshi Shankarrao Mohite Patil Vidyalay, Vaduj Road , 
Rahimatpur, Taluka Koregaon, Dist. Satara. 

कराड:-(1) Yashavantrao High School , ShanivarPeth, 
Karad , Taluka Karad , Dist. Satara . ( 2) Shri Shivaji High 
School, 313 , Budhawar Peth , Karad, Taluka Karad , Dist. 
Satara . (3 ) Tilak High School & Junior College ,Mangalvar 
Peth , Karad , Taluka Karad , Dist . Satara . 
( 4 ) Swa . Shet Ramvilas Kisanlal Lahoti Kanya Prashala , 
Mangalvar Peth , Karad , Taluka Karad , Dist . Satara . 
(5 ) Vithamata Vidyalay & Junior College , Shanivar Peth , 
Karad , Taluka Karad , Dist. Satara . (6 ) Shikshan Mandal 
English Medium School, Mangalwar Peth , Karad , Taluka 
Karad , Dist. Satara . ( 7 ) Sadguru Gadage Maharaj 
College , Vidyanagar, Karad , Taluka Karad , Dist. Satara . 
(8 ) Sadguru Gadage Maharaj College , Vidyanagar,Karad , 
Taluka Karad , Dist. Satara Part - B . (9 ) Venutai Chavan 
College , Vidyanagar, Karad , Taluka Karad , Dist. Satara . 
( 10 ) Yashavantrao Chavan College of Science , 
Vidyanagar, Karad , Taluka Karad , Dist . Satara. 
( 11) Shaskiy Tantraniketan , Vidyanagar, Karad , Taluka 
Karad , Dist . Satara . ( 12) Shaskiy Abhiyantriki 
Mahavidyalay, Vidyanagar, Karad , Taluka Karad , Dist. 
Satara . (13) Dr. Doulatrao Aaher Technical institute , 
Banavadi, Karad , Taluka Karad, Dist. Satara . 
( 14 ) Aanandarao Chavan Mahavidyalay, Malakapur, 
Karad , Taluka Karad , Dist . Satara . 

919 : — (1) KisanveerMahavidyalay, Panchgani Road , 
Wai, Taluka Wai, Dist . Satara , Part- A . ( 2) Kisanveer 
Mahavidyalay, Panchgani Road ,Wai, Taluka Wai, Dist . 
Satara , Part - B . ( 3 ) Tarktirtha Laxmanshashatri Joshi 
Vidyalay, Brahmanshahi, Wai, Taluka Wai, Dist . Satara . 
( 4 ) Kanya Shala ,Maharshi Karve Road , 410 , Madhali 
Aali, Wai, Taluka Wai, Dist. Satara . (5 ) Dravid High 
School, Songirwadi, Wai, Taluka Wai, Dist . Satara . 
(6 )Maharshi Shinde Vidyalay & Junior College , Raviwar 
Peth , Wai, Taluka Wai, Dist. Satara . (7 ) Y. C. College , 
At post Panchwad , Taluka Wai, Dist. Satara . 
(8 ) M. Gandhi High School & Junior College , At post 
Panchwad , Taluka Wai, Dist . Satara . 

फलटण : - ( 1 ) Yashavantrao Chavan High School , 
Nana Patil Chowk, Shivajinagar,Phaltan , Taluka Phaltan , 
Dist. Satara . (2 ) Shrimant Shivajiraje English Medium 
School & Junior College , Jadhavawadi, Taluka Phaltan , 
District Satara . (SSC Board ) Part A. ( 3 ) Shrimant 
Shivajiraje English Medium School & Junior College , 
Jadhavwadi, Taluka Phaltan , District Satara . (CBSC 
Board ) Part B. (4 ) Malojiraje Sheti Vidyalay & Junior 
College , Jinti Naka , Phaltan , Taluka Phaltan , District 
Satara . (5 ) Mudhoji High School, Raviwar Peth ,Phaltan , 
Taluka Phaltan , District Satara . Part - A . (6 ) Mudhoji High 


त्याअर्थी, मी , संजीव देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदींनुसार 
मला असलेल्या अधिकारान्वयेदिनांक ११ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे सकाळी 
११.०० ते दुपारी ०१.०० वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील उपरोक्त 

नमूद 
केलेल्या केंद्रांचे परिसरात व त्या सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात 
परीक्षार्थी, परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी / कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी / 
कर्मचारी यांना वगळून इतर व्यक्तींना सातारा जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी 
यांचे आस्थापनेवरील तलाठी संवर्गातील पदे भरतीबाबत परीक्षासाठी 
प्रवेश करणेस या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. तसेच दोन किंवा 
दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . तसेच शाळा 
| महाविद्यालयाचे परिसरातील सार्वजनिक टेलिफोन / एस.टी.डी. बुथ 
| आय.एस.डी. बुथ / फॅक्स केंद्र / झेरॉक्स सेंटर / ई- मेल इंटरनेट 
फॅसिलिटी अथवा तत्सम संपर्काची साधने बंद ठेवावीत . तसेच परीक्षा 
केंद्रांवर मोबाईल , वायरलेस सेट, ट्रान्झिस्टर , रेडिओ, कॅल्क्युलेटर , 
लॅपटॉप परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटरपर्यंत परिसरात वापरणेस व जवळ 
बाळगणेस , तसेच परीक्षा केंद्रात नेणेस मनाई करीत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक ११ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे सकाळी ११.०० 
ते दुपारी १.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला. 


संजीव देशमुख , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

सातारा. 


सातारा , ७ सप्टेंबर २०१६. 


वाचले : ( १ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ ( १) ( ३) 

मधील तरतुदीनुसार 
( २) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा -७/ 
प्र.आदेश /८१६१/ २०१६ , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एस.आर./ २६/ २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक , सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


( १ ) सण/ उत्सव : - सातारा जिल्ह्यात दिनांक ४ सप्टेंबर २०१६ 
रोजी हरितालिका उत्सव , दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ रोजी शिक्षक दिन 
व दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ या कालावधीत 
संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात गणेश उत्सव सण साजरा होणार आहे. तसेच 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी गौरी आवाहन , दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०१६ रोजी गौरी पूजन व दिनांक १० सप्टेंबर २०१६ रोजी गौरी 
विसर्जन याशिवाय दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुस्लीम बांधवाचा 
बकरी ईद सण मोठ्या प्रमाणात साजरा होणार आहे. तसेच दिनांक 

१५ 
सप्टेंबर २०१६ रोजी मोठ्या प्रमाणात सार्वजिक गणेश उत्सव मंडळे 
गणेशमुर्तीच्या मिरवणुका काढून ठिकठिकाणी गणेशमूर्तीविसर्जन करणार 
आहेत. सदर सणाचे अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( २) अंगणवाडी सेविका मोर्चा संदर्भात : - सातारा जिल्ह्यामध्ये 
केंद्रीय संघटना आयटक महाराष्ट्र यांचे वतीने अंगणवाडी सेविका यांचे 
विविध मागण्यांकरिता संप , मोर्चा, आंदोलन यासारखे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम करीत असून त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ३ ) सातारा शहर /जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणी/रस्त्याचा 

सातारा शहरातील रस्ते पावसामुळे खराब झालेले असून 
ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडलेले आहेत , पाणीपुरवठा करणाऱ्या 
जलवाहिन्या जोडण्याचे, तसेच शहरात इतर रस्त्याची कामे चालू असून 
काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील 
ग्रामीण भागातही रस्ते मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याने रस्त्याची कामे 
तात्काळ करावीत या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून धरणे आंदोलन, रास्ता 
रोको, मोर्चा यासारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत . 
सदरचा पाणी/ रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास 
त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यत नाकारता 
येत नाही. 


प्रश्न : 


( ७ ) अतिक्रमण : - रस्त्याच्याकडेला व शासकीय जागेत झालेली 
अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात . सदर 
वेळी स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जीवित व वित्तहानी 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक १६ सप्टेंबर 
२०१६ चे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या 
कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस बाबत 
तसेच सदरच्या आदेशाचे कलम ३७ ( १ ), (३) मधून या कालावधीत 
शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम 
वगळयास विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , संजीव ना . देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा 
मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) 
अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण 
सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक 
३ सप्टेंबर २०१६ चे ००.०० पासून ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ चे 
२४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका, सुया, काठ्या किंवा 

शारीरिक इजा करणेसाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू 

बरोबर नेणे. 
( आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( इ) दगड किंवा अस्त्र सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यार किंवा 

साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 
( ई) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचेप्रदर्शन करणे . 
( उ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्ये 

वाजविणे , सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा 
राज्याची असतील अशी किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल 
असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव करणे , 
सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही 
इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार 
करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम 
अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही 
जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो 
कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून नि : शस्त्र केले जाणेस किंवा 
दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून 
जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त हेने जप्त केलेली 
वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा क्षेपणास्त्र हे सरकार 
जमा होईल . पोट - कलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये 
सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा 
मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये 
मनाई करीत आहे. 


( ४) आरक्षण संदर्भातील आंदोलनाबाबत : - सध्या जिल्ह्यात विविध 
राजकीय पक्ष/ सामाजिक संघटना या आरक्षण तसेच इतर विविध मागण्यांचे 
अनुषंगाने मोर्चे, रास्ता रोको, आंदोलन, धरणे आंदोलन, उपोषण यासारख्या 
आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करत आहेत. तसेच राष्ट्रीय धनगर 
समाजास एस.टी. प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता धनगर 
समाजाचे नेत्यांकडून आरक्षण मागणीसंदर्भात राज्यभर आंदोलन करण्याचा 
इशारा दिलेला आहे. यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न भविष्यात 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( ५ ) आंदोलने/ इशारे : - प्रशासनाकडून वेळोवेळी वाळू उपसा/वाळू 
साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष/ संघटना/ वाळू 
व्यावसायिक त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत . तसेच उपोषण , 

आंदोलने , रास्ता रोकोसारखे आंदोलन करणेबाबत निवेदने देत आहेत . 
यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 

( ६ ) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत : - बळीराजा, 
स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफी करावी, 
विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच उसाची थकीत 
बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत , निर्यात बंदी उठवावी इत्यादी 
मागणीसाठी शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन विविध प्रकारची 
आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


१३ 


१ 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ ( १) ( ३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या 
वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक 
आहे . 

२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 

३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य , लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 

४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक 
यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश लागू 
होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिनांक २ सप्टेंबर 
२०१६ रोजी काढण्यात आला आहे . 

संजीव ना . देशमुख , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
सप्टेंबर 

२०१६ . 


सातारा, 


२ 


सातारा. 


या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असलेचे उघडकीस आलेले आहे. 
तसेच भाडेकरूंनी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केले असल्याचेनिष्पन्न झाले 
आहे. तसेच नुकत्याच पुणे येथे फरासखाना पोलीस ठाणेजवळ पार्किंगमधील 
दुचाकीमध्ये बॉम्ब ठेवून स्फोट घडविण्यात आलेला आहे. तसेच हिंदू 
मुस्लीम लोकांचे सण उत्सव सुरू झालेले आहेत. सातारा जिल्ह्यामध्ये 
शिक्षणासाठी बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेवाढते प्रमाण तसेच परप्रांतीय 
भाडेकरूंचेविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेदेखील निष्पन्न झालेले आहेत . 

ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्याप्रमाणे घरमालकांनी भाडेकरूंचे नोंदणी 
संबंधित पोलीस स्टेशनला करणेस व घरमालकांनी भाडेकरूंचे रेकॉर्ड 
ठेवणे अनिवार्य आहे. जेणेकरून स्वत : ची माहिती लपवून राहणाऱ्या 
भाडेकरूंवर भविष्यातील समाजविघात कृती होण्यापासून आळा घालणे 
आवश्यक आहे, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना एक भाग म्हणून 
सातारा जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत शांतता व सुव्यवस्था राखणेच्या दृष्टीने 
खालील नमूद गोष्टींना बंदी घालणे जरूरीचे आहे. असे पोलीस अधीक्षक , 
सातारा यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ चे पत्रान्वये माझे 
निदर्शनास आणून दिले असून त्या अनुषंगाने क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 
१९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे , 
अशी माझी खात्री झाली आहे . 

ज्याअर्थी, वाचा क्रमांक ४, अन्वये मा . उपसचिव , गृहविभाग , महाराष्ट्र 
शासन यांनी त्यांचेकडील दिनांक १४ जानेवारी २०१५ अन्वये फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ (२/ १९ ७४ ) च्या कलम १४४ (५) अन्वये सदर 
अधिनियमातील कलम १४४ ( ४ ) अन्वये राज्य शासनाने वापरण्याजोगे 
सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी, सातारा यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वापरता 
येतील अशी अधिसूचना निर्गमित केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , अश्विन मुदगल, जिल्हादंडाधिकारी, सातारा, क्रिमिनल 
प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदींनुसार तसेच मा . 
उपसचिव, गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक 
डीआयएस -०३१४/ प्र.क्र .८० / वि.शा.१ - ब, दिनांक १४ जानेवारी २०१५ 
अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये सातारा जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखणेकरिता दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०१६ रोजीपासून ते सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी म्हणजे दिनांक 
२८ फेब्रुवारी २०१७ रोजीपर्यंत खालील गोष्टींना मनाई आदेश लागू 
करीत आहे. 

१. घरमालकांनी आपले घर भाड्याने देत असताना भाडेकरूंकडून 
फोटो, ओळखपत्र व मूळ पत्त्याचा रहिवासी पुरावा घेतल्याशिवाय घर 
भाड्याने देऊ नये. 

२. घरमालकांनी भाडेकरूंची स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 

३. भाड्याने राहत असलेल्या भाडेकरूंची माहिती सोबत जोडलेल्या 
फॉर्ममध्ये संबंधित पोलीस स्टेशनला बिनचूक द्यावी. 

सदरचा आदेश दिनांक ९ सप्टेंबर २०१६ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०१७ पर्यंत अमलात राहील . 

सदरचा आदेश दिनांक ९ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझे सहीशिक्क्यानिशी 
दिला. 


" 


वाचा : (१) इकडील कार्यालयाकडील आदेश क्र . डीसी/ एमएजी/ २ / 

कावि -२५४/ १६ / एस.आर. -०८/ २०१६ , दिनांक २९ फेब्रुवारी 

२०१६ . 
( २) पोलीस अधीक्षक, सातारा यांचेकडील पत्र क्र . एटीसी/बंदी 

आदेश / २१२/ २०१६, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६. 
( ३ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४. 
( ४) मा . उपसचिव , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 

अधिसूचना क्र . डीआयएस / ०३१४/ प्र.क्र . ८० / वि.शा.१ -ब, 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ . 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


९ 


कोड , १ ९ ७३ 


१ 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/२/ एस.आर./ २८ / २०१६.- ज्याअर्थी, वाचा 
क्रमांक १ अन्वये सातारा जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत क्रिमिनल प्रोसिजर 

चे कलम १४४ मधील तरतुदीप्रमाणे दिनांक १ मार्च २०१६ 
ते दिनांक २७ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत घरमालकांनी भाडेकरूंची नोंदणी 
संबंधित पोलीस ठाणेस करणेबाबत व घरमालकांनी भाडेकरूंचे रेकॉर्ड 
ठेवणेबाबत क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये व 
गृह विभाग मंत्रालय यांचेकडील दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ च्या अधिसूचने 
अन्वये आदेश निर्गमित करणेत आला होता. 

ज्याअर्थी, वाचा क्रमांक २ अन्वये पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी 
माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, सद्य:स्थितीमधील देशामध्ये 
विविध ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटातील घटनेमध्ये आरोपी हे भाड्याच्या 
घरामध्ये राहिलेले निष्पन्न झाले आहेत. तसेच सोलापूर येथे नुकतेच 
पाटण एटीएस पथकाने पकडलेल्या सिमीच्या कार्यकर्त्यांचे इंडियन मुजाहिद्दीन 


अश्विन मुदगल, 


सातारा , 


९ 


सप्टेंबर २०१६. 


जिल्हादंडाधिकारी, सातारा. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, 


शके १ ९ ४० 


भाडेकरू माहिती फॉर्म 
मालकांनी घर / जागा/ फ्लॅट इ. मालमत्ता भाड्याने देताना घ्यावयाची माहिती 
Information to be given by Owner while renting out property i.e. House , Flat, Plot etc. 


घर / फ्लॅट / 


एजंट 


भाडेकरू 


भाडेकरू 


भाडेकरू 


भाडेकरू 


भाडेकरू 


जागा मालक 


मध्यस्थ 


DE 


Tenant 


Tenant 


Tenant 


Tenant 


Tenant 


Owner 


Agent 


१ . 


मालकाचे संपूर्ण नाव, वय, संपूर्ण पत्ता व दूरध्वनी/ मोबाईल क्रमांक 


Owner s Name, Age , Detail Address with Telephone/ 


Mobile No. 


२ . 


जी जागा/ फ्लॅट/ घर भाड्याने द्यावयाचे आहे त्याचा संपूर्ण पत्ता 


Detail Address of the Plot/ Flat/House to be rent out 


३ . 


जागेचा वापर , निवास/ व्यवसाय/ इतर कारणासाठी कारणे नमूद 


करावे . 


Use of accommodation -Residential/Commercial/Other 
Purpose ( Specify Purpose ) 


४ . 


१ 


भाडेकरूंचे संपूर्ण नाव, वय व यापूर्वीचा संपूर्ण पत्ता, दूरध्वनी / 
मोबाईल क्रमांकासह 


२. 


३ 


Tenant s Name, age and Detail previous Address with 
Telephone/Mobile No. 


४. 


५ 


६ 


५ . 


भाडेकरूंचा कायमस्वरूपी संपूर्ण पत्ता ( मूळगाव ) 


Tenant s Permanent Residential Address 


६ 


भाड्याने घेणाऱ्या व्यक्तीची नोकरी/व्यवसायाचा संपूर्ण पत्ता व 
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक 


Tenant s detail Office Address with Telephone/Mobile 


No. 


७ . 


व्यवहारात मध्यस्थ / एजंट असल्यास त्याचे संपूर्ण नाव , वय , 
संपूर्ण पत्ता व दूरध्वनी/ मोबाईल क्रमांक 
Name of Agent Mediator, Age Detail Address with 
Telephone/Mobile No. 


८ . 


मालकांचे नाव , सही व दिनांक 
Owner s Name, Signature with Date 


भाडेकरूंचे नाव, सही व दिनांक 
Tanant s Name, Signature with Date 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


१५ 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 

Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) , 

( ३). 
( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २०१६-३६२१, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ . 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
९ सप्टेंबर २०१६ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक 
२२ सप्टेंबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता 
खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 


नेणे. 


- 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police 
Act, 1951) च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत . 

क्रमांक पगक / कावि / ६५८३/ २०१६. ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ या कालावधीमध्ये 
श्री गणेश उत्सव व दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ रोजी बकरी ईद सर्वत्र 
साजरी होणार आहे. कोपर्डी, जिल्हा अहमदनगर येथील घटनेच्या 
निषेधार्थजिल्ह्यामध्ये सर्वत्र आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने 
होत आहेत . महाराष्ट्र शासनाने अलीकडे घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकरी 
हा शेती माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येविकणे बंधनकारक नसून 
तो इतरत्र कुठेहीविकू शकतो, त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे 
अडते माथाडी कामगार नाराज असून त्यांचे सध्या आंदोलन चालू आहे. 
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पवना धरणामधून बंद पाईपलाईनद्वारे 
करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे कामकाज पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता 
आहे. पुणे, नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . पुणे- सातारा 
महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणांचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज 
चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . तसेच 
जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, 
रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे 
दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) 
चे आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक सप्टेंबर २०१६ रोजी ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) चा अंमल 
लागू केलेचा आदेश जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर 
पत्रान्वये विनंती केलेली आहे . 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवाफेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा , तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी , दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचेप्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्ये वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for The 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) (Title substituted for The Bombay Police 
Act , 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे यांचेपूर्वपरवानगीशिवाय 
सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी . 


९ 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted 
for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व (३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहे. 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


राजेंद्र मुठे , 


पुणे, १३ सप्टेंबर २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 

१७, शके १९ ४० 


: 


यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 


वाचले : (१) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३) 

मधील तरतुदीनुसार . 
( २) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा 

७ / प्र.आदेश / ८५८३/ २०१६, दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६. 
प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( ६ ) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत : - बळीराजा , 
स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या शेतकऱ्यांची कर्ज माफी करावी, 
विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच उसाची थकीत 
बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत , निर्यात बंदी उठवावी इत्यादी 
मागणीसाठी शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन विविध प्रकारची 
आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एस.आर. / २९/ २०१६.– ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक , सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 

( १) सण / उत्सव : -सातारा जिल्ह्यात कोपर्डी, तालुका अहमदनगर 
येथील घटनेचेनिषेधार्थ मराठा आरक्षणाचे अनुषंगाने ठिकठिकाणी सभा, 
मीटिंगा, मेळावे चालू आहेत . सदर मूकमोर्चाचे अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 


( ७) अतिक्रमण : - रस्त्याच्याकडेला व शासकीय जागेत झालेली 
अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात . सदर 
वेळी स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढते वेळी जीवित व वित्तहानी 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 


(८ ) श्रमिक मुक्ती दल : -अध्यक्ष श्री. भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात 
धरणग्रस्त गावांना भेटी दिल्या जात आहेत . तसेच मेळावे घेतले जात 
आहेत . उरमोडी, कोयना धरणग्रस्तांना पुनर्वसन मोहीम राबविणार आहेत. 
यासाठी मोर्चा आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( २ ) फलटण मराठा क्रांतिमोर्चा संदर्भात : - सातारा जिल्ह्यातील 
फलटण पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक १८ सप्टेंबर २०१६ रोजी कोपर्डी, 
तालुका अहमदनगर येथील घटनेचे निषेधार्थ व आरक्षण अनुषंगाने व 
इतर मराठा समाजाचे विविध मागणीकरिता मोर्चा, आंदालन यांसारखे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत असून त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे सकाळी 00.00 ते दिनांक ३० सप्टेंबर 
२०१६ चे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या 
कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस बाबत . 
तसेच सदरच्या आदेशाचे कलम ३७ (१), (३) मधून या कालावधीत 
शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम 
वगळयास विनंती केलेली आहे . 


( ३) सातारा शहर/जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणी/ रस्त्याचा 
प्रश्न : - सातारा शहरातील रस्ते पावसामुळे खराब झालेले असून 
ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडलेले आहेत , पाणीपुरवठा करणाऱ्या 
जलवाहिन्या जोडण्याचे, तसेच शहरात इतर रस्त्यांची कामे चालू असून 
काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील 
ग्रामीण भागातही रस्ते मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याने रस्त्याची कामे 
तात्काळ करावीत या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून धरणे आंदोलन, रास्ता 
रोको, मोर्चा यासारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत . 
सदरचा पाणी / रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास 
त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 


त्याअर्थी, मी , अमृत नाटेकर , प्र. अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा 
मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) 
अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण 
सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक 

२०१६ 

चे ००.०० पासून 

ते दिनांक 

३० 
२४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 


१८ सप्टेंबर 


सप्टेंबर २०१६ 


चे 


( ४ ) आरक्षण संदर्भातील आंदोलनाबाबत : - सध्या जिल्ह्यात विविध 
राजकीय पक्ष/ सामाजिक संघटना या आरक्षण तसेच इतर विविध मागण्यांचे 
अनुषंगाने मोर्चे, रास्ता रोको, आंदोलन , धरणे आंदोलन , उपोषण यांसारख्या 
आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करत आहेत . तसेच राष्ट्रीय धनगर 
समाजास एस.टी. प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता धनगर 
समाजाचे नेत्यांकडून आरक्षण मागणीसंदर्भात राज्यभर आंदोलन करण्याचा 
इशारा दिलेला आहे. यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न भविष्यात 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( अ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुऱ्या , काठ्या किंवा 

शारीरिक इजा करणेसाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू 

बरोबर नेणे. 
( आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( इ) दगड किंवा अस्त्र सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा 

साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे . 
( ई ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 
( उ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणेकिंवा वाद्या 

वाजविणे, सभ्यता अगर नीति याविरुद्ध असतील अशी किंवा 


( ५ ) आंदोलने/ इशारे : -प्रशासनाकडून वेळोवेळी वाळू उपसा/ वाळू 
साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष/ संघटना/ वाळू 
व्यावसायिक त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत . तसेच उपोषण , 
आंदोलने, रास्ता रोकोसारखे आंदोलन करणेबाबत निवेदने देत आहेत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


१७ 


- 


राज्याची असतील अशी किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल 
असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव करणे 
सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही 
इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार 
करणे . अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम 
अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही 
जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो 
कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा 
दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ, क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून 
जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली 
वस्तू , दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा क्षेपणास्त्र हे 
सरकारजमा होईल . पोट - कलम ( ३) अन्वये असलेल्या 
अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही 
जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात 

या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 

शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी 
निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी खंड १ 
मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

८. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 

९ . सदरचा आदेश यात्रा , धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
१०. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक, संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक 
यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश लागू 
होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिनांक १६ सप्टेंबर 
२०१६ रोजी काढण्यात आला आहे. 


( ३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , सातारा 

यांचेपत्र जाक्र ./ प्रकल्प -१/ ७४०४/ २०१६, दिनांक ५ ऑगस्ट 

२०१६. 
( ४ ) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . 

जिवानिशा/ पुलावरील अवजड वाहतूक/ ४९९/ २०१६ , दिनांक 
१ ९ सप्टेंबर २०१६. 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
वाई-वाठार रस्ता रा.मा .१३ ९ भाग, पिंपोडे ते वाठार स्टेशनमध्ये 
किमी १०३/४३० ( वाठार स्टेशन गावाजवळील ) मधील लहान पूल 
वाहतुकीस धोकादायक असलेने अवजड वाहतूक बंद करणेबाबत. 

क्रमांक डीसी/ एमएजी/ ०२ / कावि -१४६४/ २०१६. – ज्याअर्थी, वाई 
वाठार रस्ता राज्य मार्ग १३९ भाग , पिंपोडे ते वाठार स्टेशनमध्ये कि.मी. 
१०३/४३० ( वाठार स्टेशन गावाजवळील) मध्ये ९ ० वर्षांपूर्वीचा ब्रिटिशकालीन 
पूल असून तो सार्वजनिक वाहतूक प्रवासासाठी वापरात आहे . तसेच 
सदरच्या पुलाचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता, त्याचे संरक्षण व संवर्धन 
करणेसाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . 


ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा 
यांनी वाचले क्रमांक ३ व मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा वाचले क्रमांक ४ 
अन्वये अहवाल या कार्यालयास सादर केलेला असून त्यानुसार वाई 
वाठार रस्ता राज्यमार्ग १३९ भाग , पिंपोडे ते वाठार स्टेशनमध्ये कि.मी. 
१०३/४३० ( वाठार स्टेशन गावाजवळील) मध्ये ९ ० वर्षांपूर्वीचा ब्रिटिशकालीन 
पूल असून तो कमकुवत झालेमुळे त्यावरून राज्य परिवहन महामंडळाच्या 
बसेस 

वगळून इतर अन्य अवजड वाहनांना वाहतुकीस बंद करणेकरिता 
वाहतूक सुरक्षितता तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने अधिसूचना 
काढणे आवश्यक असलेचे माझे निदर्शनास आणलेले आहे. 


ज्याअर्थी, मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम ११५ अन्वये 
राज्य शासन किंवा शासनाद्वारे अधिकार प्रदान केलेला सक्षम अधिकारी 
त्यास असे वाटेल जेव्हा जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी किंवा सुलभतेसाठी 
राजपत्रात अधिनियमित करून एखाद्या रस्त्याचा अथवा पुलाचा वापर 
करणेस विहित अटी व शर्तीवर सर्व वाहनांस अथवा वाहनाच्या एखाद्या 
प्रकारास मज्जाव किंवा अडथळा करणेस अधिसूचना काढू शकतात . 
तसेच याबाबत अशी अधिसूचना एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी 
काढणेची असलेस याबाबत राजपत्रात प्रसिद्धीची आवश्यकता नाही. 
मात्र याबाबत स्थानिक प्रसिद्धी देणेबाबत तरतूद आहे. मात्र यापेक्षा 
जास्त कालावधीसाठी अशी अधिसूचना काढावयाची असलेस याबाबत 
राजपत्रात प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे. याबाबत शासन अधिसूचना 
एमव्हीए -०५८ ९/ सीआर- १०६१ -टीआरए-२, दिनांक 

१ ९ मे १ ९९ ० एमजीजी 
IV - A , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० अन्वये मोटारवाहन अधिनियम , 
१ ९ ८८ चे कलम १५५ अन्वये अधिसूचना काढणेचे अधिकार 
जिल्हादंडाधिकारी यांना प्राप्त झालेले आहेत . 


अमृत नाटेकर , 
प्र . अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा , १६ सप्टेंबर २०१६ . 


सातारा. 


वाचले : (१ ) मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ चे कलम १५५. 

( २) शासन अधिसूचना एमव्हीए -०५८९ / सीआर- १०६१-टीआरए -२ , 

दिनांक १९ मे १९९ ०/ एमजीजी IV - A, दिनांक सप्टेंबर 


२० 


ज्याअर्थी, मौजे वाठार गावचे हद्दीतील वाई -वाठार रस्ता राज्य मार्ग 
१३९ भाग , पिंपोडे ते वाठार स्टेशनमध्ये कि.मी. १०३/४३० (वाठार 
स्टेशन गावाजवळील) मध्ये ९ ० वर्षांपूर्वीचा ब्रिटिशकालीन पूल असून 


१९९ ० . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४० 


९ ८,०२३ अशी असून सध्या ती १,२५,००० पर्यंत आहे. पंढरपूर शहर 
हे शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत झाले असल्याने शहराचे नागरिकरणामध्ये 
झपाट्याने वाढ झालेली आहे. 


सदरचा पूल हा कमकुवत झालेला असून अवजड वाहतुकीस अत्यंत 
धोकादायक झालेला आहे. तसेच सदरचा मार्ग हा राज्य मार्ग असून तो 
वाठार स्टेशन पिंपोडे मार्गे पुढे वाईकडे जात आहे. हा राज्य मार्ग पुढे 
वाईकडे जाताना जोशी विहीर येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ यास 
मिळतो . त्यामुळे यावरून मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची वाहतूक 
होत असते, सदरचा पूल अत्यंत जुना असलेने यावरून मोठ्या अवजड 
वाहनांची सातत्याने वाहतूक झाल्यास हा पूल पडून मोठ्या प्रमाणात 
जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


" 


- 


त्याअर्थी, मी, अश्विन मुदगल, जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला 
वाचले क्रमांक १ व २ अन्वये प्राप्त अधिकारांस अधीन राहून वर नमूद 
केलेल्या कारणास्तव व प्राधान्याने सार्वजनिक सुरक्षितता व लोकहितास्तव 
वाठार रस्ता राज्यमार्ग १३९ भाग पिंपोडे ते वाठार स्टेशनमध्ये कि.मी. 
१०३/४३० (वाठार स्टेशन गावाजवळील) मध्ये ९ ० वर्षांपूर्वीचा ब्रिटिशकालीन 
पूल यावरून राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस वगळून इतर अन्य 
अवजड वाहनांना वाहतुकीस दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी सायंकाळी 
५.०० वाजलेपासून या अधिसूचनेन्वये प्रतिबंधीत करण्यात येत आहे. 
त्याऐवजी राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस वगळून इतर सर्व अवजड 
वाहनांची वाहतूक कार्यकारी अभियंता यांनी सुचविल्याप्रमाणे वाठार 
तडवळे सं. वाघोली फाटा -तडवळे-पिंपोडे मार्गे वाहतूक वळविणेत येत 
आहे . या आदेशापासून २४ तासांचे आत वाई -वाठार रस्ता राज्यमार्ग 
१३९ भाग पिंपोडे ते वाठार स्टेशनमध्ये कि.मी. १०३/४३० ( वाठार 
स्टेशन गावाजवळील) मध्ये ब्रिटिशकालीन पुलाजवळ वाहन चालकाच्या 
माहितीसाठी योग्य ठिकाणी दिशाचिन्हे व माहिती लावणेत यावी. 


तीर्थक्षेत्र पंढरपूर शहरात वर्षामध्ये चार मुख्य एकादशी वाऱ्या आहेत. 
दर पंधरवडी एकादशीला सुमारे १,५०,००० ते २,००,००० लाख भाविक 
लोक शहरात येत जात असतात . तसेच प्रत्येक शनिवार , रविवार व 
सुट्टीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात भाविक पंढरपूर येथे येत जात असतात 
त्यामुळे शहरामध्ये भाविकांच्या वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते. 

तसेच पंढरपूर शहर हे शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असून मोठी बाजारपेठ 
असल्यामुळे त्या ठिकाणी आजूबाजुचे नागरिक हे त्यांचे कामासाठी येत 
जात असतात . येणाऱ्या भाविकांची संख्या व दररोज त्यांचे कामासाठी 
पंढरपूर या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या यामुळे एकंदर पंढरपूर 
शहरात वाहनांची संख्या वाढल्याने वाहतुकीची कोंडी होत असते. त्यामुळे 
पंढरपूर शहरात बऱ्याच वेळा महत्त्वाचे ठिकाणी, गर्दीचे ठिकाणी वाहतूक 
मंदावते तसेच काही वेळर वाहतुकीची कोंडी होते . 

त्याकरिता पंढरपूर शहरामध्ये वाहतूक नियमनाकरिता पार्किंग ठिकाणे 
निश्चित करणे, सम -विषम पार्किंग व ना -फेरीवाला क्षेत्र, नो - पार्किंग, 
एक दिशा मार्ग इत्यादी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक 
असल्याचेमाझ्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. 

त्याअर्थी, मी, रणजित कुमार , जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा, १९ ५१ च्या कलम ३३ ( १) ( ब) अन्वये मला प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक १८ सप्टेंबर २०१६ ते 
दिनांक २ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर पंढरपूर नगरपरिषद 
हद्दितील वाहतुकीचेनियमनाबाबत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


- 


२ 


( १ ) पार्किंग ठिकाणे 


वाई- वाठार रस्ता राज्यमार्ग १३ ९ भाग पिंपोडे ते वाठार स्टेशनमध्ये 
कि.मी. १०३/४३० (वाठार स्टेशन गावाजवळील) मध्ये ब्रिटिशकालीन 
पूल वाहतुकीस प्रतिबंध केलेबाबतची माहिती जनतेला होण्यासाठी 
तालुक्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणी ही अधिसूचना तसेच वाहतुकीस उपलब्ध 
पर्यायी मार्गाच्या माहितीबाबत व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी. याबाबतची 
कार्यवाही कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा, 
पोलीस अधीक्षक , सातारा व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सातारा 
यांनी करणेत यावी. सदर निर्णयाची तात्काळ प्रभवी व संपूर्ण अंमलबजावणी 
करणेत यावी. 


१. घन : श्याम हाउसिंग सोसायटीशेजारी. 


२. जुन्या एस.टी. स्टॅण्डसमोर . 


३. जिजामाता उद्यानसमोर ( फक्त दोनचाकी वाहनांकरिता). 


४. शिवाजी चौक खादी ग्रामोद्योग जागा. 


सदरची अधिसूचना आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशीनिर्गमित करणेत आली. 


५. क्रीडा संकुल . 


६. अंबाबाई पटांगण. 


अश्विन मुदगल, 
जिल्हादंडाधिकारी , सातारा. 


सातारा, २६ सप्टेंबर २०१६. 


७. सोलापूर रोड ( शेगाव दुमाला व भटुंबरे) . 


८. आपटे प्रशालासमोर . 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


९ . सहकार चौक ते कवठेकर गल्ली . 


आदेश 


( २ ) सम -विषम पार्किंग ( फक्त दुचाकीकरिता ) 


१ शिवाजी चौक ते अर्बन बँक प्रशासकीय इमारत . 


क्रमांक २०१६/ डीसीबी/ २/ आरआर/ ५ ९ ३० / २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील क्रमांक जिविशा/ वा . 
अधिसूचना/ ८९ ७/ २०१३ , दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ च्या अहवालान्वये 
श्रीक्षेत्र पंढरपूर शहराची लोकसंख्या सन २०११ चे जनगणनेनुसार 


२. भोसले चौक ते गोल्डन टी स्टेशन रोडपर्यंत . 


३. भोसले चौक ते कैकाडी महाराज चौक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


१ ९ 


( ३ ) नो - पार्किंग 


( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २०१६-४२४९ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६. 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


१. भादुले चौक ते नाथ चौक. 
२. शिवाजी चौक ते चौफाळा. 
३. शिवाजी चौक ते भगवा चौक . 
४. चौफाळा ते मंदिराच्या दोन्ही बाजूसह महाद्वार घाटपर्यंत . 
५. तहसीलदार कार्यालय व पंचायत समिती कार्यालयसमोर. 
६. प्रदक्षिणा मार्ग ( चार चाकी, तीन चाकी वाहनांसाठी ) तसेच सर्व 

वारी कालावधीत सर्व वाहनांसाठी. 
७. सावरकर चौक ते इंदिरा गांधी चौक ( सहकार चौक ). 
( ४ ) ना -फेरीवाला क्षेत्र ( नो -हॉकर्स झोन ) -- 


१. प्रदक्षिणा रस्ता. 


२.इंदिरा गांधी चौक ते भोसले चौक . 
३. इंदिरा गांधी चौक ते स्वा . सावरकर चौक . 
४. अर्बन बँक प्रशासकीय इमारत ते शिवाजी चौक ( दर मंगळवार 

वगळून ). 
५. शिवाजी चौक ते महात्मा फुले चौक. 
६. अर्बन बँक ते कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज. 


( ५ ) फेरीवाला क्षेत्र (हॉकर्स झोन ) 


१. स्टेशन रोड ते स्टेट बँक ते भोसले चौक , 


२. स्टेशन रोड ते महाराजा गोल्डवरून महावीरनगरपर्यंत . 
३. स्टेशन रोड ते हॉटेल शामियानावरून महावीरनगर. 
४. मुरारजी कानजी धर्मशाळेच्या पूर्वेचा रस्ता. 
५. जाधव जेठाभाई धर्मशाळेच्या पूर्वेचा रस्ता. 

६. प्रभू लॉजच्या पश्चिम बाजूचा रस्ता . 
( ६ ) कॉलेज क्रॉस चौक ते वाखरीपर्यंत एकेरी मार्ग -. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
ActNo. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police 
Act, 1951) च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत . 

क्रमांक पगक/ कावि / ७१३४ / २०१६. – ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ ते दिनांक 
११ ऑक्टोबर २०१६ या कालावधीमध्ये नवरात्र उत्सव साजरा होत 
आहे. तसेच दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६ ते दिनांक १२ ऑक्टोबर 
२०१६ या कालावधीत मोहरम सण मुस्लिम बांधवांच्या वतीने साजरा 
होत आहे. पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेला पवना धरणामधून बंद 
पाईपलाईनद्वारे करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे कामकाज पुन्हा सुरू 
होण्याची शक्यता आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज 
चालू असून त्यास स्थानिक बाधीत शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . पुणे 
सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणचे सहा पदरीकरणाचे 
कामकाज चालू असून , त्यास स्थानिक बाधीत शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध 
आहे. पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा 
तीव्र विरोध आहे . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व 
संघटनांकडून आंदोलने , रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत. 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक वाटते . तरी वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० 
वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ 
(१ ) व (३) चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २० ऑक्टोबर 
२०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता खाली नमूद 
केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 

नेणे. 


१. कॉलेज क्रॉस चौकाकडून वाखरीकडे जाणाऱ्या वाहनांनी आपले 

डावे बाजूच्या रस्त्याचा वापर करावा. 
२. वाखरीकडून पंढरपूरकडे येणाऱ्या वाहनांनी आपले डावे बाजूच्या 


रस्त्याचा वापर करावा . 


सदरचा आदेशाचा अंमल हा दिनांक १८ सप्टेंबर २०१६ ते दिनांक 
२ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत अमलात राहील. 


" 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


रणजित कुमार ( भा.प्र.से. ), 
जिल्हादंडाधिकारी, 

सोलापूर . 


सोलापूर , १७ सप्टेंबर २०१६. 


: 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१), ( ३). 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


३ 


अधीक्षक, उस्मानाबाद यांनी उस्मानाबादकडून येणारी वाहतूक दिनांक 
ऑक्टोबर 

२०१६ ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ या कालावधीत 
सोलापूर ते धुळे मार्गबार्शी, येरमाळा मार्गे धुळे अशी वळविणेत आली 
आहे. तसेच सोलापूर ते धुळे व सोलापूर ते लातूर मार्ग हा येडशी, 
ढोकी, मुरुड मार्गे लातूर अशी जड वाहतूक वळविणेत यावी अशी 
विनंती केली आहे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा , तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


ज्याअर्थी, सोलापूर - वैराग-बार्शी या मार्गे जाणारी वाहतूक सध्या 
सदर मार्गावरील मौजे राळेरास या गावातील तात्पुरता बांधण्यात आलेला 
पूल हा जोरदार पावसामुळे वाहून गेल्याने सदर मार्गावरील वाहतूक 
पूर्णपणे बंद आहे. त्या मार्गाने वाहतूक ही शेटफळ, कुडूवाडी ,बार्शी या 
मार्गाने जात आहे . 

ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद यांनी उस्मानाबादकडून 
येणारी जड वाहतूक ही येरमाळा मार्गेबार्शी अशी वळविली आहे . 

ज्याअर्थी, सोलापूर येथून धुळे, सोलापूर ते लातूर अशी जड वाहतूक 
ही तुळजापूर नाका, बाळे, मोहोळ, शेटफळ ते कुर्दूवाडी मार्गे बार्शी 
येथून येरमाळा, येडशी मार्गे इच्छित स्थळी या पर्यायी मार्गाने वाहतुकीचे 
नियमनाबाबत उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे माझ्या 
निदर्शनास आणून दिलेले आहे . 

त्याअर्थी, मी , रणजित कुमार , जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा , १९ ५१ च्या कलम ३३ ( १) (ब) अन्वये मला प्राप्त 
असलेल्या अधिकाराचा वापर करून दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१६ रात्री 
२४.०० 

ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ रात्री २४.०० 
ऑक्टोबर २०१६ रात्री २४.०० पर्यंत जड वाहतुकीचेनियमनाबाबत 
पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

सोलापूर येथून धुळे, सोलापूर ते लातूर अशी जाणारी जड वाहतूक 
ही तुळजापूर नाका बाळे, मोहोळ , शेटफळ ते कुर्दूवाडी मार्ग बार्शी 
येथून येरमाळा, येडशी मार्गे इच्छित स्थळी जातील . 

सदरचा आदेश हा फक्त जड वाहतुकीस लागू असेल . 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) ( Title substituted for The Bombay Police 
Act, 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


ते दिनांक १७ 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


रणजित कुमार (भा.प्र.से. ), 
जिल्हादंडाधिकारी, 

सोलापूर . 


सोलापूर , ६ ऑक्टोबर २०१६ . 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पोलीस सह - आयुक्त यांजकडून 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे , 


आदेश 


पुणे , ६ ऑक्टोबर २०१६. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी होणेबाबत . 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक २०१६/ डीसीबी/ २/ आरआर/ ६४९९/२०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील क्रमांक जिविशा/ नवरात्र/ 
९ ८५/ २०१६, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१६ च्या अहवालान्वये पोलीस 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु /६४५८/ २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस उप 
आयुक्त , विशेष शाखा, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले 
आहे की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, 
सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिक -ठिकाणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


२१ 


रोजी वसुबारस , 


वसुबारस , दिनांक 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


. 


त्या 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


महापालिकेच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कार्यवाहीच्या 
वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक 
२६ ऑक्टोबर २०१६ रोजीपासून दीपावली हा सण साजरा होत असून 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ 

दिनांक २८ ऑक्टोबर 
२०१६ धनत्रयोदशी, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१६ नरक चतुर्दशी, 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१६ रोजी लक्ष्मी कुबेर पुजन , दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०१६ रोजी दीपावली पाडवा व बलिप्रतीप्रदा, दिनांक १ 
नोव्हेंबर २०१६ रोजी भाऊबीज असे सण साजरे होणार आहेत . 
अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याचे दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम 
३७ (१ ) (३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस 
अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१)( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश 
जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहे. 

त्याअर्थी, मी , सुनील रामानंद, पोलीस सह - आयुक्त, पुणे शहर वर 
नमूद अ.नं. २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून व मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१६ 

रोजी 
वाजलेपासून ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत 
१४ दिवसांकरिता खाली 

नमूद 

केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करीत आहे. 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


सुनील रामानंद, 


पोलीस सह - आयुक्त , 


पुणे शहर, २० ऑक्टोबर २०१६ . 


( का.व सु .) , पुणे शहर. 


- 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


००.०१ 


वाचा :- (१ ) मा . पोलीस अधीक्षक, सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा -१/ श्री सेवागिरी ट्रस्ट निवडणूक / प्रति . आदेश/ 
९ १४५/ २०१६, दिनांक 


ऑक्टोबर २०१६ 


( २ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ 


चे 


कलम १४४ . 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 

नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा , तयार करणे. 
( क) शस्त्रे , सोटे, भाले , तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम 

३७ ( १) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम (३ ) 
पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 
पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस 
बंदी घालीत आहे. 


क्रमांक डीसी / एमएजी/ २/ एस.आर./ ३१/ २०१६. – ज्याअर्थी, 
पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-१/ श्री 
सेवागिरी ट्रस्ट निवडणूक/ प्रति. आदेश /९ १४५/ २०१६ , दिनांक ऑक्टोबर 
२०१६ रोजी श्री सेवागिरी देवस्थान ट्रस्ट या संस्थेचे पंचवार्षिक निवडणूक 
होणार आहे. सदर निवडणूक प्रक्रिया ही शांततेत , निर्भय व सौहार्दपूर्ण 
वातावरणात, कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण न होता पार 
पडावी यासाठी निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्र ठिकाणापासून सभोवार 
१०० मीटर परिसरात निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित असलेले लोकसेवक 
व अधिकृत मतदार व प्राधिकृत व्यक्तींशिवाय इतरांना प्रवेश करून 
रेंगाळणाऱ्या सी.आर.पी.सी. क . १४४ नुसार 

दिनांक 

२३ 

ऑक्टोबर 
२०१६ रोजीच्या मतदाना दिवशी मतदान केंद्र व मतमोजणी ठिकाणापासून 
सभोवार १०० मीटर परिसरात प्रतिबंधक आदेश निर्गमित होणेस विनंती 
केली आहे . 


- 


आणि ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या निवडणूक कालावधीत व निवडणूक 
परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर 
नमूद केलेल्या मतदान केंद्र व मतमोजणी ठिकाणापासून त्या सभोवतालच्या 
१०० मीटर परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ 
मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे. अशी माझी खात्री 
झाली आहे. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४० 


कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणेची शक्यता असलेने सदर कार्यक्रमावेळी 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 


: 


त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , 

१ ९ ७३ चे कलम १४४ 

मधील तरतुदींनुसार 
मला असलेल्या अधिकारान्वयेदिनांक २३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सकाळी 
00.00 ते मतमोजणी संपेपर्यंत मौजे पुसेगाव येथे मतदान केंद्राचे परिसर, 
मतमोजणी ठिकाण व त्या सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात मतदार , 
नेमलेले अधिकारी / कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी / कर्मचारी यांना वगळून 
इतर व्यक्तींना मतदान केंद्रावर व मतमोजणी ठिकाणी प्रवेश करणेस या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. तसेच दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींना 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . तसेच मतदान केंद्र व मतमोजणी 
परिसरातील सार्वजनिक टेलिफोन / एस.टी.डी. बुथ / आय.एस.डी. 
बुथ / फॅक्स केंद्रावर मोबाईल , वायरलेस सेट, ट्रान्झिस्टर , रेडिओ, 
कॅल्क्युलेटर , लॅपटॉप मतदान केंद्राच्या १०० मीटरपर्यंत परिसरात वापरणेस 
व जवळ बाळगणेस, तसेच मतदान केंद्रात नेणेस मनाई करीत आहे. 


( ३) धम्मचक्र प्रवर्तन दिन : सातारा जिल्ह्यात सर्वत्र दिनांक ११ 
ऑक्टोबर २०१६ रोजी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कार्यक्रमाचे अनुषंगाने 
प्रतिमा पूजन , पुतळा पूजन तसेच काही ठिकाणी मिरवणुकीचे आयोजन 
करणेत येते कार्यक्रमावेळी कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यत नाकारता येत नाही. 


( ४ ) मराठा क्रांती मोर्चा : - मराठा समाजास आरक्षण मिळावे , 
कोपर्डी, जिल्हा अहमदनगर येथील बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना 
फाशीची शिक्षा द्यावी. अॅट्रासिटी कायद्यात बदल करण्यात यावा इत्यादी 
मागण्यासंदर्भात दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सातारा येथे मराठा 
क्रांती मूक मोर्चा निघणार 

असून सातारा जिल्ह्यातून तसेच बाहेरील 
जिल्ह्यातील मराठा समाजातील सुमारे १० ते १२ लाख जनसमुदाय 
उपस्थित राहणार आहेत . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


सदरचा आदेश दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचे सकाळी 
00.00 ते मतमोजणी संपेपर्यंत अमलात राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला. 


भारत वाघमारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


( ५ ) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत : - बळीराजा , 
स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफी करावी, 
विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच ऊसाची 
थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत , निर्यात बंदी उठवावी 
इत्यादी मागणीसाठी शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन विविध 
प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


सातारा , १० ऑक्टोबर २०१६. 


सातारा. 


वाचले : (१ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ ( १) ( ३) 

मधील तरतुदींनुसार . 
( २) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा 

७/ प्र.आदेश / १६-८९ ०७/ २०१६ , दिनांक २९ सप्टेंबर 
२०१६ . 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( ६ ) अतिक्रमण : - रस्त्याच्याकडेला व शासकीय जागेत झालेली 
अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात . सदर 
वेळी स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढते वेळी जीवित व वित्तहानी 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 


( ७ ) श्रमिक मुक्ती दल : -अध्यक्ष श्री. भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात 
धरणग्रस्त गावांना भेटी दिल्या जात आहेत . तसेच मेळावे घेतले जात 
आहेत. उरमोडी , कोयना धरणग्रस्तांना पुनर्वसन मोहीम राबविणार आहेत . 
यासाठी मोर्चा आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २ / एस.आर. / ३० / २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक, सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 

( १ ) सण / उत्सव/ यात्रा : - सातारा जिल्ह्यातमध्ये सालाबादप्रमाणे 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१६ या कालावधीत 
जिल्ह्यात सर्वत्र नवरात्रौत्सव व दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६ ते दिनांक 
१२ ऑक्टोबर २०१६ या कालवधीत मोहरम हे दोन सण साजरे होत 
आहेत . दिनांक २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी गांधी जयंती तसेच दिनांक ३ 
ऑक्टोबर २०१६ रोजी मराठा क्रांती मूक मोर्चा काढणेचेनियोजन केले 
आहे. सदर सण , उत्सव व मोर्चाचे अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचे सकाळी ०७.०० ते दिनांक 
१५ ऑक्टोबर २०१६ चे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये जमावबंदी व 
सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस 
बाबत . तसेच सदरच्या आदेशाचे कलम ३७ (१), (३) मधून या कालावधीत 
शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम 
वगळयास विनंती केलेली आहे . 


( २) जीवा महाले जयंती :-सातारा जिल्ह्यातील दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०१६ रोजी जीवा महाले जयंती कार्यक्रमाचे अनुषंगाने विविध ठिकाण 
कार्यक्रम होत असतात, विशेषत : किल्ले प्रतापगड येथे जीवा सेनेकडून 


त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा 
मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ ( १) ( ३) 
अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


२३ 


ऑक्टोबर २०१६ 


चे 


२ 
चे 


यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश लागू 
होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिनांक ३० सप्टेंबर 
२०१६ रोजी काढण्यात आला आहे . 


भारत वाघमारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


सातारा , ३० सप्टेंबर २०१६. 


सातारा. 


कार्यकारी दंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


- 


सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक 

००.०० पासून 

ते दिनांक 

१५ 

ऑक्टोबर २०१६ 
२४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( अ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , सुऱ्या , काठ्या किंवा 

शारीरिक इजा करणेसाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू 

बरोबर नेणे . 
( आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( इ) दगड किंवा अस्त्र सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यार किंवा 

साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 
( ई ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे . 
( उ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्या 

वाजविणे, सभ्यता अगर नीति याविरुद्ध असतील अशी किंवा 
राज्याची असतील अशी किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल 
असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे 
सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही 
इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार 
करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम 
अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही 
जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो 
कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा 
दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून 
जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली 
वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे सरकार 
जमा होईल . पोट - कलम ( ३ ) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये 
सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा 
मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये 

मनाई करीत आहे . 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या 
वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्य स्वरूपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक 
आहे. 

२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 

३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य , लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४. ज्या लोकांना शांततेचामार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक 


फौजदारी आचार संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 

क्रमांक एमएजी/ वशि / २६४२ /२०१६.- ज्याअर्थी, जयसिंगपूर 
कुरूंदवाड नगरपरिषद निवडणूक -२०१६ चा निवडणूक कार्यक्रम मा . 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडील क्रमांक कार्या/ ११/ नपा / आरआर/ 
१५६०/२०१६ , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ नुसार जाहीर झाला आहे. 
त्या अनुषंगाने नामनिर्देशन व छाननी कार्यक्रम करताना कायदा व सुव्यवस्था 
राखणेकामी मा . केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेस अनुसरून 
त्या धर्तीवर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयापासून १०० मीटर परिसरात 
बंदी घालणे आवश्यक आहे व तसा निवडणूक निर्णय अधिकारी, जयसिंगपूर , 
कुरूंदवाड व पोलीस निरीक्षक , जयसिंगपूर , कुरूंदवाड यांनी अहवाल 
सादर केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार उमेदवारांचे 
नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणे ही प्रक्रिया दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१६ या कालावधीत पार पाडणार आहे. छाननी 
प्रक्रिया दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ रोजी होणार आहे . तसेच ही प्रक्रिया 
निर्भय व शांततामय वातावरणात होणे आवश्यक आहे. 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी , जयसिंगपूर, कुरूंदवाड 
नगरपरिषद यांचेकार्यालयाच्या ठिकाणी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ ची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री 
झालेली आहे. 


त्याअर्थी, मी, किरणकुमार काकडे, कार्यकारी दंडाधिकारी, शिरोळ, 
तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरून निवडणूक निर्णय 
अधिकारी, जयसिंगपूर , कुरूंदवाड नगरपरिषद यांच्या कार्यालयाच्या 
ठिकाणापासून १०० मीटर परिसरात खालील बाबींना प्रतिबंधित करीत 


आहे. 


१. नामनिर्देशन अर्ज भरताना उमेदवार किंवा त्यांचे एक प्रतिनिधी व 

इतर चार अशी एकूण ५ पेक्षा अधिक नाही. 
२. निवडणूक कार्यालयाच्या ठिकाणी निवडणूक यंत्रणेशिवाय इतरांनी 

लाऊड स्पिकरचा वापर करणे . 
३. या परिसरात घोषणाबाजी करणे, हुल्लडबाजी करणे व इतर कोणतेही 
वाद्या वाजविणे . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


४. या ठिकाणी उपोषण/निदर्शने करणे. 


इत्यादी मागणीसाठी शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन विविध 
प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


५. या परिसरात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या पूर्वसंमतीशिवाय वाहने 

आणणे. 


६. सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था भंग होईल असे कोणतेही कृत्य 


करणे. 


सदरच्या आदेशाची अंमलबजावणी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ ते 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१६ व दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ सकाळी १० 
वाजलेपासून ते छाननी पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील . 

सदरचा आदेश दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी देणेत आला आहे. 


वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचे सकाळी ०७.०० ते दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१६ चे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी व 
सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणे 
बाबत. तसेच सदरच्या आदेशाचे कलम ३७ (१), (३) मधून या कालावधीत 
शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम 
वगळयास विनंती केलेली आहे . 


किरणकुमार काकडे, 
कार्यकारी दंडाधिकारी, 

शिरोळ . 


शिरोळ , 


२१ 


ऑक्टोबर २०१६ . 


त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा 
मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ ( १) ( ३) 
अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण 
सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक 
२०१६ ००.०० पासून 

ते दिनांक 

३१ ऑक्टोबर 

२०१६ 
चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 


१८ ऑक्टोबर 


- 
- 


चे 


वाचले : (१ ) मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 

२०१४ कलम ३७ ( १ ) ( ३) 
मधील तरतुदींनुसार . 
( २ ) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा-७/ 
प्र.आदेश/ १६- ९ ३७१/ २०१६, दिनांक १३ 

ऑक्टोबर 

२०१६. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक डीसी/एमएजी/ २ / एस.आर./ ३२/ २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक , सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 

( १) सण/ उत्सव/ यात्रा : - सातारा जिल्ह्यातमध्ये सालाबादप्रमाणे 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१६ व दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी 
चौणोबा यात्रा, चवणेश्वर , तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा ,दिनांक 
२६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी कर्नवडी यात्रा, खंडाळा व लक्ष्मीमाता यात्रा , 
कुंभारगाव, दिनांक 

२८ ऑक्टोबर 

२०१६ रोजी धनत्रयोदशी, दिनांक 
२९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी दीपावली, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१६ 
रोजी लक्ष्मीपूजन , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी दीपावली पाडवा 
असे सण/ उत्सव/ यात्रा संपन्न होणार आहेत. यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( अ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुऱ्या , काठ्या किंवा 

शारीरिक इजा करणेसाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू 

बरोबर नेणे. 
( आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( इ) दगड किंवा अस्त्र सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा 

साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 
( ई ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 
( उ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्या 

वाजविणे , सभ्यता अगर नीति याविरुद्ध असतील अशी किंवा 
राज्याची असतील अशीकिंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल 
असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे 
सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही 
इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार 
करणे अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम 
अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही 
जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो 
कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा 
दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून 
जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त हेने जप्त केलेली 
वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे सरकार 
जमा होईल . पोट - कलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारांन्वये 
सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा 
मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये 
मनाई करीत आहे . 


( २) निवडणूक : -दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी श्री सेवागिरी 
देवस्थान ट्रस्ट , पुसेगाव , तालुका खटाव , जिल्हा सातारा या संस्थेची 
पंचवार्षिक निवडणूक होणार आहे. सदर निवडणुकीचे अनुषंगाने कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ३) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत : - बळीराजा, 
स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या शेतकऱ्यांची कर्ज माफी करावी, 
विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच ऊसाची 
थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत , निर्यात बंदी उठवावी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


२५ 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१ ) ( ३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या 
वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक 
आहे. 

२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 

३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक 
यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश लागू 
होणार नाही 

सदरचा आदेश हा माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिनांक १४ ऑक्टोबर 
२०१६ रोजी काढण्यात आला आहे . 


सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडणेसाठी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होऊ नयेम्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ 
अन्वये खालील बाबींना निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे. अशी माझी 
खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , शशिकांत शिंदे, प्रभारी पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर 
मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांनुसार दिघी पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २८ 
ऑक्टोबर २०१६ रोजी रात्री ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १५ 

डिसेंबर 
२०१६ चे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत खालील आदेश देत आहे. 
१. निवडणुकीचे कालावधीत प्रचाराच्या अनुषंगाने कोणत्याही परिस्थितीत 

एकावेळी तीनपेक्षा अधिक वाहने एका ताफ्यात चालवू नयेत . तसेच 

दोन ताफ्यातील अंतर हे १५ मिनिटांचे असावे. 
२. सदरचा आदेश संरक्षण वाहनांच्या ताफ्यासह केंद्र किंवा राज्य शासनाचे 
मंत्रीकिंवा उच्च पदस्थ व्यक्ती घेऊन जात असेल तेव्हा त्यांच्या 
सुरक्षिततेविषयी लागू असलेल्या आदेशास अधीन राहून अमलात राहील 
व शासकीय कामावर असलेल्या वाहनांच्या संदर्भात लागू राहणार 
नाही. 


सदर आदेशाचा उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा.दं.वि.सं. कलम १८८ 
अन्वयेशिक्षेस पात्र राहील . 


भारत वाघमारे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी आज रोजी २८ ऑक्टोबर 
२०१६ रोजी दिला आहे. 


सातारा , १४ ऑक्टोबर २०१६ . 


सातारा. 


शशिकांत शिंदे 


प्रभारी पोलीस सह - आयुक्त यांजकडून 


प्रभारी पोलीस सह - आयुक्त , 

पुणे शहर. 


पुणे शहर , २८ ऑक्टोबर २०१६ . 


आदेश 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी. ), १ ९ ७३ चे कलम 
१४४ प्रमाणे आदेश . 


प्रभारी पोलीस सह - आयुक्त यांजकडून 


आदेश 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम ३६ प्रमाणे आदेश 


जा.क्र.वि.शा. /निवडणूक /६६०७/ २०१६.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य 
निवडणूक आयोग पत्र क्रमांक रानिआ/ नप-२०१६/ प्र.क्र .३४/ का . -०६ , 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ च्या निवडणूक कार्यक्रमान्वये डिसेंबर २०१६ 

फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या १ ९ ५ व नवनिर्मित १९ 
नगरपरिषदा/नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका वेळेवर घेणेबाबत व 
नगरपरिषद अध्यक्षाची थेट निवडणुकीबाबत आदेश जाहीर झाला आहे. 
त्यामधील परिशिष्ट २ - अ अंतर्गत १४ नगरपरिषदांचा समावेश असून , 
त्यामध्ये आळंदी नगरपरिषदेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. तिची 
आचारसंहिता दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीपासून ते निवडणुकीचा 
निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्त्वात राहील . दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ 
रोजी मतदान होणार असून मतमोजणी दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ 

रोजी 
होणार आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील दिघी पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील आळंदी नगरपरिषदमधील प्रभाग क्रमांक ७ , ८ , ९ ची 
निवडणूक होणार आहे. 

आणि ज्याअर्थी, आचारसंहिता सुरू झालेपासून मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत 
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील दिघी पोलीस स्टेशन 
हद्दीतील आळंदी नगरपरिषदमधील प्रभाग क्रमांक ७, ८, ९ ची निवडणूक 


जा.क्र.वि.शा. /निवडणूक/ ६६०८/ २०१६.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य 
निवडणूक आयोग पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०१६/ प्र.क्र .३४ / का .-०६, 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ च्या निवडणूक कार्यक्रमान्वये डिसेंबर २०१६ 

फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या १ ९ ५ व नवनिर्मित १ ९ 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका वेळेवर घेणेबाबत व 
नगरपरिषद अध्यक्षाची थेट निवडणुकीबाबत आदेश जाहीर झाला आहे. 
त्यामधील परिशिष्ट २ - अ अंतर्गत १४ नगरपरिषदांचा समावेश असून , 
त्यामध्ये आळंदी नगरपरिषदेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. तिची 
आचारसंहिता दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीपासून ते निवडणुकीची 
निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्त्वात राहील . दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ 
रोजी मतदान होणार असून मतमोजणी दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी 
होणार आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील दिघी पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील आळंदी नगरपरिषदमधील प्रभाग क्रमांक ७, ८ , ९ ची 
निवडणूक होणार आहे. 


९ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


" 


आणि ज्याअर्थी, आचारसंहिता सुरू झालेपासून मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत 
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील दिघी पोलीस स्टेशन 
हद्दीतील आळंदी नगरपरिषदमधील प्रभाग क्रमांक ७, ८ , ९ ची निवडणूक 
सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडणेसाठी कायदा व सुव्यवस्था राखणे 
आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, मी , शशिकांत शिंदे, प्रभारी पोलीस सह - आयुक्त , पुणे शहर 
मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ च्या कलम ३६ प्रमाणे मिळालेल्या 
आधिकारानुसार दिघी पोलीस स्टेशनच्या ठाणे स्वाधिन अधिकारी यांना 
खाली नमूद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान 
करीत आहे. 


क्रमांक पगक / कावि/ २९ ४ / २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये केंद्र सरकारने बैलगाडी 
शर्यतीचीबंदी उठवलेली आहे. परंतु पेटाने केंद्र शासनाच्या निर्णयाविरूद्ध 
मा . सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्याने बैलगाडी शर्यतीस 
पुन्हा स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे पेटाविरोधामध्ये जिल्ह्यामध्ये आंदोलने/ 
मोर्चे होत आहेत. पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेला पवना धरणामधून 
बंद पाईपलाईनद्वारे करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे कामकाज पुन्हा 
सुरू होण्याची शक्यता आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाकरिता 
भूसंपादनाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा 
तीव्र विरोध आहे. सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्याला पुणे जिल्ह्यातील 
खडकवासला, पानशेत, वसरगाव , डिंभे, चासकमान, कुकडी इत्यादी 
धरणातून पिण्यासाठी पाणी सोडणेसाठी पुणे जिल्ह्यातील सर्व पक्ष, 
संघटना व शेतकरी यांचा विरोध आहे . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर 
मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली , मोर्चे, रास्ता 
रोको, निदर्शने होत आहेत . त्यावरून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये गंभीर 
स्वरूपाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 


( ) रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावांचे अगर मिरवणुकीत व्यक्तीचेवागणे 

अगर कृत्याबाबत आदेश देणे. 
( ब) ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही 

ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे. 
( क ) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाच्या 

वेळी वापरण्यात येणाऱ्या लाउड स्पिकरच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित 

करून दिलेली वेळ यावर नियंत्रण करणे. 
( ड ) मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचेठिकाण 

दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे. 
हा आदेश पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील दिघी पोलीस 
स्टेशनचे वरील नमूद हद्दीत दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१६ चे रात्री ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक १५ 

डिसेंबर २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक वाटते . तरी वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २० जानेवारी 

रोजी 
वाजलेपासून ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत 
१४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व (३ ) 
चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे. 


जानेवारी २०१६ 


००.०१ 


लागू राहील. 


सदर आदेश भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अॅक्ट , १ ९ ५१ 
च्या कलम १३४ नुसार शिक्षेस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी आज रोजी २८ ऑक्टोबर 
२०१६ रोजी दिला आहे . 


शशिकांत शिंदे 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व (३ ) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
२० 

रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २ फेब्रुवारी 
२०१६ रोजी रात्री २४.०० 

दिवसांकरिता खाली नमूद 
केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


प्रभारी पोलीस सह - आयुक्त , 

पुणे शहर . 


पुणे शहर , २८ ऑक्टोबर २०१६. 


जानेवारी २०१६ 


वाजेपर्यंत १४ 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) (Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १), 

( ३) . 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २०१५-१८७, दिनांक १९ जानेवारी २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 

नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा , तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे . 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


आदेश 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police 
Act , 1951) च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


२७ 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव 
करणे , कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for The 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार असल्यास 
त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून 
त्याबाबत पोलीस स्टेशनची रितसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे संदर्भिय आदेश निर्गमित झालेले 
आहेत . नमूद आदेशाची मुदत 

डिसेंबर २०१५ 

रोजी संपलेली 
आहे. 


दिनांक २६ 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) (Title substituted for The Bombay Police 
Act , 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाची धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था 
असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांनुसार तसेच गोपनीय 
माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहळणी होऊन 
त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत 
कळविण्यात आलेले आहे. यापूर्वी पुणे ग्रामीण हद्दीतील पौड , मावळ , 
मुळशी तसेच इतर परिसरात लग्न समारंभात इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीकडून 
छायाचित्रणाकरिता ड्रोन कॅमेराचा वापर झालेला आहे. याबाबत संबंधित 
पोलीस स्टेशनला कोणतीही पूर्व माहिती देण्यात आलेली नाही. पुणे 
जिल्ह्यात होणाऱ्या आगामी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने, जेजुरी येथील 
सोमवती अमावस्या तसेच इतर अन्य धार्मिक सोहळे, लग्न सोहळे, सभा 
तसेच सार्वजनिक ठिकाणे, धार्मिक स्थळे, संस्था, धरणे , सोहळा, सभा 
वगैरे ठिकाणांचे छायाचित्रण होऊन त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता 
आहे. याकरिता ड्रोन कॅमेराचा छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी 
व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे 
आवश्यक ठरत आहे . जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून 
त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती 
खबरदारी घेता येईल . 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक , 
खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर 
करणार असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ 
दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनची रितसर परवानगी 
घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 
आदेश निर्गमित होणेस विनंती केलेली आहे. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


राजेंद्र मुठे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


पुणे, २० जानेवारी २०१६. 


वाचा : ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ खाली 


आदेश . 


( २) मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 
क्रमांक दंविक/ २७/ २०१६, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ . 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाची धार्मिक स्थळे, धरणे, 
केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांनुसार तसेच 
गोपनीय माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहळणी 
होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता 
असलेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. याकरिता ड्रोन कॅमेराचा 
छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची 
पूर्व माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. 
जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून 
कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल , अशी 
माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , राजेंद्र 
मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ 
चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 


आदेश 


पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम 
१४४ खाली प्रतिबंध आदेश जारी करणे, ड्रोन कॅमेराच्या वापराबाबत. 


क्रमांक पगक/ कावि/ ७०१/ २०१६. – ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, 
पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्र करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील छायाचित्रण 
करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये ड्रोन कॅमेरा 
वापरणारे यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करत असल्यास 


. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४० 


त्याची पूर्वी माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास कार्यक्रमाचेपूर्वी ७ दिवस 
आधी कळवून याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनकडून रीतसर परवानगी 
घेणे बंधनकारक करणेत येत आहे. 


कक्ष) यांना माहिती न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम 
१८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक 
२ फेब्रुवारी २०१६. 


सदर आदेशाप्रमाणे छायाचित्रण करणारे , व्यावसायिक , खाजगी 
व्यक्ती यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस स्टेशनकडे ७ दिवसांत माहिती 
न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय 
कारवाईस पात्र राहतील . 


राजेंद्र मुठे 


पुणे, २ फेब्रुवारी २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक 
६ फेब्रुवारी २०१६. 

राजेंद्र मुठे, 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
पुणे , २ फेब्रुवारी २०१६. 

पुणे. 


वाचा : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील जा.क्र . 

दंविक / २२० / २०१६, दिनांक ३१ मे २०१६ . 
( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


वाचा : ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ खाली 

आदेश 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम 
१४४ खाली आदेश जारी करणे. 


पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम 
१४४ खाली प्रतिबंध आदेश जारी करणे. 


. 


क्रमांक पगक / कावि / ६९९/ २०१६.– ज्याअर्थी, या कार्यालयाच्या 
निदर्शनास आले आहे की , पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक 
संस्था, शाळा, कॉलेजेस, युनिव्हर्सिटी , विविध खाजगी कार्यालये, खाजगी 
कंपन्या, औद्योगिक संस्था, यात्रा कंपनी असून त्यांचेकडून विद्यार्थी, 
कंपनीतील कामगार , नागरिक यांच्यासाठी विविध सहली, शैक्षणिक 
सहली, नैसर्गिक सहली, यात्रा सहली आयोजित केल्या जातात . नागरिक 
अशा सहलींना गेल्यावर सहलीच्या ठिकाणी , उत्तराखंडमध्ये ज्याप्रमाणे 
अचानकपणे नैसर्गिक आपत्ती उद्भवली त्याप्रमाणे नैसर्गिक आपत्ती 
आल्यास , पूर आलेस त्यामध्ये नागरिक , विद्यार्थी 

अडकून पडतात . 
अशावेळी ज्या राज्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये अशी घटना घडते तेथील जिल्हा 
प्रशासन , येथील जिल्हा प्रशासनास किती नागरिक पुणे जिल्ह्यातून 
सदर ठिकाणी गेले होते त्यांची यादी मागतात . सदर यादी जिल्हा 
प्रशासनाकडे नसल्याने संबंधित संस्था , शाळा यांचेकडून यादी प्राप्त 
करणेस प्रशासनाचा वेळ वाया जातो, त्यामुळे घटना घडलेल्या ठिकाणच्या 
प्रशासनाला आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये अडथळे निर्माण होतात . 

त्याअर्थी, सर्व पुणे जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्था, शाळा, कॉलेजेस , 
युनिव्हर्सिटी, विविध खाजगी कार्यालये, खाजगी कंपन्या, औद्योगिक 
संस्था , यात्रा कंपनी यांनी अशा स्वरूपाच्या सहली आयोजित करताना 
सहल दिनांकापूर्वी दोन दिवस अगोदर सहलीला जाणाऱ्यांची पूर्ण नावे, 
पत्ता , मोबाईल क्रमांक यांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे ( आपत्ती 
व्यवस्थापन कक्ष) यांना कळविणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करणेत येत आहेत . 


क्रमांक पगक/ कावि/ ४८५२ / २०१६. – ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण , पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यात नगरपालिका , ग्रामपंचायत , कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इत्यादी 
हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारकांनी त्यांचेकडील घरे दुकाने/ फ्लॅट प्रत्यक्ष/ 
अप्रत्यक्ष भाडे तत्त्वावर देणे , पोट - भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास 
विकत घेणाऱ्याची भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ 
दिवसांचे आत कळविणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ प्रमाणे संदर्भीय आदेश निर्गमित झाले आहेत . मोठ्या प्रमाणावर 
औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने 
दिली जातात . दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा 
गुन्हा घडल्यावर त्याची तत्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरूं म्हणून 
राहणाऱ्या लोकांची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक 
आहे. पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता पुणे शहराला 
लागून 

असलेल्या हवेली, लोणीकाळभोर , लोणीकंद , चाकण, खेड , 
शिक्रापूर , आळंदी, तळेगाव दाभाडे, राजगड , पौड , लोणावळा शहर , 
लोणावळा ग्रामीण , शिरूर , रांजणगाव व ज्या ज्या ठिकाणी औद्योगिक 
वसाहती आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय 
लोक नोकरी, व्यावसायानिमित्त येऊन भाड्याने घरे/ दुकाने/ फ्लॅट घेऊन 
राहत आहेत . 


दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी पुणे येथे झालेला बॉम्बस्फोट, दिनांक 
२ सप्टेंबर २०१४ रोजी पुणे शहरात सापडलेले नक्षलवादी व इंडियन 
मुजाहिद्दीन ( आयएम ) या दहशतवादी संघटनेसाठी काम करणारे आतापर्यंत 
पुण्यातील १५ इसमांना अटक करण्यात आलेले आहे . दिनांक ९ मे 
२०१५ रोजी तळेगाव दाभाडे येथे भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या माओवादी 
संघटनेच्या २ सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे . 


९ 


. 


सदर आदेशाप्रमाणे शैक्षणिक संस्था, शाळा, कॉलेजेस, युनिव्हर्सिटी, 
विविध खाजगी कार्यालये, खाजगी कंपन्या , औद्योगिक संस्था, यात्रा 
कंपनी यांनी वरीलप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे ( आपत्ती व्यवस्थापन 


तरी ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील नगरपालिका, 
ग्रामपंचायत , कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारकांनी 
त्यांचेकडील घरे / दुकाने/फ्लॅट प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडे तत्त्वावर देणे, पोट 
भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची भाडेकरूंची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


२ ९ 


माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांचे आत कळविणेबाबत फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यास 
विनंती केलेली आहे . 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहत 
असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात . 
दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर 
त्याची तत्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची 
संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व 
गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकेल , अशी 
माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , राजेंद्र 
मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करीत आहे. 


घरमालकांनी त्यांचे घरात भाडेकरू ठेवताना भाडेकरूचे(१) संपूर्ण 
नाव , (२ ) सध्याचा पत्ता, ( ३) मूळ पत्ता , ( ४) दोन फोटो , ( ५ ) त्यांना 
ओळखणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व पत्ता , ( ६) घरभाडे करारनामा , ( ७) 
ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे प्राप्त करून घेऊन संबंधित स्थानिक 
पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक करणेत येत आहे . 


पेटाविरोधामध्ये जिल्ह्यामध्ये आंदोलने /मोर्चे होत आहेत . पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिकेला पवना धरणामधून बंद पाईपलाईनद्वारे करण्यात येणाऱ्या 
पाणीपुरवठ्याचे कामकाज पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. सोलापूर 
व अहमदनगर जिल्ह्याला पुणे जिल्ह्यातील खडकवासला, पानशेत , 
वरसगाव, डिंभे, चासकमान, कुकडी इत्यादी धरणांतून पिण्यासाठी 
पाणी सोडण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील सर्व पक्ष, संघटना व शेतकरी यांचा 
विरोध आहे. पुणे-नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाकरिता भूसंपादनाचे 
कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध 
आहे. सर्वत्र गावाच्या यात्रा साजऱ्या होणार आहे . तसेच जिल्ह्यामध्ये 
इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , रॅली, मोर्चे, 
रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत. त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा , 
१९ ५१ चे कलम ३७ ( १) , (३ ) चे आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याने 
वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३ जून 
२०१६ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १६ जून २०१६ रोजी रात्री 
२४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १ ) व ( ३) चा अंमल जारी करणेची विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
३ जून २०१६ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १६ जून २०१६ 
रोजीचे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली 
कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 

नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा , तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 


सदर आदेशाप्रमाणे घरमालक यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस 
स्टेशनकडे माहिती न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम 
१८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 


सदरचा आदेश हा आदेश दिनांक ८ जून २०१६ पासून दोन 
महिनेचे कालावधीकरिता अमलात राहील . 

राजेंद्र मुठे , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
पुणे , १० जून २०१६. 

पुणे. 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१), 

( ३) . 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २१३१/ २०१६, दिनांक २ जून २०१६. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


- 


नेणे. 


- 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police 
Act, 1951) च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत . 

क्रमांक पगक/ कावि /४५६६/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
केंद्र सरकारने बैलगाडा शर्यतीची बंदी उठवलेली आहे . परंतु पेटाने 
केंद्र शासनाच्या निर्णयाविरूद्ध मा . सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल 
केल्याने बैलगाडा शर्यतीस पुन्हा स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे 


( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव 
करणे , कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 
करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


( १ ) तमाम लोकांना कळविण्यात येते की , श्रीक्षेत्र आळंदी येथील 
इंद्रायणी नदीचे पाणी कुबेर गंगा ते थेट थोरले पुलापर्यंत कोणत्याही 
ठिकाणी दोन्ही तीरांवर पिण्याकरिता व स्वयंपाकाकरिता उपयोगात 
आणण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे. 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) ( Title substituted for The Bombay Police 
Act , 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम (३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


( २) गावात असलेल्या ज्या विहिरीचेपाणी शुद्ध केलेले आहे. तथापि , 
ते पाणी भांडी घासणे वगैरेकरिता वापरावयाचे आहे. गावात ठिकठिकाणी 
पाण्याचे नळ आहेत त्या नळाचे पाणी पिण्यासाठी वापरावयाचे आहे . 

(३) नदीचे पात्रात कोणतेही घाणेरडे कपडे धुवू नयेत अगर कोणत्याही 
प्रकारे नदीचेपाणी दूषित होईल असे कृत्य करू नये. तसेच धुण्यासाठी 
राखून ठेवलेल्या जागेत कपडे धुवावेत . 

( ४) स्नानाच्या जागा पुरुष व स्त्रियांसाठी वेगवेगळ्या राखून ठेवलेल्या 
आहेत . त्याच जागेत संबंधितांनी स्नान करावे. 


सदरहू 

आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम 
१३१ प्रमाणे खटला केला जाईल याची नोंद घ्यावी. 
सदरहू आदेशाची 

मुदत 

दिनांक १ डिसेंबर २०१५ ते दिनांक ८ 
डिसेंबर २०१५ अखेर राहील . 


राजेंद्र मुठे , 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे . 


पुणे, २७ नोव्हेंबर २०१५. 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


राजेंद्र मुठे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


पुणे, ३ मार्च २०१६ . 


वाचा : ( १) मोटार वाहन कायदा, १ ९ ८८ चे कलम ११५/ शासन 

अधिसूचना / गृहविभाग क्र . एमएव्ही-०५८९ /सीआर-१०६१ 
टीआरए -२, दिनांक 

दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० . 
( २ ) मुख्याधिकारी, आळंदी नगरपरिषद, आळंदी देवाची, ता. 

खेड , जि . पुणे यांचेकडील पत्र आनपा/ का.या./ १७१० / 
२०१५ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


वाचा : ( १ ) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) (Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३३ चे पोट 

कलम ( १) ( एम ). 
( २ ) मुख्याधिकारी, आळंदी नगरपरिषद, आळंदी देवाची, ता . 

खेड , जि . पुणे यांचेकडील पत्र आनपा/ का.या. /१७११/ 
२०१५, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५. 


- 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


ते 


८ 


श्री क्षेत्र आळंदी कार्तिकी यात्रा सन २०१५ चे कालावधीत इंद्रायणी 
नदीचे पाणी पिण्यासाठी वापरण्यास बंदी ( मनाई) करणेबाबत. 

क्रमांक पगक / कावि/ ७६ ९ ६/ २०१५. The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
३३ चे पोट - कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , 
राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे असे फर्मावितो की , 


श्री क्षेत्र आळंदी कार्तिकी यात्रा सन २०१५ चे कालावधीत मोटार 
वाहतुकीस बंदी घालणेबाबत . 

क्रमांक पगक / कावि / ७६ ९ ६ ( अ)/ २०१५. — मोटार वाहन कायदा , 
१९ ८८ चे कलम ११५ / शासन अधिसूचना/ गृहविभाग क्र . एमएव्ही-०५८ ९ / 
सीआर- १०६१ -टीआरए -२, दिनांक २० 

सप्टेंबर १९९ ० 

अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे 
असे फर्मावितो की , खाली दिलेले मार्गदिनांक ६ डिसेंबर २०१५ 
डिसेंबर २०१५ ( दोन्ही दिवस धरून) या मुदतीत सर्व मोटारींना वापरण्यास 
बंदी घालण्यात येत आहे. 
( १) पुणे - आळंदी रस्ता 

( अ) धाकट्या पादुका एस.टी. स्टँड 

ते आळंदी ( जुन्या पुलावरून). 
( ब ) धाकट्या पादुका एस.टी. स्टँड 

ते चाकण रस्ता जकात नाका 
( नव्या पुलावरून ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


३१ 


- 


( २ ) चाकण - आळंदी रस्ता ( अ) चाकण रस्ता जकात नाका ते 

एस.टी. स्टँड ( जुन्या व नवीन 

पुलावरून). 
( ३) आळंदी- मरकळ/ सोळू रस्ता 
( ४) आळंदी- वडगाव रस्ता 
( ५ ) आळंदी- केळगाव रस्ता 
(६ ) आळंदी- च -होली रस्ता 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक वाटते . तरी वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ रोजी ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक ३ जानेवारी 

जानेवारी २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत 
१४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) 
चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे . 


राजेंद्र मुठे , 


पुणे, २७ नोव्हेंबर २०१५. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


: 


वाचले : ( १ ) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ), 

( ३). 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ ७०७७/ २०१६, दिनांक १८ डिसेंबर २०१५. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
दिनांक 

२१ डिसेंबर २०१५ 

रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ३ 
जानेवारी २०१६ रोजीचे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता 
खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर 

नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव , तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police 
Act, 1951) च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 

क्रमांक पगक/ कावि / ८०५६/ २०१५. – ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण , पुणे यांनी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २४ डिसेंबर 
२०१५ रोजी दत्त जयंती व ईद - ए -मिलाद सण सर्वत्र साजरा होणार 
आहे. दिनांक २५ डिसेंबर २०१५ रोजी खिश्चन बांधवांचा खिसमस हा 
सण सर्वत्र साजरा होणार आहे . दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी 
नववर्षाचा स्वागत समारंभ कार्यक्रम सर्वत्र साजरा करण्यात येणार 
आहे . दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी लोणीकंद हद्दीमध्ये पेरणे फाटा 
येथे दलित बांधवांच्या वतीने मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम साजरा होणार 
आहे. दिनांक ७ डिसेंबर २०१५ रोजीपासून नागपूर येथे महाराष्ट्र 
विधिमंडळाचेहिवाळी अधिवेशन सुरू झालेले आहे. पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिकेला पवना धरणामधून बंद पाईपलाईनद्वारे करण्यात येणाऱ्या 
पाणीपुरवठ्याचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा 
तीव्र विरोध आहे. सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्याला पुणे जिल्ह्यातील 
खडकवासला, पानशेत , वरसगाव , डिंभा, चासकमान, कुकडी इत्यादी 
धरणातून पिण्यासाठी पाणी सोडणेसाठी पुणे जिल्ह्यातील सर्व पक्ष, 
संघटना व शेतकरी यांचा विरोध आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर 
मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली , मोर्चे, रास्ता 
रोको, निदर्शने होत आहेत . त्यावरून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये गंभीर 
स्वरूपाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 


- 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) ( Title substituted for The Bombay Police 
Act, 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 


- 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


तरी ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील नगरपालिका, 
ग्रामपंचायत , कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारक 
यांनी त्यांचेकडील घरे, दुकाने, फ्लॅट तसेच फार्म हाउस प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष 
भाडेतत्त्वावर देणे , पोट -भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत 
घेणाऱ्याची, भाडेकरूंची माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांचे 
आत कळविणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ 
प्रमाणे आदेश निर्गमित झाले आहेत . 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहत 
असल्याचे तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात . 
दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर 
त्याची तात्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरूं म्हणून राहणाऱ्या लोकांची 
संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व 
गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊन शकेल , अशी 
माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , राजेंद्र 
मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ 
चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे . 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


राजेंद्र मुठे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


पुणे, १९ डिसेंबर २०१५. 


वाचा : (१ ) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील जा.क्र . 

दविक/ ३८४/ २०१५, दिनांक २१ डिसेंबर २०१५. 
( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 

चे कलम १४४ खालील 


मालमत्ताधारक यांनी त्यांचेकडील घरे, दुकाने , फ्लॅट तसेच फार्म 
हाउसमध्ये भाडेकरू ठेवताना भाडेकरूचे( १) संपूर्ण नाव , (२) सध्याचा 
पत्ता , ( ३) मूळ पत्ता , ( ४) दोन फोटो , ( ५ ) त्यांना ओळखणाऱ्या व्यक्तीचे 
नाव व पत्ता , (६) घरभाडे करारनामा , ( ७) ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे 
प्राप्त करून घेऊन संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर 
करणे बंधनकारक करणेत येत आहे. 


आदेश . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम 
१४४ खाली प्रतिबंध आदेश जारी करणे. 


सदर आदेशाप्रमाणे घरमालक यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस 
स्टेशनकडे माहिती न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम 
१८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील. 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक 


७ 


जानेवारी २०१६ . 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे . 


पुणे, ७ जानेवारी २०१६. 


-- 


क्रमांक पगक / कावि / ८३/ २०१६. ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे 
ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहत असल्याचे तेथे काम 
करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात . दहशतवादी कारवाया व 
गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तात्काळ 
उकल करण्यासाठी भाडेकरूं म्हणून राहणाऱ्या लोकांची माहिती स्थानिक 
पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक 
विचार करता पुणे शहराला लागून असलेल्या हवेली , लोणीकाळभोर , 
लोणीकंद, चाकण , खेड , शिक्रापूर , आळंदी, तळेगाव दाभाडे, राजगड , 
पौड , लोणावळा शहर , लोणावळा ग्रामीण , शिरूर, रांजणगाव व ज्या 
ज्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 
मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय लोक नोकरी, व्यावसायानिमित्त येऊन भाड्याने 
घरे/ दुकाने/ फ्लॅट घेऊन राहत आहेत . 
दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी पुणे येथे झालेला बॉम्बस्फोट , दिनांक 
सप्टेंबर 

२०१४ रोजी पुणे शहरात सापडलेले नक्षलवादी व इंडियन 
मुजाहिद्दिन ( आयएम) या दहशतवादी संघटनेसाठी काम करणारे आत्तापर्यंत 
पुण्यातील १५ इसमांना अटक करण्यात आलेले आहे . दिनांक ९ मे 
२०१५ रोजी तळेगाव दाभाडे येथे भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या माओवादी 
संघटनेच्या २ सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) (Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १ ), 

( ३ ) . 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ ६८५५/ २०१५, दिनांक ३ डिसेंबर २०१५. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


. 


२ 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police 
Act , 1951) च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


३३ 


रोजीपासून नागपूर 

येथे महाराष्ट्र 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


क्रमांक पगक/ कावि / ७७७३ / २०१५.– ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३ डिसेंबर 
२०१५ ते दिनांक ११ डिसेंबर २०१५ या कालावधीमध्ये श्रीक्षेत्र आळंदी 
व देहू येथे कार्तिकी यात्रा व संजीवन सोहळा साजरा करण्यात येणार 
आहे. दिनांक ७ डिसेंबर २०१५ 
विधिमंडळाचेहिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे . पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिकेला पवना धरणामधून बंद पाईपलाईनद्वारे करण्यात येणाऱ्या 
पाणीपुरवठ्याचे कामकाज पुन्हा सुरू होणार आहे. सोलापूर व अहमदनगर 
जिल्ह्याला पुणेजिल्ह्यातील खडकवासला, पानशेत , वरसगाव , डिंभा , 
चासकमान , कुकडी इत्यादी धरणातून पिण्यासाठी पाणी सोडण्यासाठी 
पुणे जिल्ह्यातील सर्वपक्ष, संघटना व शेतकरी यांचा विरोध आहे. तसेच 
जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, 
रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . त्यावरून पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये गंभीर स्वरूपाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याने वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ६ डिसेंबर २०१५ रोजी ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१५ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत 
१४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) 
चा अंमल जारी करणेची विनंती केली आहे. 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951 ) (Title substituted for The Bombay Police 
Act , 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशीदिलेला आहे. 


राजेंद्र मुठे , 


पुणे, ५ डिसेंबर २०१५. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे . 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
६ डिसेंबर २०१५ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १९ डिसेंबर 
२०१५ रोजीचे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता खाली नमूद 
केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 

नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा , तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या,बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 


वाचा : (१ ) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील जा.क्र . 

दविक/ ३५६/ २०१५, दिनांक २ डिसेंबर २०१५. 
( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ कलम १४४ खालील 

आदेश 


चे 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


- 


पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 
१४४ खाली प्रतिबंध आदेश जारी करणे . 


क्रमांक पगक / कावि / ७८२६/ २०१५. ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिक मोठ्या 


- 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त करणारे दुकानातून असा व्यवसाय करणारे 
व्यावसायिकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. पुणे शहर हद्दीतील 
फरासखाना पोलीस स्टेशन परिसरात बॉम्बस्फोटमध्ये सातारा जिल्ह्यातील 
चोरीच्या मोटारसायकलीचा वापर करण्यात आलेला होता. अलीकडे 
होत असलेल्या अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सुद्धा चोरीच्या 
मोटारसायकलींचा सर्रास वापर होत असल्याचेनिदर्शनास आलेले आहे. 
याचप्रमाणे अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या मोटारसायकली 
व इतर लहान मोठ्या वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे . 


वाचा : ( १ ) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) (Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३३ चे पोट 

कलम ( १) ( आय) . 
( २ ) मुख्याधिकारी, आळंदी नगरपरिषद , आळंदी देवाची, ता . 
खेड , जि . पुणे यांचेकडील पत्र आनपा/ का.या./ १७० ९ / 

३१ ऑक्टोबर 

२०१५. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


- 


२०१५ , दिनांक 


श्री क्षेत्र आळंदी कार्तिकी यात्रा सन २०१५ चे कालावधीत संसर्गजन्य 
रोग्यांना नगरपरिषद हद्दीत येण्यास मनाई करणेबाबत. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण 
झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांची खरेदी-विक्रीचे 
व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत . परंतु याबाबत खरेदी विक्रीचा 
योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची 
खरेदी-विक्री होण्याची दाट शक्यता असते . खरेदी -विक्रीबाबत योग्य 
तपशील उपलब्ध नसलेने त्यांचे गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम होत 
आहे. यामुळे पोलीस स्टेशन हद्दीत जुनी वाहने खरेदी-विक्रीबाबत माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. 


क्रमांक पगक / कावि / ७६ ९ ६ (ब)/ २०१५. – The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
३३ चे पोट - कलम ( १) ( आय) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास 
अनुसरून मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे असे फर्मावितो 
की , दिनांक १ डिसेंबर २०१५ ते दिनांक ८ डिसेंबर २०१५ अखेर खेड 
तालुक्यातील आळंदी नगरपरिषदेच्या हद्दीत एक मैलाच्या आत असणाऱ्या 
रस्त्यावर व सार्वजनिक जागेत संसर्गजन्य रोग्यांनी येऊ नये . अशा 
प्रकारचा संसर्गजन्य रोगी आळंदी नगरपरिषद हद्दीत आढळून आल्यास 
नगरपरिषदेने त्यांच्यासाठी तयार केलेल्या शेडमध्ये यात्रेच्या मुदतीत 
त्यांना रहावे लागेल . 


तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री कारणारे 
व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबत माहिती 
(वाहन क्रमांक , इंजिन चासी क्रमांक , मूळ मालकाचे नाव , मूळ गावचा व 
सध्या राहत असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक , ओळखपत्र, 
वाहनांचे आरसीटीसी बुक , खरेदी करणाऱ्याचे नाव , मूळ गावचा व 
सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक व 
ओळखपत्र इ .) दर ०७ दिवसांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे 
आवश्यक असून याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
१४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यास विनंती केलेली आहे. 


१ 


चे कलम 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे . 


पुणे , २७ नोव्हेंबर २०१५. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे 
व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी -विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री 
पटली आहे . यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , राजेंद्र मुठे, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
१४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 


आदेश 


चे कलम 


-- 


सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री 
करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी- विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे 
भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाई 
पात्र राहतील . 


वाचले : (१) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक 

रानिआ / ग्रापंनि-२०१५ / प्र.क्र .२० / का -८ , दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०१५ . 
( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 

( ३ ) शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५९ चे कलम १७ ( ३) ( ) व ( बी) 
क्रमांक पगह / कावि/ १५८१/ २०१५. – ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक 
आयोग, महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे जानेवारी ते एप्रिल 
२०१६ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व 
पोटनिवडणुकांची घोषणा केलेली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 
ग्रामपंचायतीच्या एकूण ०४ सार्वत्रिक व ०१ पोट -निवडणूकांचा समावेश 
असून याबाबतची आचारसंहिता दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१५ चे रात्री 
१२.०० वाजलेपासून निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात 
अमलात आलेली आहे. सदर निवडणुकांचे मतदान दिनांक १९ डिसेंबर 
२०१५ रोजी होत तर मतमोजणी दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ रोजी होत 
आहे. पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक व पोट - निवडणूक शांततामय 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक ८ डिसेंबर 


२०१५. 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


पुणे , ८ डिसेंबर २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


३५ 


व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये 
शस्त्र अथवा हत्यारे/ दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, मानवी जीवितहानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला 
धोका पोहचूनये. सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी 
तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा / दारूगोळ्यांचा गैरवापर 
होण्याची दाट शक्यता असल्याने परवान्यावरील शस्त्रे / अग्निशस्त्रे जवळ 
बाळगण्यास, धारण करण्यास तसेच वाहून नेणेस प्रतीबंध करणे आवश्यक 
आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , 
१ ९ ५९ चे कलम १७ ( ३) ( ओ) व ( बी ) मधील प्राप्त अधिकारान्वये 
कोणत्याही व्यक्तीस पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट -निवडणुक 
असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ अखेरपर्यंत स्वत : जवळ परवाना प्राप्त 
अग्निशस्त्रे / हत्यारे/ दारूगोळा बाळगणेस व बरोबर नेणेस मनाई करीत 
आहे. या आदेशातून बंदोवस्तासाठी आणणारे अधिकारी/ कर्मचारी तसेच 
बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या सुरक्षा 
कर्मचारी यांना वगळणेत येत आहे. बँका अथवा सार्वजनिक संस्था यांनी 
निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही 
याची दक्षता घेणेची जबाबदारी संबंधित बँकेची/ संस्थांची / अधिकाऱ्यांचे व 
राहील . 


क्रमांक पगह / कावि / ७३९ ४ / २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये नगरपरिषदा/ नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका 
आणि नगरपरिषद अध्यक्षांच्या निवडणूक कार्यक्रम दिनांक १७ ऑक्टोबर 
२०१६ रोजी जाहीर झालेला असून त्याची आचारसंहिता दिनांक १७ 
ऑक्टोबर २०१६ रोजी लागू झालेली आहे. तसेच दिनांक १४ डिसेंबर 
२०१६ रोजी जिल्ह्यातील १० नगरपरिषदा/ नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक 
निवडणूका 

होणार असून दिनांक 

१५ डिसेंबर २०१६ 

रोजी मतमोजणी 
होणार आहे . कोपर्डी, जिल्हा अहमदनगर येथील घटनेच्या निषेधार्थ 
जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र आंदोलने , रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको , निदर्शने होत 
आहेत. पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेला पवना धरणामधून बंद 
पाईपलाईनद्वारे करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे कामकाज पुन्हा सुरू 
होण्याची शक्यता आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज 
चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध विरोध आहे . 
पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणचे सहा 
पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून , त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा 
तीव्र विरोध आहे. पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक 
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्याकरिता 
विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलन, रॉली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शन 
होत आहेत . 


डिसेंबर २०१५ 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१),( ३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक वाटते तरी वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी ००.१० 
वाजलेपासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत 
१४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१), ( ३) 
चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे. 


२४.०० वाजेपर्यंत 


३ 


सदरचा आदेश दिनांक 

२१ 

रोजीचे 
अमलात राहील. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा.दं.सं.क. 
१८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देणेत आला आहे . 


राजेंद्र मुठे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे, 


पुणे, २७ नोव्हेंबर २०१५. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


-- 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) (Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ), 

( ३). 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २०१६-४४३२ , दिनांक १ ९ ऑक्टोबर 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
२१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक 
३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता 
खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 

नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा , तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी , दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
नेणे. 


२०१६ . 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police 
Act, 1951) चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


- 


( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व (३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


क्रमांक पगक / कावि / ७५४०/ २०१६ . ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, 
संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार असल्यास 
त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून 
त्याबाबत पोलीस स्टेशनची रितसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे संदर्भिय आदेश निर्गमित झालेले 
आहेत. नमूद आदेशाची मुदत दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ रोजी 
संपलेली आहे . 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) ( Title substituted for The Bombay Police 
Act , 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम (३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे ,केंद्रीय संस्था 
असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांनुसार तसेच गोपनीय 
माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहळणी होऊन 
त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत 
कळविण्यात आलेले आहे. यापूर्वी पुणे ग्रामीण हद्दीतील पौड , मावळ , 
मुळशी तसेच इतर परिसरात लग्न समारंभात इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीकडून 
छायाचित्रणाकरिता ड्रोन कॅमेराचा वापर झालेला आहे. याबाबत संबंधित 
पोलीस स्टेशनला कोणतीही पूर्व माहिती देण्यात आलेली नाही . पुणे 
जिल्ह्यात होणाऱ्या आगामी दिवाळी सण अन्य धार्मिक व लग्न सोहळे , 
सभा, मोर्चे तसेच सार्वजनिक ठिकाणे, धार्मिक स्थळे, संस्था , धरणे 
वगैरे ठिकाणांचे ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रण होऊन त्याचा दुरुपयोग 
होण्याची शक्यता आहे . याकरिता ड्रोन कॅमेराचा छायाचित्रणाकरिता 
वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व माहिती स्थानिक 
पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच 
पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या 
दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल . 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक , 
खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्याचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर 
करणार असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ 
दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत पोलीस स्टेशनची रितसर परवानगी घेणेबाबत 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित 
होणेस विनंती केलेली आहे. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे . 


पुणे , १ ९ ऑक्टोबर २०१६. 


वाचा : ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 

१ ९ ७३ 


चे 


कलम १४४ खालील 


आदेश . 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे , धरणे, 
केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांनुसार तसेच 
गोपनीय माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहळणी 
होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता 
असलेबाबत कळविण्यात आलेले आहे . याकरिता ड्रोन कॅमेराचा 
छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची 
पूर्व माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. 
जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून 
कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल , अशी 
माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, राजेंद्र 
मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे 
कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 


( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र 
क्रमांक दविक/ ३७९/ २०१६, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१६ . 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


. 


पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम 


१४४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


३७ 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील छायाचित्रण 
करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये ड्रोन कॅमेरा 
वापरणारे यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करत असल्यास 
त्याची पूर्वी माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास कार्यक्रमाचेपूर्वी ७ दिवस 
आधी कळवून याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनकडून रितसर परवानगी 
घेणे बंधनकारक करणेत येत आहे. 


दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी पुणे येथे झालेला बॉम्बस्फोट , दिनांक 
२ सप्टेंबर २०१४ रोजी पुणे शहरात सापडलेले नक्षलवादी व इंडियन 
मुजाहिद्दिन ( आयएम) या दहशतवादी संघटनेसाठी काम करणारे आत्तापर्यंत 
पुण्यातील १५ इसमांना अटक करण्यात आलेले आहे . दिनांक ९ मे 
२०१५ रोजी तळेगाव दाभाडे येथे भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या माओवादी 
संघटनेच्या २ सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. 


सदर आदेशाप्रमाणे छायाचित्रण करणारे , व्यावसायिक , खाजगी 
व्यक्ती यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस स्टेशनकडे ७ दिवसांत माहिती 
न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय 
कारवाईस पात्र राहतील . 


तरी ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील नगरपालिका, 
ग्रामपंचायत , कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारक 
यांनी त्यांचेकडील घरे/ दुकाने/ फ्लॅट प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडे तत्त्वावर देणे, 
पोट -भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूंची 
माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांचे आत कळविणेबाबत फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित झाले 
आहेत . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे सदर आदेश 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१६ पासून २ महिनेचे कालावधीकरिता अमलात 
राहील. 


राजेंद्र मुठे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


पुणे, २१ ऑक्टोबर २०१६. 


पुणे. 


वाचा : (१ ) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील जा.क्र . 

दविक / ३८१/ २०१६, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१६. 
( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहत 
असल्याचे तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात . 
दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर 
त्याची तात्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरूं म्हणून राहणाऱ्या लोकांची 
संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व 
गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊन शकेल , अशी 
माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , सुरेश 
जाधव , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ 
चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 

घरमालकांनी त्यांचे घरात भाडेकरू ठेवताना भाडेकरूचे(१) संपूर्ण 
नाव, ( २ ) सध्याचा पत्ता , ( ३ ) मूळ पत्ता , ( ४) दोन फोटो , (५ ) त्यांना 
ओळखणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व पत्ता, (६ ) घरभाडे करारनामा , (७ ) 
ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे प्राप्त करून घेऊन संबंधित स्थानिक 
पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक करणेत येत आहे . 

सदर आदेशाप्रमाणे घरमालक यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस 
स्टेशनकडे माहिती न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम 
१८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील. 

सदरचा आदेश हा आदेश दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१६ पासून दोन 
महिनेचे कालावधीकरिता अमलात राहील . 

राजेंद्र मुठे , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
पुणे, २१ ऑक्टोबर २०१६ . 

पुणे. 


पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 


१४४ . 


क्रमांक पगक / कावि / ७५३८ / २०१६. – ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इत्यादी 
हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारकांनी त्यांचेकडील घरे/ दुकाने /फ्लॅट प्रत्यक्ष/ 
अप्रत्यक्ष भाडे तत्त्वावर देणे , पोट - भाडेकरू ठेवणे किंवाविक्री केल्यास 
विकत घेणाऱ्यांची भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ 
दिवसांचे आत कळविणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे 
कलम १४४ प्रमाणे संदर्भीय आदेश निर्गमित झाले आहेत . मोठ्या प्रमाणावर 
औद्योगिक वसाहत असल्याचे तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने 
दिली जातात. दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा 
गुन्हा घडल्यावर त्याची तात्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरूं म्हणून 
राहणाऱ्या लोकांची स्थानिक माहिती पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक 
आहे. पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता पुणे शहराला 
लागून असलेल्या हवेली , लोणीकाळभोर , लोणीकंद, चाकण , खेड , 
शिक्रापूर , आळंदी, तळेगाव दाभाडे, राजगड , पौड , लोणावळा शहर , 
लोणावळा ग्रामीण , शिरूर , रांजणगाव व ज्या ज्या ठिकाणी औद्योगिक 
वसाहती आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय 
लोक नोकरी, व्यावसायानिमित्त येऊन भाड्याने घरे / दुकाने/ फ्लॅट घेऊन 
राहत आहेत . 


वाचा : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील जा.क्र . 
दविक/ ३८०/ २०१६, दिनांक ऑक्टोबर 

२०१६ . 
( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 

कलम १४४ खालील 


६ 


चे 


आदेश . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम 
१४४ खाली प्रतिबंध आदेश जारी करणे . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४० 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


-- 


क्रमांक पगक / कावि / ७५३९ / २०१६. – ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिक मोठ्या 
प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त करणारे दुकानातून असा व्यवसाय करणारे 
व्यावसायिकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर आहे. पुणे शहर हद्दीतील 
फरासखाना पोलीस स्टेशन परिसरात बॉम्बस्फोटमध्ये सातारा जिल्ह्यातील 
चोरीच्या मोटारसायकलीचा वापर करण्यात आलेला होता . अलीकडे 
होत असलेल्या अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सुद्धा चोरीच्या 
मोटारसायकलींचा सर्रास वापर होत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. 
याचप्रमाणे अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या मोटारसायकली 
व इतर लहान मोठ्या वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे . 

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण 
झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांची खरेदी-विक्रीचे 
व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत . परंतु याबाबत खरेदी विक्रीचा 
योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची 
खरेदी-विक्री होण्याची दाट शक्यता असते . खरेदी-विक्रीबाबत योग्य 
तपशील उपलब्ध नसलेने त्यांचे गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम होत 
आहे. यामुळे पोलीस स्टेशन हद्दीत जुनी वाहने खरेदी -विक्रीबाबत माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी- विक्री करणारे 
व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबत माहिती 
( वाहन क्रमांक , इंजिन चासी क्रमांक, मूळ मालकाचेनाव, मूळ गावचा व 
सध्या राहत असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता, मोबाईल क्रमांक , ओळखपत्र , 
वाहनांचे आरसीटीसी बुक , खरेदी करणाऱ्याचे नाव , मूळ गावचा व 
सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक व 
ओळखपत्र इ.) दर ०७ दिवसांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे 
आवश्यक असून याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम 
१४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यास विनंती केलेली आहे. 


वाचले : (१) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक 

रानिआ / नपा -२०१६ / प्र.क्र .३४/ का -०६, दिनांक १७ ऑक्टोबर 

२०१६. 
( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४. 

( ३ ) शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५ ९ चे कलम १७ ( ३) ( ओ) व ( बी ) 
क्रमांक पगह/ कावि / १४८३/ २०१६.- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र राज्यातील डिसेंबर २०१६ ते फेब्रुवारी 
२०१७ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या १ ९ ५ व नवनिर्मित १९ नगरपरिषदा/ 
नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केलेली असून त्यामध्ये 
पुणे जिल्ह्यातील बारामती, लोणावळा, दौंड , तळेगाव - दाभाडे, आळंदी, 
इंदापूर , जेजुरी, जुन्नर, सासवड व शिरूर अशा एकूण १० नगरपरिषदेंचा 
समावेश आहे व त्याबाबतची आचारसंहिता दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ 
चे रात्री १२.०० वाजलेपासून संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात अमलात आलेली 
आहे. पुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषदेची/ नगरपालिकेची निवडणूक शांततामय 
वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक 
कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे/ दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन 
कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवितहानी किंवा सुरक्षिततेला 
व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतताबिघडून दंगा होऊ 
नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ 
दारूगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने परवान्यावरील 
शस्त्रे / अग्निशस्त्रे जवळ बाळगण्यास , धारण करण्यास तसेच वाहून 
नेणेस प्रतीबंध करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , 
१ ९ ५ ९ चे कलम १७ ( ३) ( ) व ( बी ) मधील प्राप्त अधिकारान्वये 
कोणत्याही व्यक्तीस पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत म्हणजेच दिनांक १५ डिसेंबर 
२०१६ अखेरपर्यंत स्वत : जवळ परवानाप्राप्त अग्निशस्त्रे/ हत्यारे/ दारूगोळा 
बाळगणेस व बरोबर नेणेस मनाई करीत आहे. या आदेशातून बंदोबस्तासाठी 
असणारे अधिकारी/ कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या 
सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळणेत येत 
आहे . बँका अथवा सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये 
त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता घेणेची जबाबदारी 
संबंधित बँकेची/ संस्थांची/ अधिकाऱ्यांवर राहील . 


, 


, 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी- विक्री करणारे 
व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी -विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री 
पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , राजेंद्र मुठे, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम 
१४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे . 

सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री 
करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी -विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे 
भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस 
पात्र राहतील. 


सदरचा आदेश दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत 
अमलात राहील . या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा.दं.सं. 
कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑक्टोबर 
२०१६ रोजी देणेत आला आहे . 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक २१ ऑक्टोबर 
२०१६ पासून २ महिनेचे कालावधीकरिता अमलात राहील. 


राजेंद्र मुठे , 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे , 


पुणे , १८ ऑक्टोबर २०१६. 


पुणे, २१ ऑक्टोबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


३ ९ 


१ ९ ७३ 


चे 


कलम १४४ खाली 


वाचा : ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 

आदेश . 


( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र 
क्रमांक दविक / २८४/ २०१६, दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


असलेबाबत कळविण्यात आलेले आहे . याकरिता ड्रोन कॅमेराचा 
छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची 
पूर्व माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे . 
जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून 
कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल , अशी 
माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, राजेंद्र 
मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे 
कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 


विषय : पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 


चे 


कलम १४४ . 


- 


क्रमांक पगक/ कावि / ६१६३/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, 
पुणे ग्रामीण , पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, 
संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार असल्यास 
त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून 
त्याबाबत पोलीस स्टेशनची रितसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे संदर्भिय आदेश निर्गमित झालेले 
आहेत . नमूद आदेशाची 

मुदत दिनांक १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी संपलेली 
आहे. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील छायाचित्रण 
करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये ड्रोन कॅमेरा 
वापरणारे यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करत असल्यास 
त्याची पूर्वी माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास कार्यक्रमाचे पूर्वी ७ दिवस 
आधी कळवून याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनकडून रितसर परवानगी 
घेणे बंधनकारक करणेत येत आहे. 


सदर आदेशाप्रमाणे छायाचित्रण करणारे, व्यावसायिक , खाजगी 
व्यक्ती यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस स्टेशनकडे ७ दिवसांत माहिती 
न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय 
कारवाईस पात्र राहतील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे . 


पुणे, १० ऑगस्ट २०१६. 


- 
- 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाची धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था 
असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांनुसार तसेच गोपनीय 
माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहळणी होऊन 
त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत 
कळविण्यात आलेले आहे . यापूर्वी पुणे ग्रामीण हद्दीतील पौड , मावळ , 
मुळशी तसेच इतर परिसरात लग्न समारंभात इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीकडून 
छायाचित्रणाकरिता ड्रोन कॅमेराचा वापर झालेला आहे. याबाबत संबंधित 
पोलीस स्टेशनला कोणतीही पूर्व माहिती देण्यात आलेली नाही . पुणे 
जिल्ह्यात होणाऱ्या स्वातंत्र्य दिवस महोत्सव , दहिहंडी उत्सव तसेच 
इतर अन्य धार्मिक सोहळे , लग्न सोहळे , सभा यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर 
नागरिकांचा सहभाग असतो अशा ठिकाणी ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रण 
होऊन त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. याकरिता ड्रोन कॅमेराचा 
छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची 
पूर्व माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे . 
जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून 
कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल . 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक , 
खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर 
करणार असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ 
दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनची रितसर परवानगी 
घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 
निर्गमित होणेस विनंती केलेली आहे. 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १), 

( ३ ) . 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २७५१/ २०१६, दिनांक १४ जुलै २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police 
Act, 1951 ) च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत. 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाची धार्मिक स्थळे, धरणे , 
केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांनुसार तसेच 
गोपनीय माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहळणी 
होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता 


क्रमांक पगक / कावि / ५५११/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने अलीकडे घेतलेल्या निर्णयामुळे 
शेतकऱ्यास शेतीमाल हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येविकणेबंधनकारक 
नसून तो इतरत्र कुठेही विकू शकतो. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार 
समितीचे अडते , माथाडी कामगार नाराज असून त्यांचे सध्या आंदोलन 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


चालू आहे. केंद्र सरकारने बैलगाडी शर्यतीची बंदी उठवलेली आहे . 
परंतु पेटाने केंद्र शासनाच्या निर्णयाविरूद्ध मा . सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 
याचिका दाखल केल्याने बैलगाडी शर्यतीस पुन्हा स्थगिती दिलेली आहे. 
त्यामुळे पेटाविरोधामध्ये जिल्ह्यामध्ये आंदोलन/मोर्चे होत आहेत . पिंपरी 
चिंचवड महानगरपालिकेला पवना धरणामधून बंद पाईपलाईनद्वारे करण्यात 
येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे कामकाज पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. 
पुणे- नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाकरिता भूसंपादनाचे कामकाज 
चालू असून त्यास स्थानिक बाधीत शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. सोलापूर 
व अहमदनगर जिल्ह्याला पुणे जिल्ह्यातील खडकवासला, पानशेत , 
वरसगाव, डिंभा , चासकमान, कुकडी इत्यादी धरणातून पिण्यासाठी 
पाणी सोडण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील सर्व पक्ष , संघटना व शेतकरी यांचा 
विरोध आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व 
संघटनांकडून आंदोलने, रॅली , मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . 
त्यावरून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये गंभीर स्वरूपाचे वातावरण निर्माण 
होण्याची शक्यता आहे. 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१),( ३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याने वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजी ००.१० वाजलेपासून 
ते दिनांक २८ जुलै २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता 
मुंबई पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३) चा अंमल जारी 
करणेची विनंती केली आहे . 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) ( Title substituted for The Bombay Police 
Act, 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम (३ ) अन्वये पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


राजेंद्र मुठे, 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व (३ ) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for 
The Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक २८ जुलै 
२०१६ रोजीचे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता खाली नमूद 
केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे. 


पुणे, १८ जुलै २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


-- 


नेणे . 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा , तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 


वाचले : (१) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक 

रानिआ/ ग्रापंनि -२०१६/ प्र.क्र .११/ का -८ , दिनांक २१ जुलै 

२०१६ . 
( २) जिल्हाधिकारी कार्यालय, ग्रामपंचायत शाखा, पुणे यांचेकडील 

पत्र क्रमांक पसप-३ / कावि / ५२५ / २०१६ , दिनांक २१ जुलै 

२०१६. 
( ३) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 

( ४ ) शस्त्र अधिनियम , १९ ५९ चे कलम १७ (३) ( ) व ( बी ) 
क्रमांक पगह / कावि / १०४५ / २०१६. ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक 
आयोग, महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे सप्टेंबर ते डिसेंबर 
२०१६ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


४१ 


- 


३ 


पोट-निवडणुकांची घोषणा केलेली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 
ग्रामपंचायतीच्या एकूण १० सार्वत्रिक व १०५ पोट- निवडणूकांचा समावेश 
असून याबाबतची आचारसंहिता दिनांक २१ जुलै २०१६ चे रात्री १२.०० 
वाजलेपासून निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात अमलात 
आलेली आहे. पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक व पोट -निवडणूक 
शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने 
निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे / दारूगोळा यांचा गैरवापर 
होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवित हानी किंवा 
सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतता बिघडून 
दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा / हत्यारांचा/ 
दारूगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने परवान्यावरील 
शस्त्रे / अग्निशस्त्रे जवळ बाळगण्यास , धारण करण्यास तसेच वाहून 
नेणेस प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , 
१ ९ ५ ९ चे कलम १७ ( ३ ) ( ) व ( बी ) मधील प्राप्त अधिकारान्वये 
कोणत्याही व्यक्तीस पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट -निवडणूक 
असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत म्हणजेच दिनांक २९ ऑगस्ट 
२०१६ अखेरपर्यंत स्वत : जवळ परवाना प्राप्त अग्निशस्त्रे / हत्यारे / दारूगोळा 
बाळगणेस व बरोबर नेणेस मनाई करीत आहे. या आदेशातून बंदोबस्तासाठी 
असणारे अधिकारी / कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या 
सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळणेत येत 
आहे. बँका अथवा सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये 
त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता घेणेची जबाबदारी 
संबंधित बँकेची/ संस्थांची/ अधिकाऱ्यांवर राहील . 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police 
Act , 1951 ) च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत . 

क्रमांक पगक / कावि / ५७५६/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजीपासून श्रावण 
महिना सुरू होणार असून प्रत्येक सोमवारी श्रीक्षेत्र भीमाशंकर , 
ता . खेड , श्रीक्षेत्र खंडोबा मंदिर, जेजुरी, ता . पुरंदर , श्रीक्षेत्र बनेश्वर , 
ता . भोर, श्रीक्षेत्र सोमेश्वर , ता . बारामती, श्रीक्षेत्र घोरावडेश्वर व वडीवळे , 
ता. मावळ , श्रीक्षेत्र रामलिंग, ता . शिरूर व श्रीक्षेत्र नीरा - नरसिंहपूर, ता . 
इंदापूर येथेदर्शनाकरिता भाविकांची मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी होते. 

वर्षा विहाराचा आनंद लुटण्यासाठी लोणावळा, खंडाळा , खडकवासला, 
पानशेत ,सिंहगड , ताम्हिणी घाट व माळशेज घाट इत्यादी पर्यटनांच्या 
ठिकाणी पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी होत आहे. कोपर्डी, जिल्हा 
अहमदनगर येथील घटनेच्या निषेधार्थ जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र आंदोलन , 
रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . महाराष्ट्र शासनाने 
अलीकडे घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकरी हा शेतीमाल हा कृषी उत्पन्न 
बाजार समितीमध्ये विकणे बंधनकारक नसून तो इतरत्र कुठेही विकू 
शकतो. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अडते, माथाडी कामगार 
नाराज असून त्यांचे सध्या आंदोलन चालू आहे. पिंपरी -चिंचवड 
महानगरपालिका पवना धरणामधून बंद पाईपलाईनद्वारे करण्यात येणाऱ्या 
पाणीपुरवठ्याचे कामकाज पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. पुणे 
नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक 
बाधित शेतकयांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण 
झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास 
स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर 
मागण्याकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलन , रॅली , मोर्चे, रास्ता 
रोको, निदर्शन होत आहेत . 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१),(३ ) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक वाटते तरी वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २९ जुलै २०१६ रोजी ००.१० वाजलेपासून 
ते दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजलेपर्यंत १४ 
दिवसांकरिता मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) , (३ ) चा 
अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे. 


ते 


२ ९ ऑगस्ट 


चे 


सदरचा आदेश दिनांक 

२०१६ 

२४.०० वाजेपर्यंत 
अमलात राहील . या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा.दं.सं.क. 
१८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ जुलै 
२०१६ रोजी देणेत आला आहे. 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे, 


पुणे , २७ जुलै २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहेत. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
२ ९ जुलै २०१६ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता खाली नमूद 
केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 9849) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, १९ ५१) चे कलम ३७ (१ ), 

( ३). 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २०१६-२९ २१ , दिनांक २८ जुलै २०१६. 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, 

१७, शके १ ९ ४० 


वाचा : ( १) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील जा.क्र . 

दविक / २८३/ २०१६ , दिनांक ९ / २०१६. 
( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम 


१४४ . 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 

नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा , तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


चे 


क्रमांक पगक / कावि/ ६१६२ / २०१६. ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण , पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इत्यादी 
हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारकांनी त्यांचेकडील घरे / दुकाने/फ्लॅट प्रत्यक्ष/ 
अप्रत्यक्ष भाडे तत्त्वावर देणे , पोट -भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास 
विकत घेणाऱ्यांची भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ 
दिवसांचे आत कळविणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
कलम १४४ प्रमाणे संदर्भीय आदेश निर्गमित झाले आहेत . मोठ्या प्रमाणावर 
औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने 
दिली जातात . दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा 
गुन्हा घडल्यावर त्याची तात्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरूं म्हणून 
राहणाऱ्या लोकांची स्थानिक माहिती पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक 
आहे. पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता पुणे शहराला 
लागून असलेल्या हवेली, लोणीकाळभोर , लोणीकंद, चाकण , खेड, 
शिक्रापूर , आळंदी, तळेगाव दाभाडे, राजगड, पौड, लोणावळा शहर, 
लोणावळा ग्रामीण , शिरूर, रांजणगाव व ज्या ज्या ठिकाणी औद्योगिक 
वसाहती आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय 
लोक नोकरी, व्यावसायानिमित्त येऊन भाड्याने घरे / दुकाने/ फ्लॅट घेऊन 


- 


राहत आहेत . 


The Maharashtra Police Act (Bombay ActNo. XXII 
of 1951) ( Title substituted for The Bombay Police 
Act , 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा 
जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


२ 


दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी पुणे येथे झालेला बॉम्बस्फोट , दिनांक 
सप्टेंबर 

२०१४ रोजी पुणे शहरात सापडलेले नक्षलवादी व इंडियन 
मुजाहिदिन ( आयएम) या दहशतवादी संघटनेसाठी काम करणारे आत्तापर्यंत 
पुण्यातील १५ इसमांना अटक करण्यात आलेले आहे . दिनांक ९ मे 
२०१५ रोजी तळेगाव दाभाडे येथे भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या माओवादी 
संघटनेच्या २ सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. 


or 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


तरी ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील नगरपालिका, 
ग्रामपंचायत, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारक 
यांनी त्यांचेकडील घरे दुकाने/ फ्लॅट प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडे तत्त्वावर देणे, 
पोट- भाडेकरू ठेवणेकिंवा विक्री केल्यास विकत घेणायची, भाडेकरूंची 
माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांचे आत कळविणेबाबत फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित झाले 
आहेत . 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहत 
असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात . 
दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्यापार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर 
त्याची तात्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची 
संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व 


पुणे, २८ जुलै २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


४३ 


गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकेल , अशी 
माझी खात्री पटली आहे . यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , सुरेश 
जाधव , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ 
चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 


. 


" 


घरमालकांनी त्यांचे घरात भाडेकरू ठेवताना भाडेकरूचे( १) संपूर्ण 
नाव , ( २ ) सध्याचा पत्ता , ( ३ ) मूळ पत्ता , ( ४) दोन फोटो, (५ ) त्यांना 
ओळखणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व पत्ता , (६ ) घरभाडे करारनामा , ( ७) 
ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे प्राप्त करून घेऊन संबंधित स्थानिक 
पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक करणेत येत आहे. 


. 


सदर आदेशाप्रमाणे घरमालक यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस 
स्टेशनकडे माहिती न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम 
१८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 


सदरचा आदेश हा आदेश दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ पासून दोन 
महिनेचे कालावधीकरिता अमलात राहील . 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी ००.१० 
वाजलेपासून ते दिनांक २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजलेपर्यंत 
१४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१), ( ३) 
चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
१२ ऑगस्ट २०१६ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक 
२५ ऑगस्ट २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता 
खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 

नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा , तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या , बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


पुणे, १२ ऑगस्ट २०१६. 


वाचले : ( १ ) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 9849) (Title substituted for the 
Bombay Police Act , १ ९ ५१) चे कलम ३७ (१), 

( ३). 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २०१६-३१३७, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police 
Act, 1951) च्या कलम ३७ ( १ ) व (३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत . 

क्रमांक पगक / कावि / ६०३६/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजीपासून श्रावण महिना सुरू होणार असून 
प्रत्येक सोमवारी श्रीक्षेत्र खंडोबा मंदिर , जेजुरी, ता . पुरंदर , श्रीक्षेत्र 
भुलेश्वर , ता . पुरंदर, श्रीक्षेत्र बनेश्वर, ता . भोर , श्रीक्षेत्र सोमेश्वर, 
ता . बारामती, श्रीक्षेत्र घोरावडेश्वर व वडीवळे , ता . मावळ , श्रीक्षेत्र 
रामलिंग, ता . शिरूर व श्रीक्षेत्र नीरा- नरसिंहपूर, ता . इंदापूर येथे 
दर्शनाकरिता भाविकांची मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी होते . दिनांक २४ 
ऑगस्ट २०१६ रोजी गोकूळ अष्टमी व दिनांक २५ ऑगस्ट २०१६ 
रोजी गोपाळकाला उत्सव असल्याने जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र दहीहंडी कार्यक्रम 
साजरा होणार आहेत . 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याने वरील बाबी विचारात घेऊन 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951 ) (Title substituted for The Bombay Police 
Act, 1951) चे कलम ३७ चे पोट -कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा 
जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


आवश्यक असून याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम 
१४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यास विनंती केलेली आहे. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशीदिलेला आहे. 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


पुणे, १२ ऑगस्ट २०१६. 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे 
व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी - विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री 
पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, राजेंद्र मुठे, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 
१४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 

सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री 
करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी- विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे 
भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस 
पात्र राहतील. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक 
१२ ऑगस्ट २०१६ . 

राजेंद्र मुठे, 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
पुणे, १० ऑगस्ट २०१६. 

पुणे. 


वाचा : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील जा.क्र . 

दविक/ २८२/ २०१६ , दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६. 
( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील 


आदेश . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


चे 


विषय : पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 

कलम १४४ खाली प्रतिबंध आदेश जारी करणे. 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१), 

( ३ ) . 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २०१६-५२८७, दिनांक १४ डिसेंबर २०१६. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पगक / कावि / ६१६१/ २०१६. – ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिक मोठ्या 
प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त करणारे दुकानातून असा व्यवसाय करणारे 
व्यावसायिकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे . पुणे शहर हद्दीतील 
फरासखाना पोलीस स्टेशन परिसरात बॉम्बस्फोटमध्ये सातारा जिल्ह्यातील 
चोरीच्या मोटारसायकलीचा वापर करण्यात आलेला होता. अलीकडे 
होत असलेल्या अनेक दहशतवादी कारवायांमध्येसुद्धा चोरीच्या 
मोटारसायकलींचा सर्रास वापर होत असल्याचेनिदर्शनास आलेले आहे. 
याचप्रमाणे अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या मोटारसायकली 
व इतर लहान मोठ्या वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे . 

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण 
झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांची खरेदी-विक्रीचे 
व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत . परंतु याबाबत खरेदी विक्रीचा 
योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची 
खरेदी -विक्री होण्याची दाट शक्यता असते . खरेदी -विक्रीबाबत योग्य 
तपशील उपलब्ध नसलेने त्यांचे गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम होत 
आहे. यामुळे पोलीस स्टेशन हद्दीत जुनी वाहने खरेदी-विक्रीबाबत माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री कारणारे 
व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी- विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबत माहिती 
( वाहन क्रमांक , इंजिन चासी क्रमांक , मूळ मालकाचे नाव , मूळ गावचा व 
सध्या राहत असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता, मोबाईल क्रमांक , ओळखपत्र , 
वाहनांचे आरसीटीसी बुक , खरेदी करणाऱ्याचे नाव, मूळ गावचा व 
सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक व 
ओळखपत्र इ .) दर ०७ दिवसांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for the Bombay Police 
Act, 1951 ) च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत. 

क्रमांक पगक / कावि / ८५३४/ २०१६. – ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
दिनांक २५ डिसेंबर २०१६ रोजी खिसमस (नाताळ ) हा सण साजरा 
होणार असल्याने, तसेच दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी ०६ 
ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका होणार असल्याने तसेच पुरंदर 
येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध 
असून प्रस्तावित विमानतळाचे सर्वेक्षणाचे अनुषंगाने एकूण सहा ठिकाणी 
पॉइंट फिक्स करून त्याठिकाणी सुक्ष्म सर्वेक्षण करण्याचेमशीन बसविण्यात 
आलेले आहेत. पुणे- नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज 
चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे 
सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे 
कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध 
आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून 
आंदोलन , रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शन होत आहेत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


४५ 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक वाटते तरी वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ रोजी ००.१० 
वाजलेपासून ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजलेपर्यंत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम १९ ५१ च्या कलम ३७ (१), ( ३) चा 
अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे . 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


राजेंद्र मुठे , 


पुणे, १४ डिसेंबर २०१६ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे . 


-- 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
१६ डिसेंबर २०१६ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २९ डिसेंबर 
२०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता खाली नमूद 
केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 

नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची 

हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा , तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 9849) (Title substituted for the 
Bombay Police Act , १९ ५१) चे कलम ३७ ( १ ), 

( ३) . 
( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २०१६-५४१७, दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ . 


, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


- 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for the Bombay Police 
Act , 1951 ) च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत . 

क्रमांक पगक/ कावि / ८६७१/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, 
पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
लोणीकंद पोस्टे हद्दीतील दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ ते दिनांक ३१ 
डिसेंबर २०१६ या कालवधीत सनबर्ग १० म्युझिक फेस्टिव्हल कार्यक्रम 
आयोजित करण्यात आलेला आहे , दिनांक 

३१ डिसेंबर २०१६ 

रोजी 
नववर्षाचे स्वागताकरिता सर्वत्र कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार 
आहे, पुणे- अहमदनगर रोडवरील कोरेगाव भीमा जवळील पेरणेफाटा, 
ता . हवेली, जि . पुणे येथील विजय रणस्तंभास दलित बांधवांच्या वतीने 
दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजी सकाळी ०७.०० वाजेपासून रात्री 
२२.०० वाजेपर्यंत मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम होणार आहे . तसेच 
पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र 
विरोध असून प्रस्तावित विमानतळाचे सर्वेक्षणाचे अनुषंगाने एकूण सहा 
ठिकाणी पॉइंट फिक्स करून त्याठिकाणी सुक्ष्म सर्वेक्षण करण्याचे मशीन 
बसविण्यात आलेले आहेत . पुणे - नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे 
कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध 


- 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) (Title substituted for The Bombay Police 
Act , 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा 
जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा 
पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा 
तीव्र विरोध आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व 
संघटनांकडून आंदोलन , रॅली , मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत. 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १), (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक वाटते तरी वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३० डिसेंबर २०१६ रोजी ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक १२ जानेवारी २०१७ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत 
१४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१), ( ३) 
चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे. 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) ( Title substituted for The Bombay Police 
Act , 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय 
सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे . 


पुणे, २६ डिसेंबर २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


-- 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
३० डिसेंबर २०१६ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक 
१२ जानेवारी २०१७ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता 
खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव बरोबर 

नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 

फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा , तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या ,बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव 
करणे कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व (३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


१ 


वाचले : (१) मोटारवाहन कायदा, १ ९ ८८ चे कलम ११५ व ११७. 

( २) मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक २०१६/२०७२ , दिनांक २६ डिसेंबर २०१६. 
विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमानिमित्त पुणे- नगर राज्य महामार्गा 
वरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्याबाबत. 

क्रमांक पगक / कावि /८६७२/ २०१६. – ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये लोणीकंद पोलीस स्टेशन 
हद्दीत परेणे फाटा येथेदिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजी विजयस्तंभाला 
अभिवादन करणेसाठी राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात दलित बांधव वाहनांसह 
येत असतात , त्यामुळे पुणे- नगर राज्य महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम 
होऊन वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणावर कोंडी होत असल्याने तसेच सदरचे 
ठिकाण हे पुणे- नगर राज्य मार्गालगत असल्याने राज्य मार्गावरील 
वाहतुकीची वारंवार कोंडी होत असते त्याकरिता सकाळी ६.०० पासून 
रात्री २१.०० वाजेपर्यंत पुणे - नगर राज्य मार्गावरील वाहतूक पर्यायी 
मार्गाने वळविणे आवश्यक असलेबाबत व वाहनांची पार्किंगची व्यवस्था 
खालीलप्रमाणे करणेबाबत नमूद केले आहे. 
पर्यायी मार्ग 


. 


( अ) अहमदनगर बाजूकडून पुणे बाजूकडे येणारी अवजड वाहतूक 
शिक्रापूर - चाकण मार्ग वळवावी. 

( ब) पुण्याहून शिरूर , नगर रोडकडे जाणारी वाहतूक सोलापूर 
रोडने चौफुला रोडने न्हावरा फाटा शिरूर मार्ग नगरकडे वळवावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


४७ 


पार्किंग व्यवस्था 


( क ) शिक्रापूर बाजूकडून येणारी वाहने - कोरेगाव भीमा बाजारतळ 
व इतर मोकळे जागेत . 

( ड ) पुणे लोणीकंदकडून येणारी वाहने - पेरणे टोलनाक्याच्या अलीकडे 
मोकळ्या जागेत पार्किंग व्यवस्था करणे आवश्यक. 

या अनुषंगाने आदेश मिळणेबाबत सदरचे पत्रान्वये विनंती केलेली 
आहे. 


तरी सदरचे सनबर्ग १० कार्यक्रमांचे अनुषंगाने लोणीकंद ( पुणे 
अहमदनगर रोड) ते थेऊर फाटा ( सोलापूर रोड) या रस्त्यावर अवजड 
वाहनांची होत असलेली वाहतूक सदर दिवशी म्हणजेच दिनांक २८ 
डिसेंबर २०१६ रोजी दुपारी १५.०० वाजेपासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१६ 

रोजी २४.०० वाजेपावेतो अवजड वाहनांना नगर रोडने थेऊर 
फाट्याकडे न जाता वाघोली- पुणे- खराडी बायपास येथून हडपसर, 
सोलापूर हायवे रोडने व सोलापूर बाजूकडून थेऊर- केसनंद, लोणीकंद 
न जाता हडपसर- खराडी येथून वाघोली- अहमदनगर रोडने वळविण्याच्या 
अनुषंगाने सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. 


केलेचा आदेश जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर 
पत्रान्वये विनंती केलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाले की , दिनांक १ जानेवारी २०१७ 
रोजी सकाळी ०६.०० ते रात्री २१.०० वाजेपावेतो मौजे पेरणे फाटा , 
ता . हवेली येथे होणाऱ्या विजयस्तंभाच्या अभिवादनाच्या कार्यक्रमासाठी 
मोठ्या प्रमाणात दलित बांधव वाहनांसह येणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात 
वाहतूक कोंडी होऊ शकते . त्यानुसार सदरची वाहतूक कोंडी रोखणेसाठी 
मोटारवाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५ ते ११७ अन्वये पेरणे येथील 
राज्य मार्गावर प्रवेश बंदी घोषित करून वर नमूद पर्यायी मार्गाने वाहतूक 
वळविणेसाठी आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व मोटारवाहन कायदा , १९ ८८ चे कलम 
११५ ते ११७ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक 
जानेवारी २०१७ रोजी सकाळी ०६.०० ते रात्री २१.०० वाजेपावेतो 
अहमदनगर बाजूकडून पुणे बाजूकडे येणारी अवजड वाहतूक शिक्रापूर 
-चाकण मार्गे वळविण्यासाठी व पुण्याहून शिरूर, नगर रोडकडे जाणारी 
वाहतूक सोलापूर रोडने चौफुला रोडने न्हावरा फाटा , शिरूर मार्गे 
नगरकडे वळविण्यास परवानगी देत आहे . 


१ 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली की , दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ 
रोजी दुपारी १५.०० वाजेपासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी रात्री 
२४.०० वाजेपावेतो मौजे केसनंद येथे होणाऱ्या सनबर्ग १० म्युझिक 
फेस्टिव्हल कार्यक्रमांचे अनुषंगाने येणाऱ्या जनसमुदायामुळे मोठ्या प्रमाणात 
वाहतूक कोंडी होऊ शकते. त्यानुसार सदरची वाहतूक कोंडी रोखणेसाठी 
मोटारवाहन कायदा, १ ९ ८८ चे कलम ११५, ११६(१ ) ( ए), ( २) ( बी) , 
११६ ( ४) अन्वये अवजड वाहनांचा मार्ग वळविण्याबाबत आदेश जारी 
करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व मोटारवाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम 
११५, ११६( १) (ए), ( २) ( बी) , ११६ (४) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी दुपारी १५.०० वाजेपासून 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी रात्री 

२४.०० वाजेपावेतो 

वाजेपावेतो अवजड 
वाहनांना नगर रोडने थेऊर फाट्याकडे न जाता वाघोली- पुणे - खराडी 
बायपास येथून हडपसर, सोलापूर हायवे रोडने व सोलापूर बाजूकडून 
थेऊर - केसनंद - लोणीकंद न जाता हडपसर - खराडी येथून वाघोली , 
अहमदनगर रोडने वळविण्यास परवानगी देत आहे. 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


राजेंद्र मुठे, 


पुणे, २७ डिसेंबर २०१६ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


आदेश 


राजेंद्र मुठे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे . 


पुणे , २७ 


डिसेंबर 

२०१६ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


वाचले : ( १ ) मोटारवाहन कायदा, १ ९ ८८ चे कलम ११५, ११६ (१ ) 

( ए), ( २) ( बी ) ११६ ( ४ ). 
( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २०१६ / २०७५, दिनांक २६ डिसेंबर २०१६. 
लोणीकंद-केसनंद- थेऊर- थेऊर फाटा रस्त्यावर अवजड वाहनांना 
बंदी घालणेबाबत . 

क्रमांक पगक / कावि / ८६७३/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये लोणीकंद पोलीस स्टेशन 
हद्दीमध्ये मौजे केसनंद गावी सर्वे नंबर ५९ व ६० , लोणीकंद रोड , ता . 
हवेली , जि . पुणे येथे दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ ते दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१६ रोजीपर्यंत सकाळी १०.०० ते रात्री २३.०० वाजेपावेतो सनबर्ग 
१० म्युझिक फेस्टिव्हल कार्यक्रम होणार आहे. सदर कार्यक्रम हा ५ 
दिवस चालणार असून दररोज अंदाजे ३०,००० (तीस हजार ) युवक 
युवती व इतर लोक येण्याची शक्यता आहे व दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ 
रोजी ४० हजार ते ५० हजार इतका जनसमुदाय येण्याची शक्यता 
असलेबाबत कळविले आहे. 


-- 


वाचले : ( १) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक 

रानिआ/ नपा -२०१६/ प्र.क्र .३४ / का -०६, दिनांक १७ ऑक्टोबर 

२०१६. 
( २ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ . 
क्रमांक पगह / कावि / १७०८/ २०१६.- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे डिसेंबर २०१६ ते 
फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या १९ ५ व नवनिर्मित १९ 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायती सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केलेली असून 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४० 


त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील एकूण १० नगरपरिषदांचा समावेश आहे व 
त्याबाबतची आचारसंहिता दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ चे रात्री १२.०० 
वाजलेपासून पुणे जिल्ह्यात अमलात आलेली आहे. सदर निवडणुकीचे 
मतदान दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी व मतमोजणी दिनांक १५ 
डिसेंबर २०१६ रोजी होत असून सदर निवडणुकीचे मतदान व मतमोजणी 
शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने 
पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक मतदानाची मतमोजणी असलेल्या नगरपरिषदेच्या 
कार्यक्षेत्रात दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी मतमोजणीचेदिवशी मतमोजणी 
केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये सार्वजनिक 
सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतता बिघडून 
दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० 
मीटर सभोवतालच्या परिसरातील जागेचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी 
गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक निवडणूकीच्या मतदानाची मतमोजणी असलेल्या 
नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी मतमोजणीचे 
दिवशी मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या 
परिसरामधील टपऱ्या , स्टॉल, दुकाने, वाणिज्यिक आस्थापना व तत्सम 
बाबी बंद ठेवणेचे आदेश देत आहे. 


व त्याबाबतची आचारसंहिता दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ चे रात्री 
१२.०० वाजलेपासून पुणे जिल्ह्यात अमलात आलेली आहे . सदर 
निवडणुकीचे मतदान दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी व मतमोजणी 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी होत असून सदर निवडणुकीचे मतदान 
व मतमोजणी शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक 
असल्याने पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक मतदानाची मतमोजणी असलेल्या 
नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी मतदानाचे 
दिवशी मतदान केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये 
सार्वजनिक सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक 
शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच मतमोजणी केंद्राचे 
परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील जागेचा प्रचारासाठी 
व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदान असलेल्या नगरपरिषदेच्या 
कार्यक्षेत्रात दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी मतदानाचेदिवशी मतदान 
केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामधील टपऱ्या , 
स्टॉल , दुकाने , वाणिज्यिक आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवणेचे 
आदेश देत आहे. 


सदरचा आदेश दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजीचे ००.०० वाजलेपासून 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत म्हणजेच 
मतमोजणीचे दिवशी संपूर्ण दिवस अमलात राहील. या आदेशाचे उल्लंघन 
करणारी व्यक्ती भा.दं.सं.क. १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र 
राहील. 


सदरचा आदेश दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजीचे००.०० वाजलेपासून 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी रात्रीचे २४.०० वाजेपर्यंत म्हणजेच 
मतदानाचेदिवशी संपूर्ण दिवस अमलात राहील . या आदेशाचे उल्लंघन 
करणारी व्यक्ती भा.दं.सं.क. १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र 
राहील. 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी, शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ डिसेंबर 
२०१६ रोजी देणेत आला आहे. 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी, शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ डिसेंबर 
२०१६ रोजी देणेत आला आहे . 


. 


राजेंद्र मुठे , 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे , 


पुणे, ६ डिसेंबर २०१६. 


पुणे, ६ डिसेंबर २०१६ . 


-- 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) (Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१), 

( ३ ) . 
( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २०१६-४९९ ३, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


" 


वाचले : ( १) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक 

रानिआ / नपा -२०१६ / प्र.क्र .३४/ का -०६, दिनांक १७ ऑक्टोबर 

२०१६. 
( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४. 
क्रमांक पगह / कावि / १७०७/२०१६. – ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक 
आयोग, महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे डिसेंबर २०१६ 
फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या १९ ५ व नवनिर्मित १९ 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केलेली 
असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील एकूण १० नगरपरिषदांचा समावेश आहे 


आदेश 


ते 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for the Bombay Police 
Act , 1951 ) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


४ ९ 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव बरोबर 

नेणे. 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 

फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा, तयार करणे . 


६ 


( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
नेणे. 


( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


क्रमांक पगक / कावि / ८३५७/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
दिनांक ६ डिसेंबर १ ९९ २ रोजी अयोध्या ( उत्तर प्रदेश) येथील वादग्रस्त 
बाबरी मशीद पाडल्याच्या घटनेमुळे ६ डिसेंबर हा दिवस दरवर्षी 
मुस्लीम समाजातर्फे काळा दिवस (ब्लॅक डे) म्हणून तर हिंदू समाजातर्फे 
विजय दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. तसेच दिनांक ६ डिसेंबर हा 
दिवस डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन म्हणून 
दरवर्षी साजरा करण्यात येतो . दिनांक १२ डिसेंबर २०१६ रोजी 
मुस्लिम बांधवांचा ईद- ए-मिलाद हा सण साजरा होणार आहे. दिनांक 
१४ डिसेंबर २०१६ रोजी जिल्ह्यातील १० नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या 
सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून 

दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी 
मतमोजणी होणार आहे. पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास 
स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून प्रस्तावित विमानतळाचे सर्वेक्षणाचे 
अनुषंगाने एकूण सहा ठिकाणी पॉइंट फिक्स करून त्याठिकाणी सूक्ष्म 
सर्वेक्षण करण्याचे मशीन बसविण्यात आलेले आहेत. पुणे - नाशिक 
महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक 
बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच पुणे- सातारा महामार्गावरील 
अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यामध्ये 
इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, 
रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे 
दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) 
चे आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २ डिसेंबर २०१६ रोजी ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक १५ 

डिसेंबर 

२०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१), (३) चा अंमल 
लागू केलेचा आदेश जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर 
पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. 


( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 
करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) (Title substituted for The Bombay Police 
Act, 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for 
The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
२ डिसेंबर २०१६ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक 
१५ डिसेंबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता 
खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


पुणे, १ डिसेंबर २०१६. 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


त्याअर्थी, मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for 
The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक 
१ डिसेंबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १० दिवसांकरिता 
खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव बरोबर 

नेणे. 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 

फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा , तयार 


करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 


नेणे . 


२०१६ रोजी 


( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


दिनांक १५ 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) (Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ), 

( ३). 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २०१६-४७९९ , दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ . 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for the Bombay Police 
Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३ ) आदेश जारी करणेबाबत . 

क्रमांक पगक / कावि/८२६१/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
नगर परिषदा/ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि नगरपरिषद 
अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी 
जाहीर झालेला असून त्याची आचारसंहिता, दिनांक १७ ऑक्टोबर 

लागू 

झालेली आहे . तसेच दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ 
रोजी जिल्ह्यातील १० नगरपरिषदा/नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका 
होणार असून 

डिसेंबर २०१६ रोजी मतमोजणी होणार 
आहे. कोपर्डी, जिल्हा अहमदनगर येथील घटनेच्या निषेधार्थ जिल्ह्यामध्ये 
सर्वत्र आंदोलन , रॅली , मोर्चे, रास्ता रोको होत आहेत . तसेच पिंपरी 
चिंचवड महापालिकेला पवना धरणानून बंद पाईपलाईनद्वारे करण्यात 
येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे कामकाज पुन्हा होण्याची शक्यता आहे. पुणे 
नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक 
बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच पुणे- सातारा महामार्गावरील 
अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुरंदर येथील 
नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. 
तसेच पुणे जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून 
आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे 
दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१),( ३) 
चे आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ००.१० 
वाजलेपासून ते दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ च्या कलम ३७ (१), ( ३) चा अंमल 
लागू 

केलेचा आदेश जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर 
पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for The 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


१ 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) ( Title substituted for The Bombay Police 
Act , 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम (३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


५१ 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ), ( ३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याने वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ००.१० 
वाजलेपासून ते दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत 
१४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व (३) 
चा अंमल जारी करणेची विनंती केली आहे. 


६ 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


राजेंद्र मुठे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे. 


पुणे , २३ नोव्हेंबर २०१६. 


-- 


- 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) , 

( ३). 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ ३८५/ २०१५ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


६ 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police 
Act , 1951) च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत . 

क्रमांक पगक / कावि-६८८/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, 
पुणे ग्रामीण यांनी पुणे जिल्ह्यामध्ये तळेगाव दाभाडे पोलीस स्टेशन 
हद्दीमध्ये गहुंजे क्रिकेट स्टेडियमवर मंगळवार , दिनांक ९ फेब्रुवारी 
२०१६ रोजी १८.३० वाजता भारत विरुद्ध श्रीलंका यांचेमध्ये टी -२० 
क्रिकेट मॅच होणार आहे . जेजुरी पोलीस स्टेशन हद्दीत दिनांक ८ 
फेब्रुवारी २०१६ रोजी श्री खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा 
होणार आहे. दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी शिवजयंती ( शासकीय) 
सर्वत्र साजरी होणार आहे . केंद्र सरकारने बैलगाडी शर्यतीची बंदी 
उठवलेली आहे. परंतु पेटाने केंद्र शासनाच्यानिर्णयाविरूद्ध मा . सर्वोच्च 
न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्याने बैलगाडी शर्यतीस पुन्हा स्थगिती 
दिलेली आहे. त्यामुळे पेटाविरोधामध्ये जिल्ह्यामध्ये आंदोलने/मोर्चे होत 
आहेत . पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेला पवना धरणामधून बंद 
पाईपलाईनद्वारे करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे कामकाज पुन्हा सुरू 
होण्याची शक्यता आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाकरिता 
भूसंपादनाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधीत शेतकऱ्यांचा 
तीव्र विरोध आहे. सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्याला पुणे जिल्ह्यातील 
खडकवासला, पानशेत , वरसगाव, डिंभा, चासकमान , कुकडी इत्यादी 
धरणातून पिण्यासाठी पाणी सोडण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील सर्व पक्ष, 
संघटना व शेतकरी यांचा विरोध आहे. श्री . समीर भुजबळ यांचेविरुद्ध 
ईडीने केलेल्या कारवाईचे निषेधार्थ माळी समाजाचे वतीने आंदोलन 
होण्याची शक्यता आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध 
पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत 
आहेत. त्यावरून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये गंभीर स्वरूपाचे वातावरण 
निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक १९ 
फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता 
खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव बरोबर 

नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 

फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमाव , तयार 

करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी , दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचेप्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for The 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) ( Title substituted for The Bombay Police 
Act, 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा 
जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४० 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे , त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


, 


नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . 
तसेच पुणे जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून 
आंदोलने , रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको , निदर्शने होत आहेत . 
त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था 

राखण्याचे 
दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) 
चे आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ), ( ३) चा अंमल 

केलेचा आदेश जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर 
पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. 


लागू 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशीदिलेला आहे. 


राजेंद्र मुठे, 


पुणे, ५ फेब्रुवारी २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) (Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ), 

( ३). 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २०१६-४६१४, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६. 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police 
Act, 1951) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) आदेश जारी करणेबाबत. 

क्रमांक पगक/ कावि-७६०६/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, 
पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
नगरपरिषदा/नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि नगरपरिषद 
अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी 
जाहीर झालेला असून त्याची आचारसंहिता, दिनांक १७ ऑक्टोबर 

लागू 

झालेली आहे . तसेच दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ 
रोजी जिल्ह्यातील १० नगरपरिषदा/नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका 
होणार असून दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी मतमोजणी होणार 
आहे. कोपर्डी, जिल्हा अहमदनगर येथील घटनेच्या निषेधार्थजिल्ह्यामध्ये 
सर्वत्र आंदोलने , रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको होत आहेत . तसेच पिंपरी 
चिंचवड महापालिकेला पवना धरणामधून बंद पाईपलाईनद्वारे करण्यात 
येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे कामकाज पुन्हा होण्याची शक्यता आहे. पुणे 
नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक 
बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध विरोध आहे. तसेच पुणे - सातारा महामार्गावरील 
अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . पुरंदर येथील 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३ ) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे मला प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १७ नोव्हेंबर 
२०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता खाली नमूद 
केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 

नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 

फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव , तयार 

करणे 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी , दंड , काठ्या ,बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्ये वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for The 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) 
विरुद्ध वर्तन करणे . 


२०१६ रोजी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


५३ 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951 ) ( Title substituted for The Bombay Police 
Act, 1951) चे कलम ३७ चे पोट- कलम (३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा 
जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे , त्यांना लागू होणार नाही. 


१० वी व १२ वीच्या परीक्षा सुरू झालेल्या आहेत . केंद्र सरकारने 
बैलगाडी शर्यतीची बंदी उठवलेली आहे. परंतु पेटाने केंद्र शासनाच्या 
निर्णयाविरूद्ध मा . सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्याने बैलगाडी 
शर्यतीस पुन्हा स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे पेटाविरोधामध्ये जिल्ह्यामध्ये 
आंदोलने/मोर्चे होत आहेत. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला पवना 
धरणामधून बंद पाईपलाईनद्वारे करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे कामकाज 
पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे . पुणे - नाशिक महामार्गाच्या 
चौपदरीकरणाकरिता भूसंपादनाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक 
बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्याला 
पुणे जिल्ह्यातील खडकवासला, पानशेत , वरसगाव, डिंभा , चासकमान, 
कुकडी इत्यादी धरणांतून पिण्यासाठी पाणी सोडण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील 
सर्व पक्ष , संघटना व शेतकरी यांचा विरोध आहे . तसेच जिल्ह्यामध्ये 
इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, 
रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . त्यावरून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
गंभीर स्वरूपाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 


, 


सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशीदिलेला आहे. 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ), ( ३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याने वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १० मार्च २०१६ रोजी ००.०० वाजलेपासून 
ते दिनांक २४ मार्च २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता 
मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) चा अंमल जारी 
करणेची विनंती केली आहे. 


राजेंद्र मुठे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे . 


पुणे, ३ नोव्हेंबर २०१६. 


वाचले : ( १) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१), 

( ३). 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा-९ ०७/ २०१५, दिनांक १० मार्च २०१६ . 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act, 1951 ) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
१० मार्च २०१६ रोजी ००.०० वाजलेपासून 
००.०० वाजलेपासून ते दिनांक २४ मार्च 

२०१६ 
रोजीचे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली 
कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव बरोबर 

नेणे. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police 
Act, 1951) च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत. 

क्रमांक पगक/ कावि / १३६२/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये वेल्हे पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये दिनांक ११ मार्च 
२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता वेल्हे तालुक्यातील सर्व राजकीय 
पक्षांतर्फे गुंजवणी धरणाचे काम बंद करण्यासाठी जनआंदोलन होणार 
आहे . दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजी होळी, दिनांक 

२४ 
रोजी धूलिवंदन , दिनांक २५ मार्च २०१६ रोजी श्री संत तुकाराम बीज , 
देहू , दिनांक २६ मार्च २०१६ रोजी शिवजयंती (तिथीप्रमाणे), दिनांक 
२७ मार्च २०१६ रोजी संकष्टी चतुर्थी व दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी 
रंगपंचमी इत्यादी सण/ उत्सव सर्वत्र साजरे होणार आहेत . दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक २९ मार्च २०१६ या कालावधीमध्ये इयत्ता 


मार्च २०१६ 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 

फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव तयार 
करणे. 


- 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या,बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
नेणे. 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, 


शके १ ९ ४० 


( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचेप्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्ये वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


क्रमांक पगक/ कावि-१०७१ / २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, 
पुणे ग्रामीण, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ७ मार्च२०१६ रोजी सर्वत्र 
महाशिवरात्री साजरी करण्यात येणार आहे. दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ 
ते दिनांक २९ मार्च २०१६ या कालावधीमध्ये इयत्ता १० वी व १२ वीच्या 
परीक्षा सुरू झालेल्या आहेत . केंद्र सरकारने बैलगाडी शर्यतीची बंदी 
उठवलेली आहे. परंतु पेटाने केंद्र शासनाच्या निर्णयाविरूद्ध मा . सर्वोच्च 
न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्याने बैलगाडी शर्यतीस पुन्हा स्थगिती 
दिलेली आहे. त्यामुळे पेटाविरोधामध्ये जिल्ह्यामध्ये आंदोलने/मोर्चे होत 
आहेत . पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेला पवना धरणामधून बंद 
पाईपलाईनद्वारे करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे कामकाज पुन्हा सुरू 
होण्याची शक्यता आहे. सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्याला पुणे जिल्ह्यातील 
खडकवासला, पानशेत , वरसगाव , डिंभा, चासकमान, कुकडी इत्यादी 
धरणातून पिण्यासाठी पाणी सोडणेसाठी पुणे जिल्ह्यातील सर्व पक्ष , 
संघटना व शेतकरी यांचा विरोध आहे. पुणे - नाशिक महामार्गाच्या 
चौपदरीकरणाकरिता भूसंपादनाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक 
बाधीत शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच पुणे- सातारा राष्ट्रीय महामार्ग 
क्रमांक ४ सहापदरीकरणाचे काम चालू असून खेड- शिवापूर ते वेळू 
भागातील अतिक्रमण काढण्याचे कामकाज चालू आहे. सर्वत्र गावांच्या 
यात्रा साजऱ्या होणार आहे . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता 
विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने 
होत आहेत . 


- 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951) (Title substituted for The Bombay Police 
Act , 1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या 
दृष्टिकोनातून मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याने वरील बाबी विचारात घेऊन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक ७ मार्च २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसांकरिता मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा 
अंमल जारी करणेची विनंती केली आहे. 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


राजेंद्र मुठे , 


पुणे, १० मार्च २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


वाचले : (१) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) (Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ), 

( ३ ) . 
( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/६६५/ २०१६, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहे. 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
२३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक 
७ मार्च २०१६ रोजीचे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता खाली 
नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव बरोबर 

नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 

फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमाव तयार 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for the Bombay Police 
Act, 1951 ) च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


५५ 


( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे . 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्ये वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for The 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


क्रमांक पगक / कावि -१५८५/ २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहती असल्याने तेथे 
काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात. दहशतवादी कारवाया 
व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तात्काळ 
उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची माहिती स्थानिक 
पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक 
विचार करता पुणे शहराला लागून असलेल्या हवेली , लोणी- काळभोर , 
लोणीकंद , चाकण , खेड , शिक्रापूर , आळंदी, तळेगाव दाभाडे, राजगड , 
पौड , लोणावळा शहर , लोणावळा ग्रामीण , शिरूर , रांजणगाव व ज्या 
ज्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 
मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय लोक नोकरी, व्यावसायानिमित्त पुणे जिल्ह्यात 
येऊन भाड्याने घरे/ दुकाने/ फ्लॅट घेऊन राहत आहेत. 

दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी पुणे येथे झालेला बॉम्बस्फोट , दिनांक 
२ सप्टेंबर २०१४ रोजी पुणे शहरात सापडलेले नक्षलवादी व इंडियन 
मुजाहिद्दीन ( आयएम) या दहशतवादी संघटनेसाठी काम करणारे आतापर्यंत 
पुण्यातील १५ इसमांना अटक करण्यात आलेले आहे . दिनांक ९ मे 
२०१५ रोजी तळेगाव दाभाडे येथे भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या माओवादी 
संघटनेच्या २ सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII 
of 1951 ) ( Title substituted for The Bombay Police 
Act , 1951) चे कलम ३७ चे पोट- कलम (३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा 
जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


तरी ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील नगरपालिका, 
ग्रामपंचायत , कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारक 
यांनी त्यांचेकडील घरे / दुकाने/ फ्लॅट , फार्म हाउस प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडे 
तत्त्वावर देणे, पोट -भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्यांची, 
भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांचे आत कळविणेबाबत 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करण्यास विनंती केली आहे . 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहती 
असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात . 
दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्यापार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर 
त्याची तात्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची 
संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व 
गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊन शकेल , अशी 
माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, राजेंद्र 
मुठे अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ 
चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे . 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे. 


पुणे, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


वाचा : ( १) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील जा.क्र . 

दविक -७४/ २०१६, दिनांक १७ मार्च २०१६ . 
( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील 


- 


मालमत्ता धारक यांनी त्यांचेकडील घरे , दुकाने , फ्लॅट, तसेच फार्म 
हाउसमध्ये भाडेकरू ठेवताना भाडेकरूचे( १) संपूर्ण नाव , ( २) सध्याचा 
पत्ता , ( ३) मूळ पत्ता , ( ४ ) दोन फोटो , (५ ) त्यांना ओळखणाऱ्या व्यक्तीचे 
नाव व पत्ता, (६) घरभाडे करारनामा , ( ७) ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे 
प्राप्त करून घेऊन संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर 
करणे बंधनकारक करणेत येत आहे. 


आदेश . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम 
१४४ खाली प्रतिबंध आदेश. 


सदर आदेशाप्रमाणे घरमालक यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस 
स्टेशनकडे माहिती न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम 
१८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४० 


सदरचा आदेश हा दिनांक १९ मार्च २०१६ पासून दोन महिन्यांचे 
कालावधीकरिता अमलात राहील. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


राजेंद्र मुठे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे. 


पुणे , १९ मार्च २०१६. 


वाचा : ( १ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३३ चे पोट 

कलम ( १) ( एम). 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


आळंदी पालखी सोहळा, सन २०१६ नदीचे पाणी पिण्यासाठी/ 
वापरण्यास बंदी ( मनाई) करणेबाबत. 

क्रमांक पगक / कावि -५१६१/ २०१६.- मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम ३३ चे पोट - कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे असे फर्मावितो की , 

( १ ) तमाम लोकांना कळविण्यात येते की , श्रीक्षेत्र आळंदी येथील 
इंद्रायणी नदीचे पाणी कुबेर गंगा ते थेट थोरले पुलापर्यंत कोणत्याही 
ठिकाणी दोन्ही तीरावर पिण्याकरिता व स्वयंपाकाकरिता उपयोगात 
आणण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे. 

(२) गावात असलेल्या ज्या विहिरीचेपाणी शुद्ध केलेले आहे, तथापि , 
ते पाणी भांडी घासणे वगैरेकरिता वापरावयाचे आहे. गावात ठिकठिकाणी 
पाण्याचे नळ आहेत, त्या नळाचे पाणी पिण्यासाठी वापरावयाचे आहे. 

(३) नदीचे पात्रात कोणतेही घाणेरडे कपडे धुवू नयेत अगर कोणत्याही 
प्रकारे नदीचे पाणी दूषित होईल असे कृत्य करू नये. तसेच धुण्यासाठी 
राखून ठेवलेल्या जागेत कपडे धुवावेत . 
( ४ ) स्नानाच्या जागा पुरुष व स्त्रियांसाठी वेगवेगळ्या 

राखून 

ठेवलेल्या 
आहेत . त्याच जागेत संबंधितांनी स्नान करावे. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for the Bombay Police 
Act, 1951) च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 

क्रमांक पगक/ कावि -५३५५/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
दिनांक ६ जुलै २०१६ रोजी (एक दिवस पुढे मागे चंद्रदर्शनानुसार) 
मुस्लीम बांधवांचा, रमजान ईद हा सण सर्वत्र साजरा होणार आहे. पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत श्री संत तुकाराम महाराज पालखी प्रस्थान 
सोहळा बंदोबस्त हा दिनांक २७ जून २०१६ ते दिनांक १० जुलै २०१६ 
या कालावधीत असून श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळा 
बंदोबस्त हा दिनांक २८ जून २०१६ ते दिनांक ५ जुलै २०१६ या 
कालावधीकरिता आहे . केंद्र सरकारने बैलगाडी शर्यतीची बंदी उठवलेली 
आहे. परंतु पेटाने केंद्र शासनाच्या निर्णयाविरोधात मा . सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 
याचिका दाखल केल्याने बैलगाडा शर्यतीस विरोधात त्याकरिता पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टिकोनातून 
मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) चे आदेश जारी 
करणे आवश्यक असल्याने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये दिनांक १ जुलै २०१६ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक 
१४ जुलै २०१६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता मुंबई 
पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल जारी 
करणेची विनंती केली आहे. 


" 


. 


सदरहू आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मुंबई पोलीस अधिनियम, 
१९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे खटला दाखल केला जाईल याची नोंद 


घ्यावी. 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted 
for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारणे आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for 
The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
१ जुलै २०१६ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १४ जुलै २०१६ 
रोजीचे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली 
कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव बरोबर 

नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 

फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमाव तयार 


सदरहू आदेशाची 

मुदत 

दिनांक २५ जून २०१६ ते दिनांक ३० जून 
२०१६ अखेर राहील. 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे . 


पुणे, २४ जून २०१६. 


करणे. 


वाचले : (१ ) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) (Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ), 

( ३ ) . 
( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जिविशा/ २५६६/ २०१६, दिनांक ३० जून २०१६ . 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी , दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक 

इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
नेणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


५७ 


( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्ये वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 

करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) (Title substituted for The 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 


३ 


ई -मेल, इंटरनेट अशा दळणवळण सुविधा यांचा परीक्षेच्या अनुषंगाने 
गैरवापर होण्याची शक्यता आहे . अशा सुविधा कार्यरत ठेवणे, दोन 
किंवा दोनपेक्षा अधिक इसम एकत्र येणे , वायरलेस सेट, ट्रान्झिस्टर , 
मोबाईल फोन , झेरॉक्स सेंटर , ई - मेल , इंटरनेट यांसारख्या दळणवळण 
साधणांचा परीक्षा केंद्राच्या आवारात उपयोग केला जातो. त्यामुळे शांतता 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
यासाठी दिनांक १८ जुलै २०१६ रोजीपासून सकाळी ९ .०० ते ६.०० 
वा . या वेळेत परीक्षा केंद्राच्या भोवती (सुट्टीचेदिवस वगळून) फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ चा आदेश लागू करणे निकडीचे 
असल्याचे माझ्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण 
मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता १० वीची परीक्षा शांततेत व सुरळीत 
पार पाडण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिनांक 
१८ जुलै २०१६ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ या परीक्षेच्या कालावधीत 
परीक्षा केंद्राभोवती २०० ( दोनशे) मीटर परिसरात असलेली सर्व 
झेरॉक्स केंद्रे, फॅक्स, ई- मेल , इंटरनेट सुविधा असे दळणवळण बंद 
ठेवणे जरूरीचे आहे अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , रेश्मा माळी, अपर जिल्हादंडाधिकारी , सोलापूर फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता कलम १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून असा आदेश देते की , दिनांक १८ जुलै 
२०१६ ते ३ ऑगस्ट २०१६ या कालावधीत सकाळी ९ -०० ते ६.०० वा . 
या वेळेत सोलापूर जिल्हा ग्रामीण भागातील इयत्ता १० वीच्या जुलै / 
ऑगस्ट २०१६ च्या परीक्षाकेंद्रावर परीक्षा संपेपर्यंत सर्व परीक्षा केंद्रांपासून 
२०० मीटर परिसरात खालील कृती करण्यास बंदी घालत आहे . 

( १) सर्व परीक्षा केंद्रांच्या २०० मीटर परिसरात सर्व झेरॉक्स सेंटर , 
फॅक्स, ई- मेल , इंटरनेट अशा दळणवळण सुविधा ज्याचा परीक्षांच्या 
अनुषंगाने गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, अशा सुविधा कार्यरत ठेवणे. 
( २ ) दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक इसम एकत्र येणे. 
( ३) वायरलेस सेट , ट्रान्झिस्टर , मोबाईल फोन यांच्यासह प्रवेश 


The Maharashtra Police Act (Bombay ActNo. XXII 
of 1951) ( Title substituted for The Bombay Police 
Act, 1951) चे कलम ३७ चे पोट -कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा 
जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title 
substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
१३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


- 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


करणे. 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

पुणे. 


सदरचा आदेश खालील बाबी संदर्भात लागू राहणार नाही. 
( १) परीक्षा केंद्रात व केंद्राभोवती परीक्षा कामासाठी नेमलेला स्थायी/ 
अस्थायी अधिकारी व कर्मचारी. 


पुणे, १ जुलै २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


( २) परीक्षाकेंद्रात व केंद्राभोवती बंदोबस्तावर असणारे सुरक्षा कर्मचारी, 
पोलीस अधिकारी कर्मचारी व अन्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी. 


हा आदेश दिनांक १७ जुलै २०१६ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ या 
कालावधीत सकाळी ९ -०० ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत सुट्टीचेदिवस 
सोडून परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात असलेल्या सर्व संबंधितांना 


मा . 


लागू राहतील . 


८ 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 
क्रमांक २०१६/ डीसीबी/ २/ आरआर -४४ ९ ७/ २०१६.- ज्याअर्थी, 
पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील जाक्र ./जिविशा/ 
परीक्षा/ ४२०६/ २०१६, दिनांक ८ जुलै २०१६ पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दिनांक ९ जुलै २०१६ ते 
दिनांक २ ९ जुलै २०१६ पर्यंत इयत्ता १२ वी व दिनांक १८ जुलै २०१६ 
ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ या कालावधीत इयत्ता १० वीच्या जुलै / 
ऑगस्ट २०१६ च्या परीक्षा घेण्यात येणार आहेत . सदर परीक्षा कालावधीत 
सर्व परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स, 


रेश्मा माळी, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

सोलापूर . 


सोलापूर , १४ जुलै २०१६. 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


९ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


सन १९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ३७ ( ३ ) 
क्रमांक डीसीबी / २/ प्र.क्र .१ / आरआर/ ४३०४/ २०१६.– ज्याअर्थी, मा . 
पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता , कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर 
प्रतिबंधक कारवाई करणे सोयीचे जावे यासाठी दिनांक १७ जुलै २०१६ 
रोजी सकाळी ८-०० वाजलेपासून पुढे १५ दिवस महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम कलम ३७ (३) चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे 
माझे निदर्शनास आणून दिले आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३७ (३ ) च्या आदेशाचा 
अंमल दिनांक १६ जुलै २०१६ रोजी रात्री २०.०० वा . संपुष्टात येत 
आहे . 


माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दिनांक ९ जुलै २०१६ 
पर्यंत इयत्ता १२ वी व दिनांक १८ जुलै २०१६ ते दिनांक ३ ऑगस्ट 
२०१६ या कालवधीत इयत्ता १० वीच्या जुलै/ ऑगस्ट २०१६ च्या परीक्षा 
घेण्यात येणार आहेत . सदर परीक्षेच्या वेळी केंद्राच्या आवारात बाहेरील 
इसमाकडून कॉपी , विद्यार्थ्यांना मदत करणे / पर्यवेक्षक / परीवेक्षक यांना 
दमदाटी करणे, प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका पळविणे वगैरे प्रकार होऊ 
नयेत यासाठी जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रातील २०० मीटर परीसरात महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा कलम ३७ (३) चे आदेश जारी करणे निकडीचे असलेचे 
माझे निदर्शनास आणून दिले आहे. 

ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्याचेहद्दीत ( ग्रामीण भागामध्ये) सोलापूर 
जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे 
घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता १० वीच्या जुलै / ऑगस्ट २०१६ च्या परीक्षा 
केंद्राचेठिकाणी व परीक्षक केंद्र व प्रश्नपत्रिका वितरण 

प्रमुख 

केंद्राचे 
ठिकाणी काही गुंड परीक्षा केंद्राचे आवारात बेकायदेशीर जमाव करून 
कॉपी करण्यास मदत करणे व परीक्षा पर्यवेक्षकांना दमदाटी करणे व 
प्रसंगी मारहाण करणे, प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका पळविणे वगैरे 
गैरप्रकारामुळे परीक्षा केंद्राचे ठिकाणी शांतता भंग होण्याची शक्यता 
आहे. त्यामुळे परीक्षा केंद्राभोवती २०० मीटर परिसरात शांतता, कायदा 
व सुव्यवस्था आबाधित रहावी यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये बंदी घालणे 
जरूरीचे आहे अशी माझी खात्री झालेली आहे . 


ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित रहावी, तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर प्रतिबंधक 
कारवाई करणे सोयीचे जावे यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत 
दिनांक १७ जुलै २०१६ रोजी सकाळी ८-०० वाजलेपासून पुढे १५ 
दिवस महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३७ ( ३) चे आदेश लागू 
करणेस गरजेचे असलेचेमाझे मत बनले आहे . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ कलम ३७ ( ३) अन्वये 
मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , रेश्मा माळी, अप्पर 
जिल्हादंडाधिकारी , सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत ( पोलीस 
आयुक्तालय , सोलापूर शहर हद्द वगळून) दिनांक १७ जुलै २०१६ 
रोजीचे सकाळी ८-०० वाजलेपासून ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ रोजीच्या 
रात्री २०.०० पर्यंत पाच किंवा पाचाहून जास्त लोक एकत्र येण्यास बंदी 
घालत आहे. 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ कलम ३७ ( ३) अन्वये 
मला असलेल्या अधिकारास अनुसरून मी , रेश्मा माळी, अप्पर 
जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीतील 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात 
येणाऱ्या इयत्ता १० वी जुलै/ ऑगस्ट २०१६ च्या परीक्षा केंद्रातील २०० 
मीटर परिसरात दिनांक १८ जुलै २०१६ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ 
या कालावधीत सकाळी ९ -०० ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत सुट्टीचे 
दिवस 

पाचाहून जास्त लोक एकत्र येण्यास बंदी 
घालत आहे. 


३ 


वगळून पाच किंवा 


- 


हा हुकूम अत्यावश्यक सेवा, सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या यंत्रणांना 
लागू 

होणार नाही. तसेच ज्या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस 
अधीक्षक ( ग्रामीण), उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, पोलीस निरीक्षक , दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्व परवानगी 
दिली आहे अशा यात्रा स्थळे व तत्सम प्रकरणांपुरते लागू होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


हा हुकूम परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांनींना व त्यांना सोडण्यास 
आलेल्या पालकांना, केंद्र व्यवस्था पाहणाऱ्या परीक्षक , सुपरवायझर , 
शिपाई तसेच शासकीय कर्तव्य बजावणाऱ्या व्यक्ती इत्यादींना लागू 
पडणार नाही . 


रेश्मा माळी, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

सोलापूर . 


सोलापूर , १४ जुलै २०१६ 


सदरचा आदेश दिनांक १८ जुलै २०१६ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ 
या कालावधीत सकाळी ९ -०० ते सायंकाळी ६-०० वाजेपर्यंत सोलापूर 
जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून ) परीक्षा केंद्राच्या 
प्रश्नपत्रिका वितरण कक्षाच्या २०० मीटर परिसरात अमलात राहील. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


रेश्मा माळी, 


सन १९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ३७ ( ३ ) 
क्रमांक डीसीबी/ २/ आरआर/ ४४ ९ ८ / २०१६ . ज्याअर्थी, मा . पोलीस 
अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 
परीक्षा/ ४२०२/ २०१६, दिनांक ८ जुलै २०१६ पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

सोलापूर . 


सोलापूर , १४ जुलै २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


- 


५ ९ 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


रेश्मा माळी, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

सोलापूर . 


सोलापूर , १४ जुलै २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 


९ 


सन १९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ३७ ( १ ) 
क्रमांक डीसीबी/ २/ आरआर/ ४४ ९ ४/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस 
अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 
प्रशासन/ ४/ २०१६ , दिनांक १३ जुलै २०१६ अन्वये सोलापूर ग्रामीण 
जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता व सुरक्षितता राखणेसाठी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९ ५१ कलम ३७ (१) अ ते फ चे आदेश लागू करणे 
निकडीचे असलेचे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , कलम ३७ (१ ) अ ते फ 
च्या आदेशाचा अंमल दिनांक १६ जुलै २०१६ रोजी रात्री २०.०० 
वाजता संपुष्टात येत आहे . 

ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता , कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर प्रतिबंधक 
कारवाई करणे सोयीचे जावे यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत 
दिनांक १७ जुलै २०१६ रोजी सकाळी ८-०० वाजलेपासून पुढे १५ 
दिवस महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३७ (३) चे आदेश लागू 
करणेस गरजेचे असलेचेमाझे मत बनले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ कलम ३७ (१ ) ( अ ते 
फ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , रेश्मा 
माळी, अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे 
हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय, सोलापूर शहर हद्द वगळून) खालीलप्रमाणे 
वर्तन करणे दिनांक १७ जुलै २०१६ रोजीचे सकाळी ८-०० वाजलेपासून 
ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ रोजीच्या रात्री २०.०० वाजेपर्यंत मनाई 
करीत आहे. 


- 


- 


. 


क्रमांक डीसीबी/ २ / आरआर/ ४४ ९ ७/ २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस 
अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील जाक्र / जिविशा/ परीक्षा/ 
४२०६/२०१६, दिनांक ८ जुलै २०१६ पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दिनांक ९ जुलै २०१६ ते दिनांक 
२९ जुलै २०१६ पर्यंत इयत्ता १२ वी व दिनांक १८ जुलै २०१६ ते 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ या कालवधीत इयत्ता १० वीच्या जुलै/ ऑगस्ट 
२०१६ च्या परीक्षा घेण्यात येणार आहेत . सदर परीक्षा केंद्राच्या २०० 
मीटर परिसरात झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स, ई- मेल , इंटरनेट अशा दळणवळण 
सुविधा यांचा परीक्षेच्या अनुषंगाने गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. अशा 
सुविधा कार्यरत ठेवणे, दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक इसम एकत्र येणे, 
वायरलेस सेट , ट्रान्झिस्टर , मोबाईल फोन , झेरॉक्स सेंटर , ई-मेल, 
इंटरनेट यासारख्या दळणवळण साधनांचा परीक्षा केंद्राच्या आवारात 
उपयोग केला जातो. त्यामुळे शांतता व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . यासाठी दिनांक ९ जुलै २०१६ रोजीपासून 
सकाळी 

९ -०० ते सायंकाळी ६-०० वा . या वेळेत परीक्षा केंद्राच्या भोवती 
( सुट्टीचे दिवस वगळून ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ 
चा आदेश लागू करण्यात यावा. असे माझ्या निदर्शनास 

आणून 

दिले 
आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण 
मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता १२ वीची परीक्षा शांततेत व सुरळीत 
पार पाडण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिनांक ९ 
जुलै २०१६ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ या परीक्षेच्या कालावधीत 
परीक्षा केंद्राभोवती २०० ( दोनशे) मीटर परिसरात असलेली सर्व इ 
रॉक्स केंद्र/फॅक्स/ ई - मेल/ इंटरनेट सुविधा असे दळणवळण बंद ठेवणे 
जरूरीचे आहे अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , रेश्मा माळी, अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , सोलापूर, 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून असा आदेश देतो की , 
दिनांक ९ जुलै २०१६ ते दिनांक २९ जुलै २०१६ या कालावधीत 
सकाळी ९ -०० ते सायंकाळी ६-०० वा . या वेळेत सोलापूर जिल्हा 
ग्रामीण भागातील इयत्ता १२ वीच्या जुलै/ ऑगस्ट २०१६ च्या परीक्षा 
केंद्रापासून २०० मीटर परिसरात खालील कृती करण्यास बंदी घालत 


नेणे. 


( अ ) शस्त्रे , सोटे, तलवारी , भाले, दंडे, सुरे , काठी किंवा झेंडा 

लावलेली काठी किंवा शरीरास इजा करण्याकरिता वापरता 
येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. आणणे दगड अगर 
तत्सम वस्तू, शस्त्रे हाताळणे, अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी 

उपयोग करणे. 
( क ) कोणताही ज्वालाग्राही अगर स्फोटक पदार्थ 

वाहून 
( ड ) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा , प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
( ई ) सार्वजनिक घोषणा करणे. 
( फ ) असभ्य हावभाव करणे, ग्राम्य भाषा वापरणे , सभ्यता अगर 

नीतीविरुद्ध निरनिराळ्या जाती - जमातीच्या भावना दुखावल्या 
जातील त्यामुळे त्यांच्यात भांडणे बखेडे निर्माण होऊन शांततेस 
बांधा होईल अशी सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार 

करून त्याचा प्रसार करणे. 
या हुकूमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये 
अधिकार बजाविताना उपरनिर्दिष्ठ वस्तू हाताळाव्या लागतात आणि ज्या 
व्यक्तींना जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण), उपविभागीय 
दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पोलीस निरीक्षक , दुय्यम 
पोलीस निरीक्षक यांनी दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत. 

हा आदेश सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय 
हद्द वगळून) अमलात राहील. 


आहे . 


( १) सर्व परीक्षा केंद्रांच्या २०० मीटर परिसरात सर्व झेरॉक्स सेंटर / 
फॅक्स/ ई-मेल/ इंटरनेट अशा दळणवळण सुविधा ज्याचा परीक्षांच्या अनुषंगाने 
गैरवापर होण्याची शक्यता आहे अशा सुविधा कार्यरत ठेवणे . 
( २) दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक इसम एकत्र येणे. 
( ३) वायरलेस सेट , ट्रान्झिस्टर , मोबाईल फोन यांच्यासह प्रवेश 


करणे . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 

१७, शके १ ९ ४० 


कालावधीत सकाळी ९ -०० ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत सुट्टीचेदिवस 
वगळून पाच किंवा पाचाहून जास्त लोक एकत्र येण्यास बंदी घालत 


आहे . 


सदरचा आदेश खालील बाबी संदर्भात लागू राहणार नाही. 
( १) परीक्षा केंद्रात व केंद्राभोवती परीक्षा कामासाठी नेमलेला स्थायी/ 
अस्थायी अधिकारी व कर्मचारी. 

(२ ) परीक्षा केंद्रात व केंद्राभोवती बंदोबस्तावर असणारे सुरक्षा कर्मचारी, 
पोलीस अधिकारी कर्मचारी व अन्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी. 

हा आदेश दिनांक ९ जुलै २०१६ ते दिनांक २९ जुलै २०१६ या 
कालावधीत सकाळी ९-०० ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत सुट्टीचे दिवस 
सोडून परीक्षाकेंद्राच्या २०० मीटर परिसरात असलेल्या सर्व संबंधितांना 


लागू राहतील. 


हा हुकूम परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांनींना व त्यांना सोडण्यास 
आलेल्या पालकांना ,केंद्र व्यवस्था पाहणाऱ्या परीक्षक , सुपरवायझर , 
शिपाई तसेच शासकीय कर्तव्य बजावणाऱ्या व्यक्ती इत्यादींना लागू 
पडणार नाही. 

सदरचा आदेश दिनांक १८ जुलै २०१६ ते दिनांक २९ जुलै २०१६ 
या कालावधीत सकाळी ९ -०० ते सायंकाळी ६-०० वाजेपर्यंत सोलापूर 
जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून ) परीक्षाकेंद्राच्या 
प्रश्नपत्रिका वितरण कक्षाच्या २०० मीटर परिसरात अमलात राहील . 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 

रेश्मा माळी, 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
सोलापूर , १४ जुलै २०१६ . 

सोलापूर . 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

रेश्मा माळी, 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
सोलापूर , १४ जुलै २०१६ . 

सोलापूर . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
सन १ ९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ३७ ( ३ ) 
क्रमांक डीसीबी /२ / आरआर/ ४२९ ८ / २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस 
अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 
परीक्षा/ ४२०२/ २०१६, दिनांक ८ जुलै २०१६ पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दिनांक १८ जुलै २०१६ 
ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ या कालवधीत इयत्ता १० वीच्या जुलै / 
ऑगस्ट २०१६ च्या परीक्षा घेण्यात येणार आहेत . सदर परीक्षेच्या वेळी 
केंद्राच्या आवारात बाहेरील इसमाकडून कॉपी, विद्यार्थ्यांना मदत करणे/ 
पर्यवेक्षक / परीवेक्षक यांना दमदाटी करणे , प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका 
पळविणे वगैरे प्रकार होऊ नयेत यासाठी जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रातील 
२०० मीटर परीसरात महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) चे 
आदेश जारी करणे निकडीचे असलेचे माझे निदर्शनास आणून दिले 
आहे. 

ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्याचे हद्दीत ( ग्रामीण भागामध्ये) सोलापूर 
जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे 
घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता १२ वी जुलै / ऑगस्ट २०१६ च्या परीक्षा केंद्राचे 
ठिकाणी व परीक्षक केंद्र व प्रश्नपत्रिका वितरण प्रमुख केंद्राचेठिकाणी 
काही गुंड परीक्षा केंद्राचे आवारात बेकायदेशीर जमाव करून कॉपी 
करण्यास मदत करणे व परीक्षा पर्यवेक्षकांना दमदाटी करणे व प्रसंगी 
मारहाण करणे, प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका पळविणे वगैरे गैरप्रकारामुळे 
परीक्षा केंद्राचेठिकाणी शांतता भंग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 
परीक्षा केंद्राभोवती २०० मीटर परिसरात शांतता, कायदा व सुव्यवस्था 
आबाधित रहावी यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून महाराष्ट्र पोलीस 
कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये बंदी घालणे जरूरीचे आहे 
अशी माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ कलम ३७ ( ३) अन्वये 
मला असलेल्या अधिकारास अनुसरून मी , रेश्मा माळी, अप्पर 
जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीतील 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात 
येणाऱ्या इयत्ता १२ वी जुलै/ ऑगस्ट २०१६ च्या परीक्षा केंद्रातील २०० 
मीटर परिसरात दिनांक ९ जुलै २०१६ ते दिनांक २९ जुलै २०१६ या 


वाचा : (१ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३३ चे पोट 

कलम ( १) ( एम). 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
आळंदी पालखी सोहळा सन २०१६ नदीचे पाणी पिण्यासाठी 
वापण्यास बंदी ( मनाई ) करणेबाबत . 

क्रमांक पगक/ कावि -५१६१/ २०१६. – मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम ३३ चे पोट- कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे असे फर्मावितो की , 

( १) तमाम लोकांना कळविण्यात येते की , श्रीक्षेत्र आळंदी येथील 
इंद्रायणी नदीचे पाणी कुबेर गंगा ते थेट थोरले पुलापर्यंत कोणत्याही 
ठिकाणी दोन्ही तीरांवर पिण्याकरिता व स्वयंपाकाकरिता उपयोगात 
आणण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे. 

( २) गावात असलेल्या ज्या विहिरीचेपाणी शुद्ध केलेले आहे. तथापि, 
ते पाणी भांडी घासणे वगैरेकरिता वापरावयाचे आहे. गावात ठिकठिकाणी 
पाण्याचे नळ आहेत त्या नळाचे पाणी पिण्यासाठी वापरावयाचे आहे. 


(३) नदीचे पात्रात कोणतेही घाणेरडे कपडे धुवू नयेत अगर कोणत्याही 
प्रकारे नदीचेपाणी दूषित होईल असे कृत्य करू नये. तसेच धुण्यासाठी 
राखून ठेवलेल्या जागेत कपडे धुवावेत . 

(४) स्नानाच्या जागा पुरुष व स्त्रियांसाठी वेगवेगळ्या राखून ठेवलेल्या 
आहेत . त्याच जागेत संबंधितांनी स्नान करावे. 

सदरहू आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे खटला केला जाईल याची नोंद घ्यावी. 
सदरहू आदेशाची 

मुदत दिनांक 

२५ जून २०१६ ते दिनांक ३० जून 
२०१६ अखेर राहील . 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

पुणे. 


पुणे, २४ जून २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


६१ 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक एमएजी/ कावि -४७२ / २०१८.- तमाम लोकांना याद्वारे कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टात नमूद केलेले इसम हे आकस्मिकरित्या 
मयत झालेले असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेले कारणास्तव मयत झालेमुळे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, पलूस , कुंडल, 
भिलवडी, कडेगाव , चिंचणी- वांगी यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, विटा / तासगाव यांचेमार्फत प्रकरणे या कार्यालयाकडे सादर केलेली आहेत . 
मयतासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज अन्य कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झाला असलेस त्याबद्दल काही तक्रार असलेस ही नोटिस प्रसिद्ध झालेपासून पंधरा 
दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास लेखी तक्रार करणेत यावी . मुदतीत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नाही तर कोणाची काहीही तक्रार अगर हरकत 
नाही असे समजून उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे अहवालानुसार अंतिम वर्गीकरण करणेबाबत पुढील कार्यवाही करणेत येईल व त्यानंतर कोणाचीही 
तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


मयताचे नाव 


मयताचे गाव 


मयत तारीख 


मयताचे कारण 


अ . क्र . एस . आर . 

नंबर 


१ 


? 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


८७/१८ 


शोभा महालिंग देशमुखे 


११-४-२०१८ 


रा . कडेगाव , तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


Cause of death asphyxia 
due to hanging. 


८०/१८ 


अनोळखी पुरुष 


२ 


२७-११-२०१७ 


दीर्घ आजाराने मयत 


रा . पलूस , तालुका पलूस , 
जिल्हा सांगली. 


३ 


८१/१८ 


रविना महेश गुरव 


९ - १-२०१८ 


Cause of death 


रा . पडळी, तालुका कराड , 
जिल्हा सातारा . 


Intracerebral haemorrhage . 


४ 


८२/१८ 


स्वराज सचिन घाडगे 


२६-३-२०१८ 


रा . परळी वैजनाथ , 
जिल्हा बीड , सध्या नेवरी , 


Cause of death asphyxia 
due to drowning. 


तालुका कडेगाव . 


५ 


८३/१८ 


दयानंद शंकर मदने 


१ ९ - ४-२०१८ 


रा . कान्हरवाडी, तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


Cause of death asphyxia 
due to hanging. 


६ 


८४/१८ 


विठ्ठल पांडुरंग सावंत 


१२-२-२०१८ 


रा . भिलवडी खुर्द, 
तालुका कडेगाव, जिल्हा सांगली. 


Cause of death asphyxia 
due to hanging . 


७ 


८५/१८ 


नामदेव शंकर महाडिक 


२०-२-२०१८ 


रा. नेवरी , तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


Death due to hypovolemic 
shock case 95 per cent 
mixed burn. 


८ 


८६/१८ 


विलास भिमराव कदम 


तालुका कडेगाव, 


६-१०-२०१७ 


रा . शेळकबाव, 
जिल्हा सांगली. 


Head injury (unnatural ) 


६४/१८ 


उत्तम बयाजी पाटोळे 


कडेगाव , 


रा . येतगाव , 

तालुका 
जिल्हा सांगली. 


१४-१२-२०१७ Asphyxia due to drowning 


१० 


६५/१८ 


अंकुश नामदेव मोरे 


रा . हिंगणगाव खुर्द, 
तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली 


२-३-२०१८ Cardio Respiratory arrest 

due to acute myocardial 
Infraction. 


११ 


६६/१८ 


अनिल रामचंद्र मोहिते 


२७-११-२०१७ 


Head injury 


रा . वांगी, तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१२ 


६७/१८ 


महादेव भाऊ जाधव 


रा . सावंतपूर , तालुका पलूस , 
जिल्हा सांगली . 


२ ९- ११-२०१७ फुप्फुसात न्यूमोनिया होऊन मयत 


१३ 


६८/१८ 


अभिजित तानाजी सुतार 


४-८-२०१७ 


Perforation peritonitis 


रा. वडीयेरायबाग , 
तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली. 


१४ 


६ ९ / १८ 


बापू विठ्ठल पवार 


रा . शेरे, तालुका कराड , 
जिल्हा सांगली. 


२५ - ९ -२०१७ Asphyxia due to 

drowning . 


१५ 


७०/१८ 


२०-५-२०१६ 


Case of death is 


दाजीराम ऊर्फ सुरेश 
यशवंत शिरतोडे. 


रा. अंबक , तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


organophosphorus 
poisoning. 


१६ 


७१/१८ 


शुभम ज्ञानेश्वर गराडे 


रा . भिलवडी, तालुका भिलवडी, 
जिल्हा सांगली. 


१९ - २-२०१८ विहिरीत पडून बुडून मयत 


१७ 


७२/१८ 


सचिन राजाराम कांबळे 


२४-११-२०१७ 


रा. भिलवडी, तालुका भिलवडी, 
जिल्हा सांगली. 


गळफास लावून घेऊन मयत 


१८ 


७४/१८ 


२५-३-२०१८ 


गळफास घेऊन मयत 


परसाप्पा शाब्बान्ना सुनगार रा . वसगडे, पालुका पलूस , 

जिल्हा सांगली. 


१ ९ 


७५/१८ 


मधुकर भगवान डोलारे 


६-२-२०१८ 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


रा . सावरगाव , तालुका तुळजापूर , 
सध्या खंडोबाचीवाडी, 
तालुका पलूस . 


२० 


७७/१८ 


अनोळखी पुरुष 


१८-११-२०१७ जंतुसंसर्ग या आजाराने मयत 


२१ 


७८/१८ 


संतोष बापूराव माळी 


रा. कडेगाव , तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


१५-३-२०१८ Asphyxia due to drowning 


२२ 


६३/१८ 


सौ . शौकत इस्माईल 


रा . नागठाणे , तालुका पलूस , 
जिल्हा सांगली. 


१-३-२०१८ Asphyxia due to drowning 


पाकजादे. 


२३ 


५५/१८ 


प्रदीप शंकर वाघमोडे 


रा . वडीयेरायबाग , 
तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली. 


२१-२-२०१७ Hypovolmic shock due 

to head injury . 


२४ 


५६/१८ 


वंदना संभाजी कदम 


8-6-2090 Asphyxia due to drowning 


रा . हिंगणगाव बु., 
तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली. 
रा. कडेपूर , तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


२५ 


५७/१८ 


इंद्रजित तानाजी गरुड 


३-१-२०१६ 


Death due to poisoning 


२६ 


५८/१८ 


प्रशांत मारुती यादव 


२-३-२०१७ 


रा . कडेपूर , तालुका कडेगाव, 
जिल्हा सांगली. 


Cardio respiratory failure 
due to estensive liver 
cirrhosis . 


२७ 


५ ९ / १८ 


विद्या नारायण सूर्यवंशी 


रा. येतगाव , तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


१८-२-२०१७ Asphyxia due to drowning 


२८ 


६०/१८ 


अनोळखी पुरुष 


६-७-२०१७ Pulmonary koch with liver 


cirrhosis . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


६३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


२ ९ 


६१/१८ 


शंकर विष्णू जरग 


रा. येतगाव , तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


२६-८-२०१७ Cardio respiratory arrest 

due to cerebral 
haemorrhage cervical 
spinal cird injury . 


३० 


६२/१८ 


आनंदा शंकर लाड 


१२-२-२०१८ 


रा. कुंडल, तालुका पलूस, 
जिल्हा सांगली. 


गळफास लावून घेऊन मयत 


३१ 


४ ९ / १८ 


ओंकार राजाराम शिंदे 


रा . कवठे गुलंद, तालुका शिरोळ , 
जिल्हा कोल्हापूर. 


२७-८-२०१७ रेल्वे गाडीखाली सापडून मयत 


३२ 


५०/१८ 


सुरज भाऊसाहेब मोरे 


रा . अमरापूर , तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


१०-१२-२०१७ रेल्वे गाडीचे गंभीर दुखापतीमुळे 


मयत . 


३३ 


५१/१८ 


बाबासो विठ्ठल नगरे 


३०-११-२०१७ लिव्हर खराब होऊन मयत 


रा. सावंतपूर , तालुका पलूस , 
जिल्हा सांगली. 


३४ 


५२/१८ 


राजकुमार भाऊसाहेब 


२८-१-२०१८ 


गळफास लावून घेऊन मयत 


रा . पलूस , तालुका पलूस , 
जिल्हा सांगली. 


फाळके . 


३५ 


५३/१८ 


सुरेखा हनमंत थोरात 


रा . कडेगाव , तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


११-३-२०१६ Organophosphours 

poisoning insecticide 
chlorpyiphas pyrinex . 


३६ 


५४/१८ 


महादेव रामदास पवार 


रा . कडेगाव , तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


8-6-2090 Haemorrhagic shock due 

bleeding esophageal 
varices . 


३७ 


९ ८ / १८ 


राजेंद्र अर्जुन सूर्यवंशी 


रा. नेवरी , तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


११-५-२०१८ Deaure due to cardio 

respiratory arrest due to 
organophosphrous 
noisoning . 


३८ 


९९ / १८ 


निवास जयसिंग माने 


रा . उपाळे मायणी, 
तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली. 


१३-७-२०१७ Acute myocardiac 

infraction. 


३ ९ 


१००/१८ 


फजल मुकबुल मुल्ला 


१७-५-२०१८ 


रा . शाळगाव , तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


Death asphyxia due to 
drowning . 


४० 


१०१/१८ 


संजय सीताराम दंडवते 


रा . हिंगणगाव खुर्द, 
तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली. 


३०-५-२०१७ Death due to died of 

acute myocardial 
intarction. 


४१ 


१०२/१८ 


बापू केशव आंबवडे 


रा . चिखली, तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


५ - ९ -२०१७ Cause of death asphyxia 

due to hanging . 


४२ 


१०३/१८ 


पांडुरंग निवृत्ती ढवळे 


रा . नेवरी, तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली . 


२०-५-२०१८ Asphyxia due to hanging 


४३ 


१०४/१८ 


ओंकार सुभाष वेल्हाळ 


२४-१-२०१८ Asphyxia due to hanging 


रा . कडेगाव, तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


oc 


५ 


६ 


४४ 


१०५/१८ 


संभाजी शिवाजी दळवी 


११-४-२०१८ 


Cervieal cord injury 


रा. रायगाव, तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


४५ 


१०६/१८ 


सुमन बाळकृष्ण बिरंगे 


रा. कडेगाव, तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


१५-८-२०१७ Death is due to acute 

myocardial infarction . 


४६ 


१०७/१८ 


पार्थ दादासो बनसोडे 


रा.नागठाणे, तालुका पलूस, 
जिल्हा सांगली . 


१८-४-२०१७ कृष्णा नदीचे बंधायावर पाय घसरून 

सुरक्षा दगडावर पडून डोकेस 
मार लागून जखमी होऊन मयत . 


४७ 


८८/१८ 


मिलिंद दत्तू राठोड 


१-१-२०१८ विषारी औषध पिऊन मयत 


रा . उडदी , तालुका पुसद , 
सध्या बुर्ली. 
रा. सांडगेवाडी, तालुका पलूस , 
जिल्हा सांगली. 


४८ 


८ ९ / १८ 


रंजना लक्ष्मण सांडगे 


२७-१-२०१८ विहिरीतील पाण्यात पडून बुडून 


मयत. 


४ ९ 


९ ० / १८ 


नितीन शंकर लाड 


रा . कुंडल , तालुका पलूस , 
जिल्हा सांगली. 


५० 


९ १ / १८ 


ओंकार अधिकराव जाधव 


रा. तडसर, तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


१-३-२०१८ दारूचे नशेत विषारी औषध पिऊन 

आत्महत्याने मयत . 
१३-३-२०१८ मोटार सायकलला आडवे कुत्रे 

आल्याने त्यास वाचवित असताना 
मोटार सायकल स्लिप होऊन पडून 
डोकीस मार लागून गंभीर जखमी 
होऊन मयत . 


५१ 


९ २/ १८ 


स्वाती दादासो मरळे 


८-२-२०१८ 


रा . दह्यारी, तालुका पलूस , 
जिल्हा सांगली. 


७५ टक्के भाजून मयत 


५२ 


९ ३/ १८ 


सुरेश श्रीपती अनपट 


रा . पलूस , तालुका पलूस , 
जिल्हा सांगली. 


१२-५-२०१८ आंब्याच्या झाडावरून आंबे उतरवत 

असताना पडून जखमी होऊन मयत . 


५३ 


९ ४/ १८ 


बाळकृष्ण आत्माराम वीर 


रा . कुंडल , तालुका पलूस , 
जिल्हा सांगली. 


११-२-२०१८ फुप्फुसात प्रादुर्भाव झालेने नैसर्गिक 


मयत . 


५४ 


९ ५ / १८ 


विष्णू भाऊ बोबडे 


रा. चिंचणी, तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


२६-१२-२०१५ Death due to hanging 


५५ 


९ ६ / १८ 


सोहम श्रीकांत कुचकर 


७-८-२०१७ 


रा . वांगी, तालुका कडेगाव , 
जिल्हा सांगली. 


Cardio respiratory arrest 
due to intracranial bleed 
due to head injurury 


५६ 


९ ७/ १८ 


गौरव श्रीकांत गोयल 


रा.कोल्हापूर शहर, 
जिल्हा कोल्हापूर. 


२-९ -२०१७ शेअर बाजारामध्ये नुकसान झाल्याने 

मानसिक तनावाखाली स्वत : स जाळून 
घेऊन आत्महत्या . 


डॉ . विजय देशमुख , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
कडेगाव उपविभाग , कडेगाव . 


कडेगाव, ११ जुलै २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


६५ 


जाहीर नोटिस 


- 


क्रमांक एमएसी/ अ.म.रा.प्र./ कावि -५५७/ २०१८.- सर्व लोकांना याद्वारे कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष / स्त्री 
आकस्मिकरित्या मयत झाले असून त्याचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणावरून मयत झालेबाबत अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक 
पन्हाळा , शाहुवाडी व सहायक पोलीस निरीक्षक , कोडोली यांनी संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी शाहूवाडी विभाग , कोल्हापूर यांचेमार्फत क्रिमिनल 
प्रोसिजर कोड, कलम १७४ अन्वये इकडे अहवाल पाठविले आहेत. तरी सदर मयताचे वर्गीकरणाबाबत कोणाची तक्रार असेल तर त्यांनी सदरची जाहीर 
नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून तीस ( ३० ) दिवसांचे आत इकडे लेखी तक्रार करावी अगर समक्ष आणून द्यावी. जर मुदतीत कोणाची 
तक्रार न आलेस पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे मंजूर करणेत येईल . तसेच वरील मुदतीनंतर तक्रार अगर हरकत आल्यास विचारात 
घेतली जाणार नाही. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव व पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


पोलीस ठाणे 


मृत्यूची तारीख 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


३८/२०१७ 


कोडोली 


२८-७-२०१७ 


२ 


२०/२०१७ 


कोडोली 


२१-५-२०१७ 


३ 


३ ९ / २०१७ 


घेऊन मयत 


पन्हाळा 


२८-१२-२०१७ 


बाबासाहेब दगडू चौगुले , रा . बोरीवडे, किडनी फेल होऊन लिव्हर 
तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर . खराब होऊन रक्तात 

कावीळ होऊन मृत्यू. 
भिकाजी मदन सोळसे , रा . माले , हृदयविकाराचा झटका येऊन 
तालुका पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर 

मृत्यू . 
हंबीरराव ज्ञानू जगताप, रा. मिठारवाडी, 

गळफास लावून 
तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर 
श्रीकांत महादेव कांबळे , रा. पणुंब्रे, पाण्यात पडून बुडून तीव्र 
तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर . 

सडलेल्या स्थितीत मयत . 
शितल विनायक कांबळे, रा, पणुंत्रे, पाण्यात पडून बुडून मयत 
तालुका पन्हाळा, 

जिल्हा कोल्हापूर. 
कुमारी सोनाली उत्तम गवळ , रा. पोंबरे, जन्मजात हृदय दोष 
तालुका पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर . असलेने व फुप्फुसामध्ये 

जंतूसंसर्ग होऊन मयत . 


४ 


२२/२०१७ 


कळे 


१०-८-२०१७ 


५ 


१०/२०१७ 


कळे 


११-३-२०१८ 


६ 


२५/२०१७ 


कळे 


१८-१०-२०१७ 


७ 


२६/२०१७ 


कळे 


२५-१०-२०१७ 


बळवंत शिवा पाटील, रा . माजनाळ , 
तालुका पन्हाळा, 

जिल्हा कोल्हापूर . 


डोकीच्या कवटीच्या आत 
पोकळी निर्माण होऊन 
त्यामध्ये जखम होऊन मयत . 


८ 


२७/२०१७ 


कळे 


२५-१२-२०१७ 


पेटत्या चुलीत साडीचा पदर 
पडून तो पेटून त्यात ती 
८३ टक्के भाजून मयत . 
पूर्ण वाढ न झालेने मयत 


९ 


१/२०१८ 


कळे 


३१-१२-२०१७ 


सौ . रेखा राजाराम कांबळे , 
रा . बाजारभोगाव , तालुका पन्हाळा, 
जिल्हा कोल्हापूर . 
सौ . पूजा सरदार कांबळे हिचे 
१ तासाचे पुरुष जातीचे अर्भक , 
रा . पाटपन्हाळा, तालुका पन्हाळा , 
जिल्हा कोल्हापूर . 
बाळू पांडुरंग चौगुले , रा . परखंदळे , 
तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर . 
लता श्रीकांत कांबळे , रा. पणुंत्रे , 
तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर . 


१० 


२८/२०१७ 


कळे 


२५-१२-२०१७ 


हृदयविकाराचा तीव्र झटका 
आल्याने मयत . 


. 


११ 


१ ९ / २०१७ 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


कळे 


१८-७-२०१७ 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१२ 


२४/२०१७ 


कळे 


२५ - ९ -२०१७ 


काहीतरी विषारी औषध 
सेवन केलेने मयत . 


. 


संगिता युवराज पाटील , रा . माजनाळ, 
तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर 
संभाजी राजाराम पाटील , रा. पणुंत्रे , 
तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर . 


१३ 


५/२०१८ 


कळे 


१२-२-२०१८ 


हृदयाला रक्त पुरवठा 
करणाऱ्या रक्तवाहिन्या 
बंद पडल्याने मयत . 


१४ 


४/२०१८ 


कळे 


१२-२-२०१८ 


डोकीस गंभीर दुखापत 
होऊन मयत . 


१५ 


३/२०१८ 


भाजून गंभीर जखमी 


कळे 


६-२-२०१८ 


हिंदूराव बंडू कारंडे, रा. पुनाळ, 
तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर , 
विष्णू बाळकू कुंभार, रा. कुंभारवाडी , 
तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर . 
ज्ञानदेव राऊ सापते , रा. बाजारभोगाव , 
तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर . 


होऊन मयत . 


१६ 


२/२०१८ 


कळे 


८-१-२०१८ 


आतड्यांना पीळ पडून 
जंतुसंसर्ग झालेने मयत . 


अजय पवार , 


उपविभागीय दंडाधिकारी , 
पन्हाळा विभाग , पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर . 


पन्हाळा, २८ जून २०१८ . 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त , यांजकडून 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक सपोआ / म.स. /१५५६/ २०१८.- सर्व लोकांस याद्वारे कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेली स्त्री / पुरुष हे आकस्मिकरित्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित पोलीस निरीक्षक यांचेकडून 
अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचेनावासमोर दर्शविलेले कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार 
असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे, जर मुदतीत कोणाची 
तक्रार प्राप्त झाली नाही तर संबंधित पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे इकडून तसा अंतिम गोषवारा देणेची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पो . स्टे . 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय 


मृत्यूचे कारण 


मृत्यूचा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


oc 


५ 


६ 


७ 


१ 


फरासखाना ११३/२०१७ 


युवराज रामचंद्र परदेशी 


७५ 


रक्तसंसर्गाने 


२०-१२-२०१७ 


नैसर्गिक मृत्यू . 


२ 


फरासखाना 


१५/२०१८ 


रूक्साना नसरुद्दीन शेख 


१८ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


१-३-२०१८ 


नैसर्गिक मृत्यू . 


३ 


फरासखाना 


८२/२०१५ 


बेवारस पुरुष 


५५ 


२ ९ - ९ -२०१७ 


४ 


फरासखाना 


८३/२०१५ 


अनोळखी पुरुष 


५० 


५-१०-२०१७ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 
हृदयाच्या रक्त वाहिन्यांचा 
आजार नैसर्गिक मृत्यू . 
मेंदू व फुप्फुसाचे व्हायरल 
आजाराने नैसर्गिक मृत्यू . 
फुप्फुसाच्या आजाराने 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 


५ 


फरासखाना 


५४/२०१७ 


सुधीर वसंत ठुसे 


४७ 


७-७-२०१७ 


फरासखाना 


w 


१ ९ / २०१८ 


अनोळखी पुरुष 


४० 


२४-३-२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


६७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


७ 


फरासखाना १००/२०१७ 


अनोळखी पुरुष 


३२ 


यकृताच्या आजाराने 


६-११-२०१७ 


नैसर्गिक मृत्यू 


८ 


फरासखाना 


९ ४/ २०१७ 


अनोळखी पुरुष 


३५ 


जंतुसंसर्ग आजाराने 


१६-१०-२०१७ 


नैसर्गिक मृत्यू 


फरासखाना 


१/२०१८ 


प्रकाश ऊर्फ राजेश पाटोळे 


४० 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


३-१-२०१८ 


नैसर्गिक मृत्यू. 


१० 


फरासखाना 


२५/२०१८ 


इलिजा अन्सार शेख 


८ महिने 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


१४-४-२०१८ 


नैसर्गिक मृत्यू . 


११ 


फरासखाना 


६ ९ / २०१७ 


सागर संजय पिंगळे 


२६ 


१५-८-२०१७ 


हृदयविकार व डोकीस मार 
लागल्याने नैसर्गिक मृत्यू . 


प्रदीप प्र . आफळे, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 

शहर विभाग , पुणे शहर . 


पुणे, २ जुलै २०१८ . 


सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 


वाचा 


( १) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , वाकड पोलीस स्टेशन यांचेकडील अकस्मात मयताबाबतचे अहवाल 
( २) मा . पोलीस सह आयुक्त, पुणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक १९/ गुन्हे /पीसीबी-१२ /२५२६ , दिनांक ७ जून २०१८ 
(३) मा . जिल्हा दंडाधिकारी, पुणे (गृह शाखा) यांचे पत्र क्रमांक पगम/ कावि /२३५९/ २०१७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ 
( ४) फौजदारी दंड प्रकरण संहिता कलम १७४ प्रमाणे 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक सपोआ/ चतु : शृंगी / ४०६८/ २०१८.- सर्व लोकांस याद्वारे कळविणेत येते की, खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेली स्त्री / पुरुष हे आकस्मिकरित्या 
मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून 
अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेले कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार 
असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची 
तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून तसा अंतिम गोषवारा देणेची शिफारस केली जाईल , याची 
नोंद घ्यावी . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . जा . क्र . पो . स्टे . नाव अ.म.र.नं. 

मृत्यूचे कारण 


मयताचे नाव 


मृत्यूचे दिनांक 


१ 


२ 


w 


४ 


به 


५ 


७ 


१ 


४७२४ 


वाकड 


१४०/२०१६ 


रावसाहेब रामचंद्र भुजबळ 


१५-६-२०१६ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


२ 


४७०५ 


वाकड 


१५५/२०१६ 


पवन संजय बदक 


८-७-२०१६ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


به 


४७०६ 


वाकड 


२ ९ / २०१७ 


गिरीश अश्विन शर्मा 


१-२-२०१७ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


४ 


४७२३ 


वाकड 


२१४/२०१७ 


महेश शरद चौधरी 


११-३-२०१७ 


लिव्हर खराब झाल्याने 


५ 


४६९९ 


वाकड 


९ ४/ २०१७ 


धनश्री दत्तात्रय भापकर 


१५-४-२०१७ 


फुप्फुस व लिल्हरच्या आजाराने 


& 


४११६ 


वाकड 


९९ / २०१७ 


गजानन दासू अरसळ 


१ ९ - ४-२०१७ 


विषारी औषध पिल्याने 


७ 


४७२१ 


वाकड 


११७/२०१७ 


वासुदेव गोपाळ रॉय 


१७-५-२०१७ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


८ 


४७२२ 


वाकड 


१२१/२०१७ 


सागरबाई आप्पाराव साबळे 


१ ९ - ५-२०१७ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


९ 


४७१७ 


वाकड 


१८२/२०१७ 


१५-८-२०१७ 


गळफास घेतल्याने 


राघवेंद्र गोपाळकृष्ण कामत 
महेंद्र विश्वनाथ सुरवडे 


१० 


४५१६ 


वाकड 


१ ९ ०/ २०१७ 


२२-८-२०१७ 


गळफास घेतल्याने 


११ 


४७० ९ 


वाकड 


१ ९ ६/ २०१७ 


सोनेवार सिद्धार्थ शेळके 


२८-८-२०१७ 


हृदयविकाराचा झटका आल्याने 


१२ 


४७३० 


वाकड 


२०३/२०१७ 


वृषाली नवनाथ पंडित 


२२ - ९ -२०१७ 


न्यूमोनिया झाल्याने 


१३ 


४७१८ 


वाकड 


२३१/२०१७ 


अनिता बालाजी गौड 


२० - ९ -२०१७ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 
फुप्फुसाच्या आजाराने 


१४ 


४७१ ९ 


वाकड 


२३५/२०१७ 


जयश्री सुर्यकांत साळुके 


२१- ९ -२०१७ 


१५ 


४७०० 


वाकड 


२६२/२०१७ 


राजू केशव केदारी 


२०-१०-२०१७ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 
भाजल्याने 


१६ 


४७०३ 


वाकड 


२६३/२०१७ 


पार्वतीबाई जनार्दन नेटके 


२१-१०-२०१७ 


१७ 


४७२४ 


वाकड 


२५५/२०१६ 


युसूफ हसनसाहब इनामदार 


३१-१०-२०१७ 


श्वास घेण्यास त्रास होऊन 


१८ 


४७०८ 


वाकड 


२ ९९ / २०१७ 


गणेश जगन्नाथ खताळ 


६-१२-२०१७ 


लिव्हर खराब झाल्याने 


१ ९ 


४७०१ 


वाकड 


३१३/२०१७ 


श्रीकांत राजाराम पावसे 


२ ९ - १२-२०१७ 


कॅन्सरच्या आजाराने 


२० 


४७२८ 


वाकड 


७/२०१८ 


१२-१-२०१८ 


बेबी ऑफ साजदा जहागीर 
अन्सारी. 


वजन कमी व कमी दिवसाच्या 
जन्मामुळे. 


२१ 


४७१० 


वाकड 


८/२०१८ 


शिवाबाई दशरथ वाघमारे 


१३-१-२०१८ 


फुप्फुसाच्या विकाराने 


२२ 


४७०६ 


वाकड 


१४/२०१८ 


उत्तम विठोबा म्हेत्रे 


१४-१-२०१८ 


श्वास घेण्यास त्रास होऊन 


२३ 


४७११ 


वाकड 


१ ९/ २०१८ 


अभिमन्यू गोपाळ पवळे 


१ ९ - १-२०१८ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


२४ 


४७१३ 


वाकड 


२२/२०१८ 


ललिता संगप्पा चटणी 


२४-१-२०१८ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


२५ 


४७०४ 


वाकड 


२ ९ / २०१८ 


महेंद्र सहदेव चव्हाण 


३१-१-२०१८ 


लिव्हर खराब झाल्याने 


२६ 


४७०४ 


वाकड 


४४/२०१८ 


अलागर स्वामी रावेल 


१७-२-२०१८ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


२७ 


४७१२ 


वाकड 


५१/२०१८ 


सिद्धी अतिश डोके 


२२-२-२०१८ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


२८ 


४७२७ 


वाकड 


८४/२०१८ 


विठ्ठल शंकर कदम 


३०-३-२०१८ 


हृदयाच्या आजाराने 


२ ९ 


४७१४ 


वाकड 


१०७/२०१८ 


अनंत रामभाऊ राणे 


२५-४-२०१८ 


यकृताच्या आजाराने 


३० 


४७०७ 


वाकड 


१३७/२०१८ 


खुशी सोनू पवार 


२५-५-२०१८ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


कल्याणराव विधाते , 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
चतु : शृंगी विभाग , पुणे शहर , पुणे . 


पुणे, १६ जुलै २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


६ ९ 


वाचा 


( १) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, सांगवी पोलीस स्टेशन यांचेकडील अकस्मात मयताबाबतचे अहवाल 
(२ ) मा . पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक १९/ गुन्हे/ पीसीबी-१२ / २५२६, दिनांक ७ जून २०१८ 
( ३) मा . जिल्हा दंडाधिकारी, पुणे (गृह शाखा) यांचे पत्र क्रमांक पगम/ कावि/ २३५ ९/ २०१७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ 
( ४) फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १७४ प्रमाणे 

जाहीर नोटिस 
क्रमांक सपोआ/ चतु : शृंगी / ४०६ ९/ २०१८.- तमाम लोकांस याद्वारे कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे अकस्मातरित्या 

असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून 
अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेले कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणाची कोणतीही 
तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा ( १५) दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे . जर मुदतीत 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून तसा अंतिम गोषवारा देणेची शिफारस केली जाईल 
याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . जा . क्र . पो . स्टे . नाव अ. म . र. नं . 

मृत्यूचे कारण 


मयत झालेले 


मयताचे नाव 


मृत्यूचा दिनांक 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


३४८६ 


सांगवी 


विजय प्रकाश बमनाळे 


७-२-२०१८ 


गळफास लावून 


३४ ९ ० 


सांगवी 


२४-४-२०१७ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


२ 

३ 


१८/२०१८ 
६८/२०१७ 
५७/२०१८ 
५६/२०१८ 


३४८५ 


सांगवी 


१२-४-२०१८ 


गळफास लावून 
अन्ननलिकेत दूध साचल्याने 


४ 


३४८ ९ 


नवाब जाफर मुलाणी 
सुनिल भालचंद्र कांबळे 
बेबी ऑफ विद्या शरणप्पा 
पुजारी. 
बेबी ऑफ रेश्मा गणेश वाघ 


सांगवी 


८-४-२०१८ 


५ 


३४८६ 


सांगवी 


६१/२०१८ 


२१-४-२०१८ 


आतडे खराब झाल्याने 


कल्याणराव विधाते , 
सहायक पोलीस आयुक्त , 
चतु : शृंगी विभाग , पुणे शहर, 


पुणे , १६ जुलै २०१८ . 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त, यांजकडून 


जाहीर नोटिस 


har 


क्रमांक सपोआ / मयत समरी/ १५६१/ २०१८.- तमाम लोकांस याद्वारे कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष 
अकस्मातरित्या मयत झालेले असून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस 
निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेले कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, 
अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा ( १५ ) दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे, 
जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे इकडून तसा अंतिम गोषवारा देणेची शिफारस 
केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पो . स्टे . 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय 


मृत्यूचे कारण 


मृत्यूचा दिनांक 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


खडक 


४ ९ / २०१८ 


गणेश मनोहर थोरवे 


४० 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


२०-४-२०१८ 


नैसर्गिक मृत्यू . 


२ 


खडक 


१००/२०१७ 


नरसिंग रामचंद्र अर्जुन 


३२ 


२६-७-२०१७ 


रक्तदाबामुळे हृदयविकार 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


अनुसूची--चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


३ 


खडक 


१२७/२०१७ 


शेरू कासम शेख 


५२ 


१-१०-२०१७ 


हृदयविकार नैसर्गिक मृत्यू 
हृदयविकार नैसर्गिक मृत्यू 


४ 


खडक 


२८/२०१८ 


चंद्रकांत बाजीराव गोंजारे 


५५ 


२६-२-२०१८ 


खडक 


१६१/२०१७ 


उज्वला अशोक थोपटे 


४४ 


१०-१२-२०१७ 


५ 

६ 


जंतुसंसर्ग नैसर्गिक मृत्यू 
जंतुसंसर्ग नैसर्गिक मृत्यू 


खडक 


११६/२०१७ 


गुरुनाथ रामचंद्र नाईक 


६१ 


१०-१२-२०१७ 


७ 


खडक 


६/२०१८ 


सिद्धू विठ्ठल शेंडगे 


५६ 


फुप्फुसाच्या क्षयरोगाने 


१४-१-२०१८ 


नैसर्गिक मृत्यू. 


८ 


खडक 


१५५/२०१७ 


१ दिवस 


आतड्यातील स्राव 


२ ९ - १०-२०१७ 


सन ऑफ पल्लवी रोहन 
नांगडे . 


फुप्फुसात गेल्याने 


खडक 


१०/२०१८ 


अरविंद राजाराम सोनावणे 


६० 


नैसर्गिक 

मृत्यू . 
मूत्रपिंड व यकृताचे 
आजाराने नैसर्गिक मृत्यू . 


२०-१-२०१८ 


१० 


खडक 


९ ७/ २०१७ 


राहुल चंद्रकांत पिसे 


३६ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


२२-७-२०१७ 


नैसर्गिक मृत्यू . 


११ 


खडक 


१ ९ / २०१८ 


सुमन येडबा आवघडे 


६२ 


३-२-२०१८ 


जंतुसंसर्ग आजाराने 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 


१२ 


खडक 


११/२०१७ 


अनोळखी महिला 


७५ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


२०-१-२०१७ 


नैसर्गिक मृत्यू . 


१३ 


खडक 


४७/२०१७ 


भरत दामोदर खरात 


५५ 


६-४-२०१७ 


जंतुसंसर्ग आजाराने 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 


१४ 


खडक 


१२८/२०१७ 


आयशा सादिक शेख 


१० महिने 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


२-१०-२०१७ 


नैसर्गिक 


मृत्यू . 


१५ 


खडक 


५/२०१८ 


मनीषा दशरथ दवंडे 


५० 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


१२-१-२०१८ 


नैसर्गिक मृत्यू. 


१६ 


खडक 


९ ० / २०१७ 


सूपुत्र जयवंत शिंदे 


५५ 


रक्तदोष नैसर्गिक मृत्यू 


१०-७-२०१७ 


१७ 


खडक 


१५१/२०१७ 


शकुंतला सुरेश म्हेत्रे 


५६ 


१५-११-२०१७ 


१८ 


खडक 


१८७/२०१५ 


मल्हारी ज्ञानोबा भंडारकर 


रक्तदोष नैसर्गिक मृत्यू 
प्रेत सडल्यामुळे मृत्यूचे 
कारण समजून येत नाही . 


५० 


१७-१२-२०१५ 


१ ९ 


खडक 


१५/२०१८ 


प्रकाश शंकरराव तांबे 


५ ९ 


३१-१-२०१८ 


हृदयाचा रक्तदाब 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 


२० 


खडक 


३२/२०१८ 


संतोष किसन कसबे 


५० 


३१-१-२०१८ 


हृदयाच्या रक्त वाहिनीचे 
आजार नैसर्गिक मृत्यू . 
डोक्यास मार लागल्याने 


२१ 


खडक 


१०२/२०१६ 


किरण रणजित असवानी 


३१ 


१७-७-२०१६ 


नैसर्गिक मृत्यू. 


२२ 


खडक 


११/२०१८ 


रेहाना सलीम शेख 


४ ९ 


२७-१-२०१८ 


हृदयाच्या रक्तवाहिनीचे 
आजार नैसर्गिक मृत्यू . 


२३ 


खडक 


३/२०१८ 


सुवर्णा आनंद घोलप 


३३ 


रक्तदोष नैसर्गिक मृत्यू 


४-१-२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


७१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


२४ 


खडक 


२७/२०१७ 


जीवन शशिकांत चव्हाण 


३० 


रक्तदोष नैसर्गिक मृत्यू 


२५-२-२०१७ 


२५ 


खडक 


२ ९ / २०१७ 


किरण कृष्णासा धोंडाळे 


३८ 


२६-२-२०१७ 


२६ 


खडक 


५/२०१७ 


प्रवीण शाम कोळंबेकर 


३८ 


९ - १-२०१७ 


२७ 


खडक 


१३५/२०१७ 


अरसलान शाहिद शेख 


६ 


२३-१०-२०१७ 


२८ 


खडक 


१७/२०१७ 


जयेश काशिनाथ दवे 


४४ 


४-२-२०१७ 


फुप्फुसाचा व्हायरल 
आजार नैसर्गिक मृत्यू . 
हृदयाच्या रक्तवाहिनीचे 
आजार नैसर्गिक मृत्यू. 
जंतूसंसर्ग नैसर्गिक मृत्यू 
हृदयविकार नैसर्गिक मृत्यू 
जंतूसंसर्ग आजाराने 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 
डोक्यास मार लागल्याने 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 
फुप्फुसाच्या आजाराने 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 


२ ९ 


खडक 


५ ९ / २०१७ 


अमीद युसूफ 

शेख 


५० 


२६-५-२०१७ 


३० 


खडक 


६ ९ / २०१७ 


वामन मारुती जानकर 


५५ 


२ ९ - ५-२०१७ 


३१ 


खडक 


३५/२०१७ 


हुसेन चॉद हुसेन शेख 


४० 


१३-३-२०१७ 


३२ 


खडक 


६८/२०१७ 


अनोळखी पुरुष 


५० 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


२६-५-२०१७ 


नैसर्गिक 

मृत्यू . 
जंतुसंसर्ग नैसर्गिक मृत्यू 


३३ 


खडक 


२७/२०१७ 


भगवान शिवमूर्तीबिराजदार 


४७ 


१६-२-२०१७ 


३४ 


खडक 


१२८/२०१६ 


अशोक शंकर सकट 


६० 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


२२-८-२०१६ 


नैसर्गिक मृत्यू . 


३५ 


खडक 


९ ४ / २०१७ 


५८ 


हृदयविकार नैसर्गिक मृत्यू 


१७-७-२०१७ 


रामचंद्र बाबुराव कांबळे 
महादेव सखाराम परदेशी 


३६ 


खडक 


६१/२०१७ 


८८ 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


८-५-२०१७ 


नैसर्गिक 

मृत्यू . 
जंतुसंसर्ग नैसर्गिक मृत्यू 


३७ 


खडक 


६४/२०१७ 


विष्णू रमेश ठवळे 


२८ 


१७-५-२०१७ 


३८ 


खडक 


८३/२०१७ 


५ दिवस 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


२०-६-२०१७ 


हिना जिशान खान 
यांची मुलगी. 
रमेश उत्तम दिवटे 


नैसर्गिक मृत्यू. 


३ ९ 


खडक 


८ ९/ २०१७ 


४५ 


७-७-२०१७ 


४० 


खडक 


९ ५/ २०१७ 


लक्ष्मी लिंगम श्रीमल 


५३ 


१८-७-२०१७ 


४१ 


खडक 


१८०/२०१६ 


आबासाहेब रामचंद्र कुदळे 


५० 


२५-११-२०१६ 


४२ 


खडक 


७५/२०१७ 


बाळकृष्ण सखाराम डोईफोडे 


४८ 


४-६-२०१७ 


४३ 


खडक 


१/२०१८ 


अनोळखी पुरुष 


४५ 


हृदयविकार नैसर्गिक मृत्यू 
हृदयविकार नैसर्गिक मृत्यू 
फुप्फुसाच्या आजाराने 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 
हृदयविकार नैसर्गिक मृत्यू 
फुप्फुसाच्या आजाराने 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 
हृदयविकार नैसर्गिक मृत्यू 
फुप्फुसाच्या आजाराने 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 
फुप्फुसाच्या आजाराने 


६-१-२०१७ 


४४ 


खडक 


३१/२०१७ 


शैलेंद्र पंढरीनाथ नाईक 


४८ 


३-३-२०१७ 


४५ 


खडक 


६६/२०१७ 


अविनाश शिवाजीराव शेळके 


४१ 


२२-५-२०१७ 


४६ 


खडक 


९ ० / २०१७ 


दत्तात्रय लिंगप्पा कांबळे 


४८ 


९ - ७-२०१७ 


नैसर्गिक मृत्यू 


४७ 


खडक 


८१/२०१७ 


दत्तु तुकाराम घाडगे 


७० 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


१ ९ - ६-२०१७ 


नैसर्गिक मृत्यू . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


४८ 


खडक 


७६/२०१७ 


बाळकृष्ण गंगाराम गायकवाड 


४५ 


४ ९ 


खडक 


४ ९ 


४४/२०१७ 
२८/२०१७ 


सुनिल शेवंतीलाल शहा 
शिवाजी केरू गायकवाड 


५० 


खडक 


४८ 


५१ 


खडक 


२६/२०१७ 


सुरेश शंकर राठोड 


३५ 


५२ 


खडक 


७१/२०१७ 


२५ 


अनिल सुनिल पवार 
अनोळखी पुरुष 


५३ 


खडक 


४६/२०१७ 


५० 


अंत : स्रावाचे रक्तस्राव 

९ - ६-२०१७ 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 
हृदयविकार नैसर्गिक मृत्यू ३१-३-२०१७ 
द्विपक्षीय फुप्फुसात पाणी २५-२-२०१७ 
झाल्यामुळे नैसर्गिक मृत्यू . 
फुप्फुसाच्या क्षयरोगाने 

२४-२-२०१७ 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 
जंतुसंसर्ग नैसर्गिक मृत्यू २ ९ - ५-२०१७ 
फुप्फुसाच्या क्षयरोगाने 

३-४-२०१७ 
नैसर्गिक 

मृत्यू . 
रक्तदोष नैसर्गिक मृत्यू १-१-२०१८ 
हृदयविकार नैसर्गिक मृत्यू ७-१-२०१७ 
जंतुसंसर्ग नैसर्गिक मृत्यू १७-८-२०१७ 
छातीत पाणी झाल्याने 

२३-७-२०१६ 
नैसर्गिक मृत्यू . 

प्रदीप प्र. आफळे, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 
शहर विभाग , पुणे शहर , पुणे. 


५४ 


खडक 


१/२०१८ 


३६ 


५५ 


खडक 


३/२०१७ 


३६ 


सुधीर गणपत कांबळे 
संतोष ज्ञानेश्वर चव्हाण 
महेश प्रल्हाद ओंबाळे 
फुलाबाई श्रावण शेंडगे 


५६ 


खडक 


११३/२०१७ 


४२ 


५७ 


खडक 


१०४/२०१६ 


७० 


पुणे , १० जुलै २०१८. 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

जाहीर नोटिस 
क्रमांक एमएजी/ वशि /मयतसमरी/ जून- २०१८/८४६/२०१८ .-- सर्व लोकांना याद्वारे कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये मयत व्यक्तींच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे त्या व्यक्तींचा आकस्मिक मृत्यू झालेबाबत अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेसाठी संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक 
यांनी संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेमार्फत क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , कलम १७४ अन्वये इकडे मयत समरींचे अहवाल पाठविले आहेत. 
प्रस्तुत प्रकरणी मी , सचिन सुरेश इथापे, उपविभागीय दंडाधिकारी, करवीर विभाग, कोल्हापूर , या नोटिशीन्वये सदर मयताची अंतिम वर्गीकरणाबाबत 
कोणाची तक्रार वा हरकत असेल त्यांनी सदरची जाहीर नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून तीस ( ३०) दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात 
तक्रार अगर हरकतीची माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनकडे सादर करावी, अगर समक्ष आणून द्यावी. वरील मुदतीत कोणाची तक्रार अगर हरकत प्राप्त न 
झाल्यास तक्रार वा हरकत विचारात घेतली जाणार नाही व पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे आकस्मिक मृत्यू असे अंतिम वर्गीकरण मंजूर करणेत येईल . 


परिशिष्ट 


अ. नं . पो . स्टे . 


अ . म . र . नं . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


पोलीस ठाणे 


जा . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


८५७/१८ 


३/२०१८ 


दीपक सर्जेराव जाधव 


रेल्वेगाडीची ठोकर लागून 
जखमा झाल्यामुळे मयत. 
हृदयविकाराच्या धक्क्याने 


मिरज 
लोहमार्ग. 


२ 


६६ ९ / १८ 


७/२०१८ 


रा . मराठवाडी , 
तालुका आष्टी , जिल्हा बीड . 
रा. दमुबाईनगर , 
रंगनाथ केसरकर रोड , 
दहिसर , मुंबई. 


डोरीक चिनुमई शहा 


मिरज 
लोहमार्ग, 


मयत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


७३ 


अनुसूची --चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


३ 


२६४१/१८ १५/२०१८ 


विशाल दिलीप पाटील 


रा . जठारवाडी, 


विषारी औषध सेवन केल्याने शिरोली 
मयत. 

एमआयडीसी, 


तालुका करवीर , 


जिल्हा कोल्हापूर 


. 


४ 


२६४२/१८ 


६/२०१८ 


बजरंग दिलीप पारगावे 


रा . 


लिव्हर खराब होऊन 


सादळे, तालुका 

करवीर , 
जिल्हा कोल्हापूर, 


शिरोली 
एमआयडीसी. 


मयत . 


५ 


२६३१/१८ 


४/२०१८ 


राजू आप्पासो कांबळे 


रा . रुकडी, 
तालुका हातकणंगले , 


पोलवरून पडून अंतर्गत 
रक्तस्राव होऊन मयत . 


गोकुळ 
शिरगाव . 


जिल्हा कोल्हापूर 


६ 


२६३२/१८ ७/२०१८ 


संगमेश्वर ईश्वराप्पा 
कलगी. 


रा . उपरहल्ली हुमकुर 
तालुका सोमेश्वरपुरम , 
कर्नाटक . 


गळफास लावून घेऊन मयत गोकुळ 

शिरगाव . 


७ 


२६४०/१८ ६८/२०१८ 


प्रवीना शब्बीर पठाण 


रा . पठाण गल्ली, तामगाव , 


गरोदरपणात कावीळ झालेने गोकुळ 
मयत . 

शिरगाव . 


तालुका करवीर , 


८ 


२६३४/१८ 


४/२०१८ 


or 


२६३५/१८ १३/२०१८ 


जिल्हा कोल्हापूर. 

गांधीनगर 
प्रज्ञा चंद्रकांत मगदुम रा . वसगडे, तालुका करवीर , नजरचुकीने विषारी गोळ्या 
जिल्हा कोल्हापूर . 

खाल्याने मयत . 
प्रदीप काशिनाथ वासुदेव रा . डफळे कॉलनी , उचगाव , 

विषारी औषध सेवन केल्याने गांधीनगर 

मयत . 
जिल्हा कोल्हापूर. 
सर्जेराव आनंदराव पाटील रा. मुडशिंगी, तालुका करवीर, विषारी औषध सेवन केल्याने गांधीनगर 
जिल्हा कोल्हापूर . 

मयत . 
रमेश शामराव कांबळे रा . पंचशीलनगर , वसगडे, पाण्यात पडून बुडून मयत 

गांधीनगर 


तालुका करवीर , 


१० 


२६३६/१८ १२/२०१८ 


११ 


२६३७/१८ ८/२०१८ 


तालुका करवीर , 


जिल्हा कोल्हापूर . 


१२ 


२६३८/१८ ७/२०१८ 


प्रकाश सिदगोंडा पाटील 


रा . वसगडे, तालुका करवीर , विषारी औषध सेवन केल्याने गांधीनगर 


जिल्हा कोल्हापूर. 


मयत . 


१३ 


२६३ ९ / १८ 


३/२०१८ 


माहीत नाही 


अनोळखी पुरुष जातीचे 
प्रेत . 


न्यूमोनिया होऊन मयत 


गांधीनगर 


१४ 


२६२ ९ / १८ 


६/२०१८ 


मारुती गोविंद साजणे 


हार्ट अॅटॅक येऊन मयत 


इस्पुर्ली 


रा. नांदगाव , तालुका करवीर , 
जिल्हा कोल्हापूर. 


१५ 


२६३०/१८ 


१/२०१८ 


शामराव शंकर बोडके 


रा . दऱ्याचे वडगाव , 


विषारी औषध सेवन केल्याने इस्पुर्ली 


तालुका करवीर, 


मयत. 


१६ 


करवीर 


जिल्हा कोल्हापूर . 
२६४३/१८ १९ ४/ २०१८ जयश्री संदीप पोवार रा . वाकरे , तालुका करवीर , पाण्यात पडून बुडून मयत 

जिल्हा कोल्हापूर. 
२६४४/१८ ५८/२०१८ विजयकुमार दिनकर पाटील रा. बांबवडे, तालुका शाहुवाडी , हृदयविकाराच्या झटक्याने 

सध्या वडणगे, तालुका करवीर , 
जिल्हा कोल्हापूर. 


१७ 


करवीर 


मयत . 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१८ 


२६४५/१८ १७ ९ / २०१७ 


अनिल विठ्ठल पोवार 


१ ९ 


२६३३/१८ २१/२०१८ 


संतोष पांडुरंग गवळी 


२० 


२७६३/१८ २०/२०१८ 


रघुनाथ 


ज्ञानू 

नलवडे 


रा . केळोशी ब पैकी विषारी औषध सेवन केल्याने करवीर 
अवचितवाडी, 

मयत . 
तालुका राधानगरी , 
जिल्हा कोल्हापूर . 
रा . गवळीवाडी , 

गळफास लावून घेऊन मयत करवीर 
राधाकृष्ण कॉलनी, पाचगाव , 
कोल्हापूर 
रा. धोंडेवाडी, तालुका करवीर , हृदयविकाराने मयत करवीर 
जिल्हा कोल्हापूर . 
रा . बहिरेश्वर , तालुका करवीर, मोटारसायकल स्लिप होऊन करवीर 
जिल्हा कोल्हापूर 

जखमी झालेने मयत . 
रा . गाडेगोंडवाडी , तणनाशक औषध सेवन 

करवीर 

केल्याने मयत . 
जिल्हा कोल्हापूर . 
माहीत नाही पाण्यात पडून बुडून मयत 

करवीर 


२१ 


२७५५/१८ २११/२०१७ 


शहाजी बाबुराव पाटील 


२२ 


२७६४/१८ ३९ / २०१८ हिंदुराव यशवंत मेटील 


तालुका करवीर, 


२३ 


२७४३/१८ ३५/२०१८ 


अनोळखी पुरुष जातीचे 
प्रेत . 


२४ 


२७४४/१८ १२/२०१८ 


बळवंत गणपती कवडीक 


रा. म्हारूळ, तालुका करवीर, 


गळफास लावून घेऊन मयत करवीर 


जिल्हा कोल्हापूर . 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


३० 


२७६२/१८ ५६/२०१६ सुरेश आवापा गोणे 

रा . सद्गुरु कॉम्प्लेक्स , मोटारसायकलवरून पडून 

गांधीनगर 
उचगाव, तालुका करवीर , जखमी झालेने मयत . 

जिल्हा कोल्हापूर. 
२७५६/१८ १८/२०१८ अनोळखी पुरुष जातीचे 

माहीत नाही 

हृदयविकाराचा झटका येऊन गांधीनगर 
प्रेत . 

मयत. 
३१२२/१८ ५३/२०१७ कुमार शिवाप्पा व्हनवाडकर रा . यादवनगर , डोंबारवाडा, अति दारू सेवन करून राजारामपुरी 

कोल्हापूर . 

लिव्हरला 

सूज 

येऊन मयत . 
३१२३/१८ २२/२०१६ विलास लिंबाजी गायकवाड रा . राजेंद्रनगर झोपडपट्टी , बाथरूममध्ये 

पडून 

छातीस राजारामपुरी 
कोल्हापूर . 

मार लागल्याने मयत . 
३१२४/१८ ३५/२०१६ पार्वती प्रभाकर माने रा . फिरस्ती, 

रक्तदोष होऊन मयत राजारामपुरी 
३१२५/१८ ४२/२०१७ कुंथुनाथ तवनाप्पा उपाध्ये रा, राजारामपुरी, ८ वी गल्ली, न्यूमोनिया आजाराने मयत राजारामपुरी 

कोल्हापूर . 
३१२६/१८ ३९ / २०१७ सुशीला खोचीकर रा. जवाहरनगर , कोल्हापूर न्यूमोनिया व छातीत पाणी राजारामपुरी 

होऊन मयत . 
३१२७/१८ ३३/२०१७ विजय श्रीरंग गायकवाड रा . यादवनगर , कोल्हापूर न्यूमोनिया व जंतुसंसर्ग राजारामपुरी 

होऊन मयत . 
३११७/१८ २ ९ / २०१७ 

रा. वाल्मिकी आवास , गळफास लावून घेऊन मयत राजारामपुरी 

बायपास रोड , सांगली. 
३११८/१८ ६८/२०१४ अनोळखी पुरुष जातीचे माहीत नाही 

अज्ञात कारणाने नैसर्गिक 

राजारामपुरी 
प्रेत . 

मृत्यू . 
३११ ९ / १८ ५२/२०१७ शंकर वसंत कदम रा , घर नं . २९ १६, बी वॉर्ड, न्यूमोनिया होऊन मेंदूस सूज राजारामपुरी 

जवाहरनगर , 

कोल्हापूर . 


३१ 


३२ 


३३ 


बापू शामराम गेजगे 


३४ 


३५ 


आल्याने मयत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


७५ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


३६ 


३१२०/१८ १४/२०१८ 


राजेंद्र रामपुरी दास 


रा. मुळ शिरपूर, 


जंतुसंसर्ग झालेने मयत 


राजारामपुरी 


तालुका काशिंदा, 


३७ 


मयत. 


३८ 


३ ९ 


४० 


मयत . 


४१ 


४२ 


४३ 


४४ 


जिल्हा कल्हाडी , ( ओरिसा) 

कोल्हापूर. 
३१२१/१८ ७/२०१८ रवींद्र पंडितराव पोवार रा. १४५६, उत्तरेश्वर पेठ , हृदयविकाराचे झटक्याने राजारामपुरी 

कोल्हापूर. 
३११२/१८ १२/२०१८ कौस्तुब मुरलीधर कागलकर रा , प्लॉट नं . २४, 

हार्टअॅटॅक येऊन मयत राजारामपुरी 
राजारामपुरी , १३ गल्ली, 

कोल्हापूर . 
३११३/१८ ३३/२०१६ सुनील भिमा कांबळे रा . डोंबारवाडा, 

न्यूमोनिया झालेने मयत राजारामपुरी 
भोसले वखारजवळ, 

कोल्हापूर . 
३११४/१८ १६/२०१८ महेश दयप्पा खोत रा . ६७ साळोखे पार्क , हृदयविकाराचे झटक्याने राजारामपुरी 

सुभाषनगर , कोल्हापूर . 
३११५/१८ १०/२०१८ अशोक रामचंद्र पोळ 

रा . २९ ४४ , बी वॉर्ड , 

हार्ट अॅटॅक येऊन मयत राजारामपुरी 

जवाहरनगर , कोल्हापूर . 
३११६/१८ २७/२०१७ श्रावण हरी गायकवाड रा . राजेंद्रनगर झोपडपट्टी, यकृत खराब व न्यूमोनिया राजारामपुरी 

काळे गल्लीजवळ , कोल्हापूर . होऊन मयत. 
९ ६८ / १८ २६/२०१८ अनिकेत अमर डाकवे रा . क्वार्टर्स नं . ५० , हार्टअॅटॅक येऊन मयत राजारामपुरी 

शिवाजी विद्यापीठ , कोल्हापूर . 
९ ६७ / १८ २२/२०१७ शंकर महादेव पाटील रा. भ. रं . साळोखे यांचेकडे विषारी औषध सेवन केल्याने राजारामपुरी 

भाड्याने , सायबर चौक , मयत . 

कोल्हापूर . 
९ ६६ / १८ ४५/२०१३ राहुल शिवाजी हेगडे 

रा . कोटीतीर्थ वसाहत , गळफास लावून घेऊन मयत राजारामपुरी 

यादवनगर , कोल्हापूर . 
९ ६५ / १८ २२/२०१५ सचिन पंडित भोसले 

रा . मगदुम कॉलनी, स्वादुपिंड निकामी होऊन राजारामपुरी 
पाचगाव , तालुका करवीर , 

जिल्हा कोल्हापूर . 
३१०८/१८ ५ ९/ २०१७ बाबासाहेब महादेव घाडगे रा. राजेंद्रनगर , कोल्हापूर न्यूमोनिया व लिव्हर खराब राजारामपुरी 

होऊन मयत . 
३१० ९ / १८ ३/२०१८ तुकाराम भीमराव रोकडे 

रा . घर नं . १३८२, ई वॉर्ड , फुप्फुसाचे दोन्ही बाजूस राजारामपुरी 

राजारामपुरी, कोल्हापूर . न्यूमोनिया होऊन मयत. 
३११०/१८ ५/२०१८ अशोक शामराव जाधव रा . साई मंदिराजवळ , अति दारू सेवनाने लिव्हर राजारामपुरी 

सुभाषनगर , कोल्हापूर . खराब होऊन मयत . 
३१११/१८ ८/२०१८ दीपिका रायधिरेद्र प्रसाद रा . शिक्षक कॉलनी, 

श्वासनलिकेत थुकी जाऊन राजारामपुरी 

शिवाजी विद्यापीठ , कोल्हापूर . श्वास थांबून मयत . 
९ ६ ९ / १८ ८२/२०१७ सुनंदा आनंदराव आसबे रा . संभाजीनगर , कोल्हापूर हृदयविकाराचे झटक्याने 

जुना 

राजवाडा . 
९ ८१/ १८ १०३/२०१६ दशराथ बाळा महाजन रा . साळोखेनगर , कळंबा, हृदयाला व फुप्फुसाला जुना 

जिल्हा कोल्हापूर. 

मार बसून मयत . 

राजवाडा . 


४५ 


४६ 


मयत . 


४७ 


४८ 


४ ९ 


५० 


५१ 


मयत . 


५२ 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


५३ 


जुना 
राजवाडा. 


मयत . 


५४ 


जुना 
राजवाडा. 


५५ 


जुना 
राजवाडा. 


मयत . 


५६ 


जुना 
राजवाडा. 


५७ 


जुना 
राजवाडा. 


५८ 


जुना 


राजवाडा. 


५ ९ 


जुना 
राजवाडा . 


मयत . 


६० 


जुना 
राजवाडा . 


६१ 


९ ८२/ १८ ९ ८/ २०१७ 
९ ८/ २०१७ विलास बाबुराव मदने रा . न्यू पॅलेस , 

फुप्फुसात संसर्ग होऊन 
पोस्ट ऑफिसजवळ, 

रमनमळा, जिल्हा कोल्हापूर . 
९ ८० / १८ ५२/२०१६ राजेश बाबुराव गिरी रा . संभाजीनगर, ताराराणी, यकृत निकामी होऊन मयत 

कॉलनी, बी वॉर्ड, कोल्हापूर . 
९ ७ ९ / १८ ९ २/ २०१६ उत्तमराव रामचंद्र पोवार रा . १८२१ ए वॉर्ड , 

हृदयविकाराचे झटक्याने 
ब्रमेश्वर बाग , शिवाजी पेठ , 

कोल्हापूर . 
९ ७८ / १८ ३३/२०१५ नाबोकुमार नारायण दास रा . देहाटी, जिल्हा मिदनापूर , हृदयविकाराचे झटक्याने 

पश्चिम बंगाल , 

मयत . 

सध्या रा . गुजरी. 
९ ७७/ १८ ११०/२०१६ रेखा मल्लाप्पा बियाजी रा . सावली केअर सेंटर , टी . बी . च्या आजाराने 

संभाजीनगर , कोल्हापूर , मयत. 
९ ७६ / १८ ८२/२०१४ अनोळखी पुरुष जातीचे माहीत नाही 

लहान आतड्याच्या 
प्रेत . 

आजारामुळे मयत . 
९ ७५ / १८ ३८/२०१४ अनोळखी पुरुष जातीचे माहीत नाही 

टी . बी . च्या आजाराने 
प्रेत . 
९ ७४ / १८ ४४/२०१६ प्रतिभा प्रभाकर चव्हाण 

रा . प्लॉट नं . एस -१ , 

छातीत पाणी होऊन 
प्रियदर्शनी हाउसिंग सोसायटी, न्यूमोनिया होऊन मयत. 

आंबाई टँक, कोल्हापूर 
९ ७३/ १८ १२०/२०१६ पांडुरंग विठ्ठल कांगणे रा . प्लॉट नं . ६, 

रक्तवाहिनीमध्ये रक्ताच्या 
लक्ष्मीबाई साळोखे कॉलनी, 

गुठळ्या होऊन मयत . 

कोल्हापूर. 
९ ७२/ १८ ६०/२०१६ विवेक माधवराव रा . पद्मावती पार्क , 

बॉडी कुजलेल्या अवस्थेत 
देवरुखकर . विंग , प्लॉट नं . १३३ , 

सापडली. 

पूजानगर , कोल्हापूर 
९ ७१/ १८ १००/२०१६ अजय माधवराव शितोळे रा . प्लॉट नं . ८ , 

गळफास लावून घेऊन 
आयोध्या कॉलनी, रिंगरो, मयत . 

कळंबा, कोल्हापूर . 
३२२४/१८ ७८/२०१६ तेजा दीपक खैरमोडे रा . साने गुरुजी वसाहत , न्यूमोनिया होऊन मयत 

कोल्हापूर . 
३२२३/१८ ५४/२०१७ सिकंदर आमीन शेख 

रा. २००८ पाठाकडील तालीम , बॉडी कुजलेल्या अवस्थेत 

मंगळवार पेठ , कोल्हापूर . सापडली. 
३२२२/१८ १०३/२०१३ प्रवीण गंगाराम कांबळे रा . २५५ बी वॉर्ड, मैल खड्डा , अति दारू सेवन केल्याने 

संभाजीनगर, कोल्हापूर . 
३२३०/१८ ९ ७ / २०१७ नीलम जगन्नाथ पाडळकर रा . प्लॉट नं . २७ , 

हृदयविकाराचे झटक्याने 
सुर्यवंशी कॉलनी, 
साने गुरुजी वसाहत , 

कोल्हापूर, 
३२२ ९ / १८ १०२/२०१६ संजय ईश्वरा कांबळे रा . १०४२ सी वॉर्ड, विषारी औषध सेवन 

कणेरकरनगर, कोल्हापूर . 

केल्याने मयत . 


जुना 
राजवाडा. 


६२ 


जुना 
राजवाडा. 


६३ 


जुना 
राजवाडा. 


६४ 


जुना 
राजवाडा. 


६५ 


जुना 
राजवाडा. 


६६ 


जुना 
राजवाडा . 


मयत . 


६७ 


जुना 
राजवाडा. 


मयत. 


६८ 


जुना 


राजवाडा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


७७ 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


मयत . 


७१ 


रा . 


७४ 


७७ 


७८ 


६ ९ ३२२८/१८ ३५/२०१६ विजय भिवा राणे रा . किटवडे, तालुका आजरा, 

मेंदूमध्ये रक्तस्राव होऊन 

जुना 
कोल्हापूर . मयत . 

राजवाडा. 
७० ३२१४/१८ ११/२०१७ अनोळखी पुरुष जातीचे माहीत नाही 

फुप्फुसाचा आजार होऊन 

शाहुपुरी 
प्रेत . 
३२१३/१८ ४८/२०१६ प्रल्हाद विठोबा कांबळे 

रा . ११४१ शाहूपुरी , बॉडी कुजलेल्या अवस्थेत शाहुपुरी 
साईक्स , एक्सस्वेंशन , सापडली. 

कोल्हापूर . 
७२ ३२१२/१८ १४५/२०१५ अनोळखी पुरुष जातीचे माहीत नाही 

न्यूमोनिया होऊन मयत शाहुपुरी 
प्रेत. 
७३ ३२११/१८ ७२/२०१६ अजितकुमार व्यंकटेश हॉटेल 

सुखसागर , आतड्याला पीळ पडून शाहुपुरी 
सेनोगे . शाहूपुरी , कोल्हापूर 

आतडी कुजून मयत . 
३२१०/१८ ६७/२०१७ हाजीलाल दस्तगीर काझी रा. आरवाडी, जिल्हा सोलापूर हृदयविकाराने मयत शाहुपुरी 
७५ ३२० ९ / १८ १३ ९ / २०१६ सरोज पदमाकर अथणे रा . हरिप्रिया कॉलनी, न्यूमोनिया हा आजार होऊन शाहुपुरी 

शिंगणापूर , तालुका करवीर, 

मयत . 

जिल्हा कोल्हापूर 
७६ ३२२१/१८ ११४/२०१७ अनोळखी पुरुष जातीचे माहीत नाही 

लिव्हर खराब होऊन मयत शाहुपुरी 
प्रेत . 
३२२०/१८ ८२/२०१६ शीतल विवेक रणवरे रा . तोरस्कर कॉलनी, विषारी औषध सेवन केल्याने शाहुपुरी 

मार्केट यार्ड , कोल्हापूर . मयत . 
३२१९/ १८ ८३/२०१५ अनोळखी पुरुष जातीचे माहीत नाही 

पाय घसरून पडून डोक्याला शाहुपुरी 
प्रेत . 

मार लागून मयत . 
७ ९ ३२१८/१८ ३३/२०१७ 

अरविंद शामराव सुतार 

रा . पिरवाडी, तालुका करवीर, डोकीत रक्तस्राव होऊन शाहुपुरी 
जिल्हा कोल्हापूर. 

मयत . 
३२१७/१८ ९ ७/ २०० ९ शैलेंद्र आनंद घोलप रा . प्लॉट नं . ४९ , ८ - सी / ओ , रक्तवाहिनीमन्ये अडथळा शाहुपुरी 

श्रीमती माळी, विठ्ठलवाडी, पुणे. निर्माण होऊन मयत . 
८१ ३२१६/१८ २३/२०१८ आनंदा धोंडीबा अवकीरकर रा . १९ २ अकारी गावठाण , उपचारापूर्वी हृदयविकार शाहुपुरी 

जिल्हा सातारा . 

आजाराने मयत . 
८२ ३२१५/१८ ६५/२०१३ संध्या मोहन रेड्डी रा . कदमवाडी, कोल्हापूर टी . बी . च्या आजाराने मयत शाहुपुरी 
८३ ३२०८/१८ ५७/२०१७ श्रीचंद्र रामप्रताप चव्हाण रा . प्रमिला कुरणे , 

शरीरात व फुप्फुसात पाणी शाहुपुरी 

कनाननगर , कोल्हापूर . 
८४ ३२०७/१८ ७२/२०१५ भाग्यश्री संपत घोलप 

रा . ४४३ ई वॉर्ड , 

न्यूमोनिया होऊन मयत शाहुपुरी 

क || बावडा , कोल्हापूर . 
८५ ३२०६/१८ १०७/२०१६ इरफान ऊर्फ यामद रा. गंगा अपार्टमेंट , 

लिव्हर खराब होऊन 

शाहुपुरी 
७११ , ठाणे. 

न्यूमोनिया आजाराने मयत . 
८६ ३२३१/१८ ६३/२०१७ कुणाल श्रीकांत सुतार रा. शाहूपुरी, घोरपडे गल्ली, गळफास लावून घेऊन मयत शाहुपुरी 
कोल्हापूर . 

सचिन इथापे, 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 

करवीर विभाग, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर, ३ जुलै २०१७. 


- 


८० 


झालेने मयत . 


मकबुल शेख. 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक फौज/ कावि -१२७० / २०१८ . सर्व लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की , सोबतचे परिशिष्टात नमूद केलेले इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या 
कारणामुळे आकस्मिक मयत झालेबाबत समरी मिळणेबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जुन्नर यांनी इकडे अहवाल सादर केला आहे. सदर इसमाचे 
नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज अन्य कारणाने मृत्यू झालेला असेल अगर त्याबाबतची कोणाचीही काही तक्रार असेल तर सदरची नोटिस महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत या कार्यालयाकडे लेखी तक्रार करावी . जर मुदतीत कोणाची काही तक्रार आली नाही तर पोलीस 
खात्याचे अहवालाप्रमाणे 

इकडून आकस्मिक 

मृत्यूबाबत अंतिम समरी मंजूर केली जाईल व नंतर कोणत्याही प्रकारची तक्रार ऐकली जाणार नाही याची 
नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ . 


एस . आर . 


मयताचे नाव 


वय 


गाव 


अ.म.र.नं. 


मृत्यूचे कारण 


पोलीस स्टेशन 


मृत्यूची 
तारीख 


क्र . 


नंबर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१ 


१०६/१८ बाळू सुका शिंदे 


४६ 


५३/२०१७ 


रा . शिंदेवाडी , 
तालुका जुन्नर, 
जिल्हा पुणे. 


२३ - ९ -२०१७ डोक्यास गंभीर मार आळेफाटा 

लागल्याने 

मृत्यू . 


२ 


१०७/१८ अनंथा रामभाऊ जाधव 


४३ 


रा . राजुरी, 


२/२०१६ 


१७-१-२०१६ दारूचे नशेत विषारी आळेफाटा 


तालुका जुन्नर , 


औषध पिल्याने मृत्यू . 


जिल्हा पुणे . 


३ 


१०८/१८ रत्नकांत बाबुराव पोतदार ६० 


४४/२०१७ 


१४-७-२०१५ डोक्यास मार 


आळेफाटा 


मुळ रा . गारगोटी, 
तालुका करवीर, 


लागल्याने मृत्यू . 


जिल्हा कोल्हापूर . 


४ 


१०९ / १८ प्रमिला प्रविण गुंजाळ 


२२ 


रा. साकोरी, 


१८/२०१३ 


नारायणगाव 


१८-३-२०१३ विषारी औषध प्राशन 

केल्याने 

मृत्यू . 


तालुका जुन्नर , 
जिल्हा पुणे. 


५ 


११०/१८ 


पारसमल शेषमल भटेवरा ६२ 


रा . पिंपळवडी, 


४ ९/ २०१७ १३-१२-२०१७ हार्ट अॅटॅकने मयत 


नारायणगाव 


तालुका जुन्नर , 
जिल्हा पुणे . 


६ 


१११/१८ रामदास भिकाजी कोरडे 


५५ 


३८/२०१३ 


रा . बोरी बु ।।, 
तालुका जुन्नर , 
जिल्हा पुणे. 


३-६-२०१३ विषारी औषध प्राशन नारायणगाव 

केल्याने 

मृत्यू . 


अजित देशमुख , 


उपविभागीय दंडाधिकारी, 
जुन्नर- आंबेगाव उपविभाग , मंचर (पुणे). 


मंचर ( पुणे), १३ जुलै २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, 

शके १ ९ ४० 


७ ९ 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक एमएजी/ कावि -५२२/ २०१८.- सर्व लोकांना याद्वारे कळविण्यात येते की , खाली नमूद केलेल्या १ ते २१ या व्यक्ती त्यांचे दर्शविले कारणामुळे 
मयत झाल्या असून सदर मयताचे त्याप्रमाणे अंतीम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत खालील रकाना क्रमांक ४ मध्ये नमूद केले पोलीस स्टेशनचे पोलीस 
निरीक्षक यांचा अहवाल उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गडहिंग्लज विभाग , गडहिंग्लज यांचे मार्फत क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १७४ 
प्रमाणे या कार्यालयाकडे आलेले आहेत . तरी खाली नमूद केलेल्या व्यक्ती / इसम त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या कारणोखेरीज अन्य कारणाने मयत 
झाले आहेत अगर कसे याबाबत कोणाची काही तक्रार असेल तर त्यांनी सदरची जाहीर नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून तीस 
( ३० ) दिवसांचे आत लेखी, उपविभागीय दंडाधिकारी, गडहिंग्लज विभाग गडहिंग्लज , जिल्हा कोल्हापूर यांचे कार्यालयात द्यावी. वरील मुदतीत कोणाचीही 
तक्रार आली नाही तर संबंधित पोलीस निरीक्षक / सहायक पोलीस निरीक्षक यांनी सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे खालील नमूद केलेप्रमाणे आकस्मिक 
मयत प्रकरणाचे 

इकडून अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 

परिशिष्ट 


अ. क्र . इकडील उपविभागीय 


पोलीस ठाणे अ . म. र. नं . 


मयताचे नाव 


मृत्यू तारीख 


मृत्यूचे कारण 


एस. आर . 


पो . अ . 


व पत्ता 


क्रमांक 


यांचेकडील 


जा . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१ 


चंदगड 


३५/२०१७ 


१-१०-२०१७ 


२०/१८ ५२३/१८ , 

दि . ३-३-१८ . 


दारूचे नशेत गळफास 
लावून घेऊन मृत्यू . 


मारुती भरमू आढाव , 
वय ४० , रा . देवरवाडी, 
तालुका चंदगड . 
संजय महादेव केसरकर , 
वय ४० , रा . कौलगे, 
तालुका गडहिंग्लज. 


२ 


गडहिंग्लज 


७२/२०१७ 


१५-१२-२०१७ 


२१/१८ ५२५/२०१८ , 

दि . ३-३-१८ . 


निलगिरीच्या झाडावरून हात 
निसटून खाली जमिनीवर 
पडलेने गंभीर जखमी 
होऊन पोटात अति 
रक्तस्राव झाल्यामुळे मृत्यू . 


३ 


गडहिंग्लज 


५२/२०१४ 


एक बेवारस अनोळखी पुरुष , १-११-२०१४ 


२२/१८ ५२८/२०१८ , 

दि . ३-३-१८ . 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


वय ४० . 


४ 


गडहिंग्लज 


६ ९ / २०१७ 


२७-११-२०१७ 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


२३/१८ ५२७/२०१८ , 

दि . ३-३-१८ . 


५ 


२४/१८ ५१९ / १८ , 


चंदगड 


३६/२०१७ 


६-१०-२०१७ 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


दि . ३-३-१८ . 


शोभा राजू बाळीकाई, 
वय ३१,, रा . नेवडेतळ, 
तालुका गडहिंग्लज. 
लक्ष्मण सोमानी मोरे , 
वय ३३, रा. राजगोळी खुर्द, 
तालुका चंदगड . 
दत्तु रामा मुरकुटे, 
वय ७० , रा . नागरदळे , 
तालुका चंदगड. 
दशरथ नारायण कोकीतकर , 


६ 


चंदगड 


३ ९ / २०१७ 


१ ९ - १०-२०१७ 


हृदयविकाराचा झटका 


२५/१८ ५२०/१८ , 

दि . ३-३-१८ . 


आलेने मृत्यू. 


७ 


२६/१८ ५२१/१८ , 


चंदगड 


१२/२०१७ 


३-५-२०१७ 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


दि . ३-३-१८ . 


वय ३२, रा . कुदनूर , 


तालुका चंदगड . 


८ 


चंदगड 


३३/२०१६ 


५-८-२०१७ 


बेवारस स्त्री , वय ३० , 
कोदाळी , 


२७/१८ ५२२/१८ , 

दि . ३-३-१८ . 
२८/१८ ५१३/१८ , 

दि . ३-३-१८ . 


यकृत व प्लीहा फुटून 
मृत्यू . 
विषारी कीटकनाशक 
औषध पिलेने मृत्यू. 


or 


चंदगड 


५१/२०१७ 


तालुका चंदगड . 
लक्ष्मण सटुप्पा देवण, 
वय ७० , रा . बागिलगे. 
तालुका चंदगड . 


२४-११-२०१७ 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


१० 


२ ९ / १८ ५१५/२०१८ , 


गडहिंग्लज 


४ ९ / २०१७ 


२८ - ९ -२०१७ 


शॉक लागून मृत्यू 


लगमाना रामापा शेंडूरे , 
वय ३५, रा . भडगाव , 


दि . ३-३-१८ . 


तालुका गडहिंग्लज . 


११ 


३०/१८ ५१५/१८ , 


चंदगड 


५४/२०१७ 


१ ९ - १०-२०१७ 


डोकीस गंभीर जखमी 


दि . ३-३-१८ . 


उषा सुनिल दिवटे , 
वय ३२ रा . रवळनाथ गल्ली , 
चंदगड . 


होऊन मृत्यू. 


१२ 


चंदगड 


४३/२०१७ 


२-१२-२०१७ 


गळफास लावून 

घेऊन 

मृत्यू 


३१/१८ ५२४/१८ , 

दि . ३-३-१८ . 


१३ 


३२/१८ ५१६/२०१८ , 


गडहिंग्लज 


४५/२०१७ 


८ - ९ -२०१७ 


शॉक लागून मृत्यू 


दि . ३-३-१८ . 


कृष्णा सिताराम गावडे, 
वय ४४ , रा. इनाम म्हाळुगे , 
तालुका चंदगड . 
शिवाजी मारुती गुंजाटे , 
वय ५६, रा . हिरलगे , 
तालुका गडहिंग्लज . 
युवराज मारुती पाटील , 
वय १४ , रा . माणिकबाग , 
डॉ . कॉलनी, गडहिंग्लज, 


१४ 


३३/१८ ५१७/२०१८ , 


गडहिंग्लज 


६३/२०१७ 


१४-११-२०१७ 


हार्ट अॅटॅक व फुप्फुसाची 
पूर्ण वाढ न झालेने मृत्यू . 


दि . ३-३-१८ . 


१५ 


३४/१८ ५१८/२०१८ , 


गडहिंग्लज 


६१/२०१७ 


शंकर धोंडीबा गुरव , 


९ - ११-२०१७ 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


दि . ३-३-१८ . 


वय ६५ , रा . भडगाव , 


तालुका गडहिंग्लज. 


१६ 


चंदगड 


५/२०१७ 


३१-१-२०१७ 


हृदयविकाराचे झटक्याने 


३५/१८ ५२६/१८ , 

दि . ३-३-१८ . 


विनायकराव भिमराव देसाई, 
वय ६१, रा . उत्साळी, 


मृत्यू . 


तालुका चंदगड . 


१७ 


३६/१८ ५१२/१८ , 


चंदगड 


१५/२०१७ 


१४-५-२०१७ 


थिमेट नावाचे विषारी 
कीटकनाशक औषध 


दि . ३-३-१८ . 


पिलेने मृत्यू. 


१८ 


चंदगड 


१६/२०१७ 


३७/१८ ७७३/१८ , 

दि . २८-३-१८ . 


शांता मारुती पाटील , 
वय ६० , रा . कारवे, 
तालुका चंदगड . 
यशवंत रामचंद्र कुटे, 
वय ५८ , रा . कोवाड , 
तालुका चंदगड . 
सुरज चाळोबा कामत , 
वय २५ , रा . बसर्गे, 
तालुका चंदगड. 
अनोळखी इसम पुरुष जातीचे, 


१७-५-२०१७ मज्जातंतूवर जोरात दाब 

पडलेमुळे श्वसन व 
हृदय बंद पडून मृत्यू . 
इलेक्ट्रिक शॉक लागून 
मृत्यू . 


१ ९ 


चंदगड 


२४/२०१७ 


१८-७-२०१७ 


३८/१८ ७७२/१८ , 

दि . २८-३-१८ . 


२० 


गडहिंग्लज 


४०/२०१७ 


२८-७-२०१७ 


३ ९ / १८ ७७४/२०१८ , 

दि . २८-३-१८ . 


वय ३० . 


पक्षघाताचा झटका येऊन 
न्यूमोनिया होऊन मृत्यू . 
हृदयविकाराचे तीव्र 


२१ 


नेसरी 


४/२०१८ 


१६-६-२०१७ 


४०/१८ ७७५/२०१८ , 

दि . २८-३-१८ . 


संतोष विष्णू कांबळे , 
वय ५२, रा . बटकणंगले, 
तालुका गडहिंग्लज . 


धक्क्याने मृत्यू 


संगिता राजापूरकर - चौगुले , 

उपविभागीय दंडाधिकारी, 
गडहिंग्लज विभाग , गडहिंग्लज. 


गडहिंग्लज , ४ जुलै २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७ , 

शके १ ९ ४० 


८१ 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक एमएजी/ कावि-५२० / २०१८.- सर्व लोकांना कळविण्यात येते की, खालील नमूद १ ते ५१ व्यक्ती त्यांचे नावासमोर दर्शविले कारणामुळे 
मयत झाले असून सदर मयताचे त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत खालील रकाना क्रमांक ४ मध्ये नमूद केले पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक 
यांचा अहवाल उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गडहिंग्लज विभाग, गडहिंग्लज यांचेमार्फत क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १७४ प्रमाणे या 
कार्यालयाकडे आलेले आहेत . तरी खाली नमूद केलेल्या व्यक्ती / इसम त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या कारणाखेरीज अन्य कारणाने मयत झाले आहेत 
अगर कसे ? याबाबत कोणाची काही तक्रार असेल , तर त्यांनी सदरची जाहीर नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून तीस ( ३० ) दिवसांचे 
आत लेखी तक्रार उपविभागीय दंडाधिकारी गडहिंग्लज विभाग गडहिंग्लज , जिल्हा कोल्हापूर यांचे कार्यालयात द्यावी. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार 
आली नाही तर संबंधित पोलीस निरीक्षक / सहायक पोलीस निरीक्षक यांनी सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे खालील नमूद केलेप्रमाणे आकस्मिक मयत 
प्रकरणाचे इकडून 

अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


परिशिष्ट 


मयताचे नाव 


मृत्यू तारीख 


मृत्यूचे कारण 


अ. क्र . इकडील उपविभागीय पोलीस ठाणे अ. म. र . नं . 
एस . आर . पो . 

अ . 
क्रमांक यांचेकडील 


वय व पत्ता 


जा . क्र . 


व दिनांक 


१ 


२ 


३ 


OC 


५ 


६ 


७ 


८ 


१ 


गडहिंग्लज 


३१/२०१६ 


११३/१७ ३१७७/१७ 

दि . ९ - १०-१७. 


१६-१-२०१७ न्यूमोनिया होऊन मृत्यू 


कुणाल अशोक लोहार , 
वय ८ , रा . नांगनूर , 
तालुका गडहिंग्लज . 
अर्जुन भिमा कांबळे , 
वय ४३ , रा . तेरणी, 
तालुका गडहिंग्लज . 


२ ११४/१७ ३१७७/१७ 


गडहिंग्लज 


४/२०१७ 


११-१-२०१७ 


गळफास लावून घेऊन 


दि . ४-१७ . 


आत्महत्या / मृत्यू . 


गडहिंग्लज 


४०/२०१६ 


२२-८-२०१६ 


काहीतरी विषारी औषध 


११५/१७ ३१७५/१७ 

दि . ९ - १०-१७. 


प्रकाश बाबुराव लोहार, 
वय ४८ , रा. नौकुड , 
तालुका गडहिंग्लज . 


सेवन करून 


आत्महत्या / मृत्यू . 


४ 


११६/१७ ३१७२/१७ 


चंदगड 


७/२०१५ 


३-३-२०१५ 


पुंडलिक केशव गावडे, 
वय २२, रा . इनाम सावर्डे , 


दोरीने गळफास लावून 
घेऊन आत्महत्या . 


दि . ९ - १०-१७. 


तालुका चंदगड. 


गडहिंग्लज 


६३/२०१४ 


१०-१२-२०१४ 


५ ११७/१७ ३१७०/१७ 

दि . ९ - १०-१७. 


सातगोंडा सितगोंडा पाटील, 
रा. औरनाळ , 


कोणतेतरी विषारी औषध 
प्राशन केल्याने मृत्यू . 


तालुका गडहिंग्लज . 


चंदगड 


२१/२०१५ 


२७-४-२०१५ 


६ ११८/१७ ३१६ ९ / १७ 

दि . १-१०-१७ . 


भाजून घेऊन 

मृत्यू 


कु. निलोफर खाजा मुल्ला, 
वय ४० , रा . आझाद गल्ली , 
चंदगड . 


७ 


गडहिंग्लज 


१७/२०१४ 


शशिकांत परगोंडा मोर्ती, 


४-५-२०१४ 


११९ / १७ ३१७३/१७ 

दि . ९ - १०-१७. 


कोणतेतरी विषारी औषध 
प्राशन केल्याने मृत्यू . 


वय ४८ , रा . हरळी. 


८ 


२८-५-२०१७ 


पाण्यात पडून मृत्यू 


१२०/१७ ३२३५/१७ गडहिंग्लज २८/२०१७ 

दि . १२-१०-१७ . 


अनिल भरमा देवन्नावर , 
वय २८ , रा . निलजी, 


तालुका गडहिंग्लज . 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


३७/२०१७ 


२४-७-२०१७ 


९ १२१/१७ ३२३७/१७ गडहिंग्लज 

दि . १२-१०-१७ . 


दारूचे नशेत गळफास 
लावून घेऊन 

मृत्यू . 


रामचंद्र ईश्वर रोटे , 
वय ३८ , रा. हाळलक्ष्मीनगर , 
वडरगे, तालुका गडहिंग्लज . 
स्नेहा विजय पाटील , 
वय २८ , रा. नरेवाडी, 
तालुका गडहिंग्लज . 


१० 


१२२/१७ ३२३८/१७ 


गडहिंग्लज 


२३/२०१६ 


२४-४-२०१७ 


विषारी औषध सेवन करून 


दि . २३-१६. 


मृत्यू . 


११ 


१६/२०१७ 


२१-२-२०१६ 


रक्तात साखरेचे प्रमाण 


१२४/१७ ३२२१/१७ गडहिंग्लज 

दि . १२-१०-१७. 


गिरमलखा सिद्दरामय्या 
औरगोळ, वय ४३, रा . तेरणी, 


वाढून मृत्यू . 


तालुका गडहिंग्लज . 


३५/२०१७ 


१२ १२५/१७ 
१२५/१७ ३२२०/१७ गडहिंग्लज 

दि . १२-१०-१७ . 


२१-५-२०१६ न्यूमोनिया होऊन मृत्यू 


रेणुका अशोक भोई , 
वय ३८ , रा. तेरणी , 
तालुका गडहिंग्लज. 


१३ 


गडहिंग्लज 


३१/२०१६ 


१२६/१७ ३१७७/१७ 

दि . ९ - १०-१७ . 


२१-५-२०१६ न्यूमोनिया होऊन मृत्यू 


कुणाल अशोक लोहार, 
वय ८ , रा. नांगनूर , 
तालुका गडहिंग्लज. 


१४ 


३४/२०१७ 


१७-७-२०१७ 


१२७/१७ ३२२६/१७ गडहिंग्लज 

दि . १२-१०-१७. 


राजू धुळाप्पा गस्ती, 
वय ३६, रा . समर्थनगर , 
भडगाव , तालुका 

गडहिंग्लज . 


गळफास लावून घेऊन 
मृत्यू. 


१३/२०१७ 


शिवाप्पा भिमा हुक्केरी, 


२३-२-२०१७ 


१५ १२८/१७ 
१२८/१७ ३२३९ / १७ गडहिंग्लज 

दि . १२-१०-१७ . 


पाण्यात पडून डोकीस 
गंभीर मार लागलेने 


वय ३६ , रा . माद्याळ , 


तालुका गडहिंग्लज . 


पाण्यात बुडून मृत्यू. 


२२/२०१७ 


धामणेकर , 


५-७-२०१७ 


विहिरीचे पाण्यात पडून 


१६ १२ ९ / १७ 
१२९ / १७ ३२३१/१७ चंदगड 

दि . १६-१२-१७ . 


संजीवनी 

बाबूराव 
वय ४५ , रा . तुडये , 


बुडून मृत्यू . 


तालुका चंदगड . 


१७ 


४६/२०१६ 


१७ - ९ -२०१६ 


डोकीस मार लागून 


१३०/१७ ३२३४/१७ गडहिंग्लज 

दि . १२-१०-१७ . 


सुनील तानाजी तेलवेकर, 
वय २६ , रा. हसूरचंपू. 


मृत्यू . 


तालुका गडहिंग्लज . 


१६/२०१६ 


१७-३-२०१६ 


१८ १३१/१७ 
१३१/१७ ३२८८/१७ गडहिंग्लज 

दि . २१-१०-१७ . 


लक्ष्मण बाळू चौगुले , 
वय ३४, रा . उंबरवाडी, 


ऐनाचे झाडावरून जमिनीवर 
खाली पडून 

मानेचा 
मज्जातंतू तुटलेने मृत्यू. 


तालुका गडहिंग्लज . 


गडहिंग्लज 


३६/२०१७ 


१५-७-२०१७ 


१ ९ १३२/१७ ३७१२/१७ 

दि . ४-१२-१७. 


माधवी जनार्दन देसाई , 
वय २५, रा . सिरसंगी , 
तालुका आजरा, गडहिंग्लज. 


बाळंतपणामध्ये आतड्याचा 
न्यूमोनिया झालेने मृत्यू . 


२० 


चंदगड 


१ ९ / २०१७ 


२ ९ - ५-२०१७ 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


१३३/१७ ३६ ९ ७/ १७ 

दि . ४-१२-१७. 


महंमदजाफर अब्दुलमुनाफ 
बेनचाळे , रा . 

वलमनी , 
तालुका खानापूर , 
जिल्हा बेळगाव , 
सध्या रा . कालीवडे, 


तालुका चंदगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


८३ 


अनुसूची --चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


२१ 


गडहिंग्लज 


४/२०१६ 


१०-१-२०१७ 


मयतास मरण हे विषारी 


१३४/१७ ३७००/१७ 

दि . ४-१२-१७. 


राहुल सुधाकर पाटील, 
वय १४, रा . कडगाव , 
तालुका गडहिंग्लज . 


औषध सेवन केलेने मृत्यू . 


२२ 


चंदगड 


२०/२०१७ 


गावडे, 


८-६-२०१७ 


१३५/१७ ३६ ९ ८ / १७ 

दि . ४-१२-१७ . 


महादेव 

भरमू 
वय ५८ , रा . हाजगोळी, 


आंब्याचे झाडाचे फांदीला 
दोरीने गळ्यास गळफास 
लावून घेऊन मृत्यू . 


तालुका चंदगड. 


गडहिंग्लज 


२ ९ / २०१७ 


गोविंद जोतिबा बामणे,, 


५-६-२०१७ 


२३ १३६/१७ ३७०३/१७ 

दि . ४-१२-१७ . 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


वय ३५ रा . भडगाव , 


तालुका गडहिंग्लज . 


गडहिंग्लज 


३०/२०१५ 


बेवारस मयत 


६-११-२०१५ 


२४ १३७/१७ ३७०५/१७ 

दि . ४-१२-१७ . 


टी . बी . सारख्या आजाराने 
फुप्फुसाचा विकार होऊन 
मृत्यू. 


गडहिंग्लज 


५१/२०१६ 


हृदयरोग होऊन हृदय बंद 


२५ १३८/१७ ३७०४/१७ 

दि . ४-१२-१७ . 


शालन दुंडाप्पा न्हावी, 
वय ५८ , रा . माद्याळ , 


पडलेने मृत्यू . 


तालुका गडहिंग्लज . 


गडहिंग्लज 


२४/२०१७ 


५-४-२०१७ 


कावीळ आजार झालेने 


२६ १३९ / १७ ३७० ९ / १७ 

दि . ४-१२-१७ . 


मारुती बाळू पाटील , 
वय ७० , रा . कौलगे , 


मृत्यू . 


तालुका गडहिंग्लज. 


२७ 


गडहिंग्लज 


७/२०१७ 


ईराप्पा आण्णाप्पा पाटील, 


४-२-२०१७ 


१४०/१७ ३७० ९ / १७ 

दि . ४-१२-१७ . 


थिमेट नावाचे विषारी 
औषध सेवन केलेने मृत्यू . 


२८ 


गडहिंग्लज 


१०/२०१७ 


१४-२-२०१७ 


उजव्या पायास रक्ताच्या 


१४१/१७ ३७६६/१७ 

दि . ७-१२-१७. 


धोंडीबाई सखाराम शिंदे, 
वय ७० , रा . उंबरवाडी , 
तालुका गडहिंग्लज . 


गाठी होऊन 

मृत्यू . 


गडहिंग्लज 


४७/२०१७ 


प्रविण सलीम शेख , 


२१ - ९ -२०१७ 


२ ९ १४२/१७ ३७६७/१७ 

दि . ७-१२-१७ . 


भाजून जखमी झालेने 


वय ३१ , रा . भडगाव , 


मृत्यू . 


तालुका गडहिंग्लज , 


गडहिंग्लज 


११/२०१७ 


१२-२०१७ 


३० १४३/१७ ३७६८/१७ 

दि . ७-१२-१७. 


आजारास कंटाळून विषारी 


नितीन शिवाजी शेटे , 
वय ४० , रा . अर्बन कॉलनी, 
गडहिंग्लज . 


औषध सेवन केलेने मृत्यू 


३१ 


गडहिंग्लज 


३८/२०१७ 


२५-७-२०१७ 


१४४/१७ ३७६८/१७ 

दि . ७-१२-१७ . 


सदाशिव शिवराम वाधी, 
वय ३२ , रा . जरळी, 


कावीळ / टी.बी. सारख्या 
आजाराचे इन्फेक्शन 


तालुका गडहिंग्लज . 


होऊन मृत्यू . 


गडहिंग्लज 


४६/२०१७ 


१५ - ९ -२०१७ 


३२ १४५/१७ ३७७०/१७ 

दि . ७-१२-१७. 


गळफास लावून घेऊन 
आत्महत्या करून मृत्यू . 


राजकुमार शंकर पाटील , 
वय ४६, रा . धबाले चाळ , 
हलकर्णी, तालुका गडहिंग्लज. 
महेश शंकर देसाई , 
वय ४२, रा . तेरणी, 
तालुका गडहिंग्लज . 


गडहिंग्लज 


३३ १४६/१७ ३७६३/१७ 

दि . ७-१२-१७ . 


५५/२०१६ 


२८-११-२०१६ 


गळफास लावून घेऊन 
आत्महत्या करून मृत्यू . 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , 


शके १ ९ ४० 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


गडहिंग्लज 


४३/२०१७ 


सदाशिव धोंडीबा कदम , 


१०-८-२०१७ 


३४ १४७/१७ ३७६४/१७ 

दि . ७-१२-१७ . 


काहीतरी विषारी औषध 
सेवन केलेने 

मृत्यू . 


वय ६८ , रा . नुल , 


तालुका गडहिंग्लज. 


गडहिंग्लज 


३३/२०१७ 


१२-७-२०१७ 


रागाचे भरात घरातील 


३५ १४८/१७ ३७६५/१७ 

दि . ७-१२-१७ . 


कु . किर्ती मनोहर घबाडे, 
वय १७, रा . नवीन वसाहत , 
दुंडगे, तालुका गडहिंग्लज . 


परख नावाचे विषारी 


तणनाशक औषध प्राशन 


केलेने मृत्यू. 


३६ 


२२/२०१६ 


६-४-२०१६ 


काहीतरी विषारी औषध 


१/१८ ३९ १० / १७ गडहिंग्लज 

दि . २६-१२-१७ . 


कु . शीतल अशोक जाधव, 
वय २२, रा . बसर्गे, 
तालुका गडहिंग्लज. 


सेवन केलेने मृत्यू . 


३७ 


१७/२०१७ 


२-३-२०१७ 


गळफास लावून 

घेऊन 

मृत्यू 


२/१८ ३९ ०५/ १७ गडहिंग्लज 

दि . २६-१२-१७ . 


विद्या रमेश लोहार , वय ३२ , 
रा . टोप संभापूर , तालुका 
हातकणंगले, सध्या रा . यशोनंद 
हॉटेलसमोर , भडगाव रोड , 
गडहिंग्लज 


३८ 


६२/२०१७ 


१४-१-२०१७ 


विहिरीतील पाण्यात पडून 


३/१८ ३९ ०८ /१७ गडहिंग्लज 

दि . २६-१२-१७. 


सौ . आशा तुषार राठोड , 
वय २० , रा . लोहारा, 


बुडून मृत्यू . 


तालुका पुसद, 
जिल्हा यवतमाळ . 


३ ९ 


८/२०१७ 


१५-२-२०१७ 


विहिरीतील पाण्यात पडून 


- 


४/१८ ३ ९ ० ९ / १७ 

गडहिंग्लज 
दि . २६-१२-१७ . 


( १ ) रामू दत्तू केरूडकर , 
वय ४२, ( २) युवराज मारुती 


बुडून मृत्यू . 


पाटील , वय २० , 
दोघेही रा . घुलेवाडी. 


४० 


९ / २०१७ 


६-३-२०१७ 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


५/१८ ३९ १७/ १७ चंदगड 

दि . २६-१२-१७. 


रामू देवन्ना कांबळे , 
वय ५० , रा . कानडी, 
तालुका चंदगड . 


४१ 


६/१८ १४७/१८ 


गडहिंग्लज 


५७/२०१७ 


मारुती शिवगोंडा देसाई , 


३०-१०-२०१७ 


गॅस्ट्रो या आजाराने मृत्यू 


- 


दि . १७-१-१८ . 


वय ६८ , रा . कनुल , 


तालुका गडहिंग्लज. 


४२ 


गडहिंग्लज 


४१/२०१७ 


राजवर्धन दिनेश पाटील , 


३०-७-२०१७ 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


७/१८ १४९ / १८ 

दि . १७-१-१८ . 


वय २ , रा . नरेवाडी, 
तालुका गडहिंग्लज . 


४३ 


९ / १८ 


गडहिंग्लज 


६४/२०१७ 


१४-११-२०१७ 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


१५२/१८ 
दि . १७-१-१८ . 


सुकवंता विरपाक्ष जाधव , 
वय ५० , रा . मुगळी, 


तालुका गडहिंग्लज. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१७, शके १ ९ ४० 


८५ 


अनुसूची --चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


४४ 


१०/१८ १५१/१८ 


गडहिंग्लज 


६८/२०१७ 


स्नेहा संतोष कल्याणी, 


१८-११-२०१७ 


न्यूमोनियासारख्या 


दि . १७-१-१८ . 


वय ८ , हेब्बाळ , 


आजाराने मृत्यू . 


तालुका गडहिंग्लज . 


४५ 


११/१८ १५०/१८ 


गडहिंग्लज 


७४/२०१७ 


भंगायाप्पा शिवाप्पा कांबळे, 


१ ९ - १२-२०१७ 


गळफास लावून घेऊन 


दि . १७-१-१८ . 


वय ४५ , रा . खणदाळ , 


मृत्यू . 


तालुका गडहिंग्लज . 


४६ 


१२/१८ १५४/१८ 


गडहिंग्लज 


४४/२०१७ 


राजू भीमा नाईक , 


३०-८-२०१७ 


गळफास लावून 

घेऊन 


दि . १७-१-१८ . 


वय ३५, रा . बेरडवाडी, 


मृत्यू . 


तालुका गडहिंग्लज. 


४७ 


१३/१८ १५६/१८ 


गडहिंग्लज 


२५/२०१७ 


बाबुराव रायापा आयवाळे , 


२४-४-२०१७ 


विषारी तणनाशक औषध 


दि . १७-१-१८ . 


वय ५४, रा. हरळी खुर्द 


सेवन केलेने मृत्यू . 


तालुका गडहिंग्लज . 


४८ 


१५/१८ २०१/१८ 


गडहिंग्लज 


५८/२०१७ 


संस्कार राजेंद्र भोजणे , 


७-११-२०१७ 


ओढ्याचे पाण्याचे पात्रात 


दि . २३-१-१८ . 


वय ४, रा . औरनाळ , 


पडून बुडून मृत्यू . 


तालुका गडहिंग्लज. 


४ ९ 


१७/१८ १४६/१८ 


गडहिंग्लज 


६७/२०१७ 


१८-११-२०१७ 


दारूचे नशेत विषारी 


सुरेश मल्लापा दास , 
वय ५०, रा . दुंडगे , 


दि . १७-१-१८ . 


औषध सेवन केलेने मृत्यू. 


तालुका गडहिंग्लज , 


५० 


१८/१८ २१२/१८ 


चंदगड 


१३/२०१५ 


सुर्यकांत प्रभाकर गावडे , 


१३-३-२०१५ 


स्टोव्हचा भडका उडून 


दि . २३-१-१८ . 


वय २८ , रा . गांधीनगर, 


७० टक्के भाजून मृत्यू . 


तालुका चंदगड. 


५१ 


१ ९ / १८ २०८/१८ 


गडहिंग्लज 


५१/२०१७ 


यल्लापा व्हळ्यापा कांबळे, 


३० - ९ -२०१७ 


हार्ट अॅटॅक आल्याने 


दि . २३-१-१८ . 


वय ७० , गिजवणे. 


मृत्यू . 


तालुका गडहिंग्लज . 


संगिता राजापूरकर - चौगुले , 


उपविभागीय दंडाधिकारी, 
गडहिंग्लज विभाग , गडहिंग्लज . 


गडहिंग्लज , ४ जुलै २०१८ . 


विशेष 
कार्यकारी 
दंडाधिकारी 
तथा 
सहायक 
पोलीस 
आयुक्त 
यांजकडून 


८६ 


जाहीरनोटिस 


क्रमांकसपोआवि-२/अ.म.प्रसिद्धी-२७८१/२०१८.-सहायकपोलीसआयुक्तविभाग-२कार्यालय,सोलापूरशहरयाविभागातील(१)सदरबझार,(२)विजापूरनाका,(३)सलगरवस्तीपोलीसठाणेकडील क्रिमिनलप्रोसिजर 
कोडकलम१७४प्रमाणेदाखलअसलेल्याअकस्मातमृत्यूबाबतयादीचीप्रत(अनुक्रमांक१ते 
५४)खालीलप्रमाणेप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे. 


परिशिष्ट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


अ 
. 
क्र. 


अकस्मात 


मयताचे 
नाव 


वयवर्षे 


गावाचे 
नाव 


पोलीस स्टेशनचे 


मृत्यूचेकारण 


स्टेशनपोलीस 


मृत्यूचा 
दिनांक 


मयत 


जावकक्रमाकव 


नाव 


क्रमाक 


दिनांक 

दिनांक 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ 


सदरबझार 


७४-२०१७ 


प्रणाली 
वैजनाथ 
बिराजदार 


३४ 


१७-७-२०१७ 


इलेक्ट्रिकशॉक 
लागून 
अपघाती 


३४१३/२०१८ 


२९-५-२०१८ 


८५-बी,रेल्वेलाईन, 
सोलापूर. 


मयत 
. 


सदरबझार 


२२/२०१५ 


एक 
अनोळखीपुरुष 


३० 


२४-२-२०१५ 


पाण्यातबुडूनअपघातीमयत 


३४०३/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


नाव 
पत्ता 
समजून 
येत 
नाही 


३ 


सदरबझार 


११/२०१५ 


एक 
अनोळखी 
पुरुष 


५५ 


३०-१-२०१५ 


डोकीस 
मार 
लागून 
अपघाती 
मयत 


३४०२/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


नाव 
पत्ता 
समजून 
येत 
नाही 


४ 


सदर 
बझार 


९ 
४ 
/२००३ 


श्रीनिवास 
काका 
नायडू 


५० 


२१-१०-२००३ 


अति 
मद्य 
प्राशन 
करून 
आत्महत्या 


३४०१/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


१९६,वारदचाळ, 
भैय्या 
चौक 
, 
सोलापूर 
. 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


मयत. 


५ 


सदरबझार 


८ 
९ 
/२००३ 


रामस्वरूपसोनपालचक्रवर्ती 


३८ 


११६,फॉरेस्ट, 


१०-१०-२००३ 


अतिमद्य 
प्राशन 
करून 
आत्महत्या 


३४००/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


सोलापूर 
. 


मयत. 


w 


सदरबझार 


१०८/२००३ 


सितारामजिवाणीअग्निहोत्री 


८० 


कांदिवली 
ठाकूर 


२८-११-२००३ 


अति 
मद्य 
प्राशन 
करून 
आत्महत्या 


३३९९/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


कॉम्प्लेक्स 
. 


मयत. 


७ 


सदरबझार 


१११/२००३ 


प्रकाशगणपतकुलकर्णी 


५८ 


डोकीस 
मारलागूनअपघाती 
मयत 


३३ 
९७/२०१८ 


२५-५-२०१८ 


ब्लॉक 
नं 
. 
१४ 
सरस्वती 
८-१२-२००३ 
बिल्डिंग 
, 
अमृतनगर 
, सुदरमनगरजवळ, 


विजापूररोड. 


८ 


सदरबझार 


८८/२०१५ 


एक 
अनोळखी 
पुरुष 


५५ 


५-७-२०१८ 


३३९६/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


नाव 
पत्ता 
समजून येत 
नाही 
. 


कोणत्यातरी 
दुर्धर 
आजाराने 
नैसर्गिक 
मयत 
. 


अनुसूची 
-- 
चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


सदर 
बझार 


२१/२००५ 


लक्ष्मीबाईबसवंतबेले 


४० 


९ 
- 
३-२००५ 


पोटदुखीचेआजारानेनैसर्गिक 


३३९५/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


कोनापुरे 
चाळ 
, 
रेल्वेलाईन्स 
, 
सोलापूर 
. 


मयत. 


१० 


सदर 
बझार 


१४८/२०१५ 


एक 
अनोळखी 
पुरुष 


४५ 


७-११-२०१५ 


पाण्यातबुडूनअपघातीमयत 


३३९४/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


नाव 
पत्ता 
समजून 
येत 
नाही 


११ 


सदरबझार 


१६७/२०१५ 


एक 
अनोळखी 
पुरुष 


४५ 


२२-१२-२०१५ 


फुफुसाचेआजारानेनैसर्गिक 


३३९३/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


नाव 
पत्ता 
समजून 
येत 
नाही 


मयत. 


-- 


१२ 


सदरबझार 


१४४/२०१६ 


प्रकाशआंबाजीम्हेत्रकर 


६ 


६२ 


२६-१०-२०१६ 


न्यूमोनियाचेआजाराने 


३३९१/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


जुने 
विडी 
घरकुल 
, 
सोलापूर 
. 


नैसर्गिक 
मयत 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ 


१३ 


सदरबझार 


२३/२०१७ 


वनिता 
निवृत्ती 
डांगरे 


५० 


२५-१०-२०१६ 


क्षयरोगाने 
नैसर्गिक 
मयत 


३३९२/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


गोकूळशिरगाव, तालुकाकरवीर, 


जिल्हा 
कोल्हापूर 
. 


१४ 


सदरबझार 


९७/२०१४ 


लखनशंकरलिंबोळे 


२३ 


भारतरत्न 


३१-७-२०१४ 


गळफास 
घेऊन 
आत्महत्या 
मयत 


३३९०/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


इंदिरानगर 
, 
सोलापूर 


१५ 


सदरबझार 


१०५/२०१५ 


एक 
अनोळखी 
पुरुष 


४० 


९-८-२०१५ 


पाण्यातबुडूनअपघातीमयत 


३३८९/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


नाव 
पत्ता 
समजून 
येत 
नाही 
. 


१६ 


सदरबझार 


३ 
९ 
/ 
२०१५ 


प्रमिलाचंद्रकांतअवसेकर 


७५ 


बाळे 
, 
सोलापूर 


२-४-२०१५ 


हृदयविकाराचेआजारानेनैसर्गिक 


३३८८/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


। 


मयत. 


१७ 


सदरबझार 


७४/२०१५ 


बाबासाहेबहरिबाकांबळे 


४० 


२-६-२०१५ 


गळफासघेऊनआत्महत्या 
मयत 


३३८७/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


तक्षशीलनगर 
, कुमठानाका,सोलापूर. 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


१८ 


सदरबझार 


९ 
४/२०१६ 


शमुवेलविजयबोबरे 


३० 


लिव्हरचे 
आजारानेनैसर्गिकमयत 


३३८६/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


१९ 


सदर 
बझार 


८८/२०१६ 


दत्तात्रयविष्णू 
कोडमुर 


५२ 


अंतर्गतरक्तस्रावहोऊननैसर्गिक 


३३८५/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


उत्तर 
सदर 
बझार,२९-६-२०१६ सोलापूर. 
सत्यसाईनगर 
, 

७-६-२०१६ 
लोकसेवा 
हायस्कूलजवळ 
, 
सोलापूर 
. 
मंकलद्रष्टी 
भवन 
, 

५-१०-२०१६ 
सोलापूर 
. 


१७, शके १ ९ ४० 


मयत 
. 


२० 


सदरबझार 


१३०/२०१६ 


शकुंतलागणपतशिंदे 


७० 


मेंदूतरक्तस्रावहोऊनअपघाती 


३३८४/२०१८ 


२८-५-२०१८ 


मयत 
. 


02 


अनुसूची 
-- 
चालू 


८८ 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


१० 


२१ 


विजापूर 
नाका 


२७/२०१७ 


राजूशंकरमाळी 


४५ 


सोरेगाव 
, 
सोलापूर 


३१-३-२०१७ 


हृदयविकाराचेआजारानेनैसर्गिक 


३३९६/२०१८ 


२६-५-२०१८ 


मयत. 


२२ 


विजापूरनाका 


४८/२०१७ 


किरणसुधाकर 
पाटील 


२७ 


गळफासघेऊन 
आत्महत्यामयत 


३६९७/२०१८ 


२६-५-२०१८ 


२३ 


विजापूरनाका 


७८/२०१७ 


तारूशंकरराठोड 


६१ 


३६९८/२०१७ 


२६-५-२०१८ 


डोकीतरक्ताच्यागाठीहोऊन 
नैसर्गिक 
मयत 


२४ 


विजापूरनाका 


१७/२०१७ 


अशोक 
साहेबराव 
कदम 


४८ 


हृदयविकाराचेआजारानेनैसर्गिक 


३६९९/२०१८ 


२६-५-२०१८ 


मयत. 


स्वामी 
विवेकानंदनगर 
, 
१८-६-२०१७ विजापूररोड, सोलापूर. 
घोडा 
तांडा 
, 

२१-९-२०१७ 
दक्षिण 
सोलापूर 
. 
एसआरपीएफ 
कम्प 
, २७-२-२०१७ 
८२/३, 
सोलापूर 
. 
ताकमोगे 
वस्ती 
, 

३-१-२०१७ 
सोलापूर. 
वारजे 
माळवाडी 
, १६-५-२०१७ राजगसोसायटी, पुणे. १०,नेहरूनगर 

२५-३-२०१७ विजापूर 
रोड 
,सोलापूर 
. 


२५ 


विजापूरनाका 


१/२०१७ 


योगेशकिसनमाने 


२८ 


गळफास 
घेऊनआत्महत्या 
मयत 


३३३६/२०१८ 


२४-५-२०१८ 


२६ 


सलगरवस्ती 


९ 
/२०१७ 


सचिन 
शंकर 
गायकवाड 


३२ 


जंतुसंसर्गहोऊननैसर्गिकमयत 


१६७८/२०१८ 


२४-५-२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


२७ 


सदरबझार 


५६/२०१७ 


सत्यभामारामचंद्रशिरसट 


६५ 


हृदयविकाराचेआजारानेनैसर्गिक 


३३४७/२०१८ 


२६-५-२०१८ 


मयत. 


२८ 


सदर 
बझार 


८२/२०१७ 


एक 
अनोळखी 
पुरुष 


७५ 


२८-८-२०१७ 


फुप्फुसाचेआजारानेनैसर्गिक 


३३४८/२०१८ 


२६-५-२०१८ 


नाव 
पत्ता 
समजून 
येत 
नाही 


मयत. 


२९ 


सदर 
बझार 


८४/२०१७ 


एक 
अनोळखी 
पुरुष 


७० 


१०-९-२०१० 


हृदयविकाराचेआजारानेनैसर्गिक 


३३४९/२०१८ 


२६-५-२०१८ 


नाव 
पत्ता 
समजून 
येत 
नाही 


मयत. 


३० 


सदरबझार 


१०५/२०१७ 


रमियादेवी 
श्रीकिसन 
राय 


७८ 


१६-१०-२०१७ 


न्यूमोनियाचेआजारानेनैसर्गिक 


३३५०/२०१८ 


२६-५-२०१८ 


आरबी 
३-२-१४ 
, 
रेल्वेलाईन 
, 
सोलापूर 
. 


मयत. 


३१ 


सदरबझार 


५१/२०१६ 


परशुरामयल्लाप्पा 


६० 


फुप्फुसाचेआजारानेनैसर्गिक 


३२३८/२०१८ 


२२-५-२०१८ 


गायकवाड. 


महात्माफुले 

१७-४-२०१६ 
झोपडपट्टी 
, 
सोलापूर 
. 
सिद्धार्थ 
चौक 
, 
सोलापूर 
१७-५-२०१६ 


मयत. 


३२ 


सदरबझार 


७५/२०१६ 


जोसेफसुरेशमस्के 


४२ 


फुप्फुसाचेआजारानेनैसर्गिक 


३३३९/२०१८ 


२२-५-२०१८ 


मयत. 


अनुसूची 
- 
चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


३३ 


विजापूरनाका 


८/२०१७ 


अक्षय 
धर्मा 
फुलेलू 


२२ 


२३-१-२०१७ 


पाण्यातबुडूनअपघातीमयत 


३६४/२०१८ 


२५-५-२०१८ 


डोणगाव 
रोड, प्रतापनगरतांडा, 
सोलापूर 
. 
कवडे 
चाळ 
, 
धारावी 
, 
मुंबई 
. 


३४ 


सदरबझार 


६६/२०१६ 


विनोदहणमंता 
शिंदे 


३० 


९-५-२०१६ 


रक्तवाहिन्याचे 
आजाराने 


१६२१/२०१८ 


१४-६-२०१८ 


नैसर्गिक 
मयत 
. 


३५ 


सदरबझार 


१०७/२०१६ 


गुणवंतपंढरीबंडगर 


३० 


लोहारा 
, 
उस्मानाबाद 


२-८-२०१६ 


विषारी 
औषध 
पिऊन 
आत्महत्या 


३४३७/२०१८ 


१४-६-२०१८ 


मयत. 


-- 


३६ 


सदरबझार 


२१/२०१८ 


एकअनोळखीस्त्री 


४५ 


५-३-२०१८ 


न्यूमोनियाचेआजारानेनैसर्गिक 


३४३५/२०१८ 


१४-६-२०१८ 


नाव 
पत्ता 
समजून 
येत 
नाही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ 


मयत. 


३७ 


सदरबझार 


१०/२०१८ 


एक 
अनोळखी 
पुरुष 


७५ 


२५-१-२०१८ 


टी 
. 
बी 
. 
चे 
आजाराने 
नैसर्गिक 
मयत 


३४३६/२०१८ 


१४-६-२०१८ 


नाव 
पत्ता 
समजून 
येत 
नाही 
. 


३८ 


सदरबझार 


१५/२०१८ 


लक्ष्मी 
चन्नाप्पाम्हेत्रे 


२७ 


गळफास 
घेऊन 
आत्महत्यामयत 


३७६८/२०१८ 


१३-६-२०१८ 


३९ 


सलगरवस्ती 


१४/२०१८ 


अविनाशमहादेवनिंगफोडे 


३५ 


गळफासघेऊनआत्महत्यामयत 


१६६७/२०१८ 


८-६-२०१८ 


स्लॉटर 
हाऊस 
, 

२४-२-२०१८ 
सोलापूर 
. 
योगेश्वरनगर 
, 

३-४-२०१८ 
देगाव 
, 
सोलापूर 
. 
महालिंगेश्वर 
नगर 
, 

२६-४-२०१८ 
होटगी 
रोड 
, 
सोलापूर 
. 


४० 


विजापूरनाका 


३९/२०१८ 


नुरय्याशांतप्पामठमारी 


३९ 


गळफास 
घेऊनआत्महत्यामयत 


३९८१/२०१८ 


९-६-२०१८ 


। 


४१ 


सदरबझार 


८/२०१८ 


अंबादासकऱ्याप्पाजंगम 


५० 


हृदयविकाराचेआजारानेनैसर्गिक 


१५०९/२०१८ 


२२-३-२०१८ 


उत्तर 
सदर 
बझार 
,१८-१-२०१८ लष्कर,सोलापूर. इंदिरानगर, 

१५-१-२०१८ 
विजापूर 
रोड, 
सोलापूर 
. 


८ , २०१८ / श्रावण ११ 


मयत. 


४ 


४२ 


विजापूरनाका 


७/२०१८ 


सुनीलदत्तात्रयगाडेकर 


४० 


गळफास 
घेऊनआत्महत्यामयत 


२००४/२०१८ 


२४-३-२०१८ 


३ 


विजापूर 
नाका 


30 


१२/२०१८ 


विद्याधर रघुनाथ 

पोतदार 


६५ 


३८३,स्वामी 


जंतुसंसर्गहोऊननैसर्गिकमयत 


१७-२-२०१८ 


२००१/२०१८ 


२४-३-२०१८ 


१७, शके १ ९ ४० 


विवेकानंदनगर 
, हत्तुरेवस्ती,सोलापूर. 
तेलगाव 
, तालुकाउत्तरसोलापूर. 


४४ 


सलगरवस्ती 


९/२०१८ 


नागनाथ 


दगडू 


शिंदे 


९-३-२०१८ 


गळफासघेऊनआत्महत्यामयत 


१८९९/२०१८ 


४-६-२०१८ 


८ ९ 


अनुसूची 
-- 
चालू 


९ ० 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


४५ 


विजापूर 
नाका 


११६/२०१७महादेवप्पारामगेंडाप्पाडोणज 


४९ 


हृदयविकाराचेआजारानेनैसर्गिक 


३८१५/२०१८ 


१-६-२०१८ 


मयत. 


४६ 


सदरबझार 


१०१/२००४कमलाबाईहिरासिंगचौधरी 


२२ 


फुप्फुसाचेआजारानेनैसर्गिक 


३५१९/२०१८ 


१-६-२०१८ 


६०- 
अ 
, 
कनिष्कनगर 
, 
२४-१२-२०१७ 
जुळे 
सोलापूर,सोलापूर 
. लष्करलोधीगल्ली, १९-९-२००४ सोलापूर 
भारतरत्न 
इंदिरानगर 
, 
२६-१०-२००४ सोलापूर. 


मयत 
. 


४७ 


सदरबझार 


११७/२००४सिद्रामशंकरकुर्ले 


४५ 


फुप्फुसाचेआजारानेनैसर्गिक 


३५२०/२०१८ 


१-६-२०१८ 


मयत. 


४८ 


सदरबझार 


४५ 


हृदयविकाराचेआजारानेनैसर्गिक 


३५२१/२०१८ 


१-६-२०१८ 


१३४/२००४मुस्तकअलीमहंमदअली 

सिद्धकी 
. 


मयत. 


४९ 


सदर 
बझार 


९/२००९मनीषदत्तात्रयवाघमोरे 


४० 


पाण्यातबुडूनअपघातीमयत 


३५२२/२०१८ 


१-६-२०१८ 


५० 


विजापूरनाका 


१८/२०१७चंद्रकलामैनाजीमोरे 


६५ 


१०८,सहारानगर,२८-१२-२०१८ 
सोलापूर 
. १/३,रुबीकॉम्प्लेक्स, ३१-१-२००९ जुळेसोलापूर. निबार्कब्रिजधाम 

२८-२-२०१७ आश्रम,सोलापूर जयमहालक्ष्मीनगर, 

३-५-२०१८ जुळेसोलापूर. यल्लुबाईबिल्डिंग 

१३-११-२०१२ 


फुप्फुसाचेआजारानेनैसर्गिकमयत 


३५२०/२०१८ 


PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO WAICHAL . 
WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 


१-६-२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


५१ 


विजापूरनाका 


४०/२०१८रत्नाबाईअनंतरावकुळकर्णी 


३५ 


मेंदूतरक्तस्रावहोऊननैसर्गिक 


४१६७/२०१८ 


१७-६-२०१८ 


मयत. 


५२ 


सदर 
बझार 


१३३/२०१२शशिकांतरामचंद्रपोराड 


६८ 


फुप्फुसाचेआजारानेनैसर्गिक 


३८५८/२०१८ 


१८-६-२०१८ 


मोदी 
, 
सोलापूर 
. 


मयत 


५३ 


सदरबझार 


८ 


५-८-२०१२ 


गर्भातच 
नैसर्गिक 
मयत 


३८५७/२०१८ 


१८-६-२०१८ 


८५/२०१२अश्विनीमहेशहलकटी 

यांचे 
नवजात 
बालक 
. 


महिन्याचा 

गर्भ 


वैष्णवीनगर 
, विजापूररोड, सोलापूर. ९७०,ओगलेवाडा, 
लिमयेवाडी 
, 
सोलापूर 


५४ 


सलगरवस्ती 


२३/२०१७सुनीलभानदासकलकर्णी 


५१ 


१३-८-२०१७ 


हृदयविकाराचेआजारानेनैसर्गिक 


२०४९/२०१८ 


१८-६-२०१८ 


मयत. 


महावीर 
भाऊ 
सकळे 
, 
विशेषकार्यकारी 
दंडाधिकारी, तथापोलीसआयुक्त,विभागक्रमांक२, 

सोलापूरशहर,सोलापूर. 


सोलापूर 
, 
२० 
जून 
२०१८ 
. 


